e प्रकाशक / मुद्रक : 

दिलीप महाजन/ गौरी देव 

मोरया प्रकाशन 

'अनुश्री', ४0/१0 एरंडवणा, पुणे ४११०३८. 

मो. ९२२३५०१७९७, ९२२३५0१0५२ 

६, 'दिव्यकुंज' ,सुदर्शननगर, 210 एम.आय.डी.सी., 
डोंबिवली (पूर्व) - ४२१ २०३ 

email : info@morayaprakashan.com 


wec : www.morayaprakashan.com 


© fagerra भट 

आंबीवली (पश्चिम), पो. मोहोने 

जि. ठाणे ४२११0२ 

मो. ९२२३३६५१९९, ९२२१३0९७५८ 


e नूतनआवृत्ति : २६ जानेवारी २०१४ 
° अक्षरजुळणी : 
आसावरी महाजन 


° मुद्रणस्थळ : 
स्वाती मुद्रण, गोपी टॉकीजजवळ, 
डोबिवली (प.) 


° मुखपृष्ठ फोटो : 
श्री. समीर झांटये 


° मूल्य : रू. १00/- 


मज कळेना चालताना, 

दुःख कैसे फूल झाले; 

अन्‌ कुणाचे दिव्य आशीर्वाद, 
मजला घेऊन आले. 

अक्षरे चुरगाळिता मी, 


अमृताचे कुंभ प्यालो; 
अन्‌ उद्याच्या जीवनाची, 
सांगता घेऊन आलो. 


- ना.धो.महानोर 


अनुक्रम 


SIE ACI ey oe oe महाबळेश्वर सैल 
एक खडतर जीवन प्रवास .... मनोहर कोरगावकर 
बोबळांची परमळ ...... ..... प्रा.डॉ.माधवी सरदेसाई 
शतकाकडे वाटचाल ......... शरद जोशी 
Cultural Ambassador of Karnataka 
in Maharashtra................ Dr. Sarjoo Katkar 
यादींत उरपाचे म्हजे काका ... सुफला गायतोंडे 
A Modern Muni.............. B. B. Rane 
'जांबावली ते आंबीवली' 
आणित Sere oe eee द. ना. नाडकर्णी 
साहित्यिक ज्येष्ठ मित्र ........ मधुकर पै 
< BOOK. overs... Anand Gaitonde 
. एक असामान्य लेखक ....... डॉ. महेश भिंवडीकर 
क RR अक्षता देशपांडे 
: Meticulous and Diligent 
PerSon or e Cee. Dr. V. Rangaraj 
: साहित्यमगा ५९4 समीर झांटये 
: My Grand father ............. Aboli Gaitonde 
« धडपडणारा माणूस ........... दिलीप महाजन 
माझे प्रिय आबु .............. अनिशा पै 
: वात्सल्यमूर्ती ................. कृष्णानंद बांदेकर 
"गर, Rupali Nayak 
तमसा त dn राजु भानारकर 


२१. 
AR. 
23. 
२४. 
२५. 


२६. 
२७. 


vee. 


Rh: 


A Positive Personality .... Rita Trivedi (Joshi) 


घाण्याचे बैल ................ रूपा कोसंबे 

जिरी लेखक ................. माधव भंडारे 
चिरतरूण कार्यकर्ता .......... अरविंद पाटकर 
“कोंकण सारथी'च्या 

1) a | a कृष्णानंद अणवेकर 
प्रेमळ मार्गदर्शक ............. आशिष देव 

गुण गाईन आवडे 

(वेवमाणस) eee पुष्पा तावडे 
मनीसपणाचो वझरो .......... इंद्रजित घुले घुले 


कृतार्थे मी, कृतज्ञ मी ........ विठ्ठलराय भट 


als als als 
2 2 »* 


७४ 
७६ 
८१ 
८२ 


८६ 
८८ 


९२ 
९७ 
१0१ 


£ nF ६ CREP ee z ġa 


my 
Ne 


z णः ककी 4 x 
AS RPEN sa 
g H ¢ 
be LS 
alae 
? 
< 
a 
å 
ps 
P 


१. नोकरनामा 
- महाबळेश्वर सैल 


विठ्ठलराय भट 'नोकरनामा' ह्या पुस्तकाला हे आत्मचरित्र नव्हे असे 
म्हणतात. पण त्यांनी केलेल्या सतरा नोकरींच्या संदर्भातून त्यांचा जीवनपटच 
उघडा झालेला आहे. बरोबरीनं त्यांची जिद्द, त्यांचा आदर्शवाद आणि 
त्यांची अन्याय, अपमानाविरूद्ध उभं राहण्याची रोखठोक वृत्तीही प्रत्ययाला 
येते. त्यांचा जीवन प्रवास बराच कलेशदायी आहे तरी त्याला आशावादाची 
झालर आहे. 

विठ्ठलराय भट हे आत्मभान असलेले आत्ममग्न लेखक असले तरी 
त्यांना कैटंबिक कळवळा आणि सामाजिक भान सर्वतोपरी आहे. नोकरनामा 
हे पुस्तक त्यांच्या संघर्षाची, सचोटीची आणि आत्मसन्मानाची गाथा आहे. 
शारीरिक व्यंगासह त्यांनी केलेला संघर्ष जपलेला आत्मसन्मान अजोड 
आहे. एकोणीसशे पन्नासच्या आसपास मॅट्रिक पास होऊनही त्यांच्या जीवनात 
इतकी होरपळ का आली? कदाचित दु:खद व कडवट अनुभव वाट्याला 
येऊन एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व घडविण्याची नियतीची योजना असावी. दरेक 
नोकरी म्हणजे त्यांचा स्वसंबंधीचा सहकारी आणि समाज जीवनाच्या 
वेगवेगळ्या थरावरचा अनुभव घेताना ते कधीच मिंधेपणा घेत नाहीत. जिथे 
आपला अपमान होत आहे असं वाटल्यावर ते विरोध करून, अनेक प्रसंगी 
नोकरीवर लाथ मारून बाहेर पडत. प्रत्येक नोकरीचा बदल हा आत्मसन्मान 
जपण्याच्या धडपडीतून झालेला आहे. 

महत्त्वाचं म्हणजे नोकरनामातील सगळा तपशील अगदी विश्वासार्ह 
आहे. कुठेच संशय घ्यायला, बोट ठेवायला जागा नाही. ती विश्वासार्हता 
त्यांच्या स्वभावातून नैतिकतेचं अधिष्ठान असावं. कडवाड, चेंडिया, 


७ / नोकरनामा 


सांबराणीपासून खार, आंबीवलीपर्यंत बहुविध थरांवर जीवन जगताना आव्हाने 
होती. ते जीवन ते सन्मानपूर्वक जगले आहेत. कडवट अनुभवातूनही त्यांनी 
आपली मनाची संवेदना कधीच उणी होऊ दिली नाही. ते सतत समाजसेवा 
व लेखन करीत राहिले. लेखन हे त्यांच्या जीवनाचे साध्य होते. ती त्यांची 
तळमळ होती. ते एकाचवेळी बुद्धिवादी, बुद्धिनिष्ठ आहेत आणि ललित 
लेखकही आहेत. त्यांनी ज्ञानपर पुस्तके लिहिली. चरित्रात्मक लिखाण केले 
आणि कथाही लिहिल्या आहेत. आपले जीवन म्हणजे साधना आहे असे 
गृहीत धरणारेच विविध साधना सातत्याने करू शकतात. हा माणूस प्रामाणिक 
आहे. त्यांनी समाज मान्यतेची अपेक्षा केळी पण पुरस्काराच्या मागे कधी 
लागले नाहीत. ही साहित्य साधना सरस्वतीच्या चरणी आहे. या निरामय 
बुद्धीनेच त्यांनी जीवनात यश संपादन केलेले आहे. ते सार्थ आहेत. कृतार्थ 
आहेत. जीवनभर मोठे व्यंग बाळगूनही ते एक यशस्वी गृहस्थ आहेत. त्यांना 
ज्ञानाची प्रचंड हाव आहे. तळमळ आहे. त्यातूनच त्यांचे बहुविध साहित्य 
निर्माण झाले आहे. 

विठ्ठलराय भट हे मराठी, कोंकणी व इंग्रजीतून लिहितात. कोकणीत 
त्यांनी खऱया अर्थाने ललित साहित्य लिहिले आहे. कोकणीतल्या त्यांच्या 
कथा लक्षवेधी व वेगळा प्रवाह निर्माण करणाऱया आहेत. त्यांच्या बर्‍याच 
कथांना कारवारच्या मातीचा अस्सल गंध आहे. आपल्या तनमनातून ते 
आपल्या मुळाशी संबंध जोडून आहेत ते कळते. 

भट जेथे जन्मले ते कडवाड (कारवार) गाव निर्सग संपन्न, सुंदर गाव 
आहे. एका बाजूला काळी नदी, तर दुसर्‍या बाजूला हिरवागार डोंगर. मध्ये 
शेती, बागायती, ओढे, नाले. हायस्कूलमध्ये शिकताना ते कडवाड ही 
चारपाच मैलांची वाट तुडवत ये-जा करत. त्या सुंदर प्रदेशातून चालताना 
त्यांच्या चित्तवृत्तींना सौंदर्याचा सोस लागलेला असणार. ते सुंदर मन त्यांनी 
अजूनपर्यंत जपलं आहे. त्यांच्या कोंकणी कथातून हा प्रदेश जिवंत होताना 
दिसतो. 


साहित्यमञ्न / ८ 


भट सारस्वत ब्राह्मण म्हणून जन्माला आले. त्यांचे वडील पौरोहित्य 
करीत. .....गोव्यातल्या पर्तगाळी मठात त्यांच्यावर सारस्वत संस्कार झाले 
होते. कारवारचे त्या वेळचे वातावरण पण जातीयतेला पोषक असेच होते. 
तरी पण ते कायम जात्यातील सेक्युलर राहिले. पुढील आयुष्यात त्यांचा 
समाजातील बहुविध जातीजमातीच्या लोकांशी संबंध आला. तेव्हा त्यांनी 
आपल्या जातीचा मोठेपणा कुठे मिरवला नाही. इतरांना उणे लेखले नाही. 
सर्वांमध्ये सहजतेने मिसळत गेले, हा त्यांचा मोठेपणा. 

पॉप्युलर इंग्लिश स्कूल चोंडिये येथे शिक्षक म्हणून त्यांनी पहिली नोकरी 
केली. तेथे सगळे सुरळीत चालले असते तर ते उत्तम, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक 
झाले असते. हे त्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वावरून दिसून येते. पण तिथे 
चाललेला भ्रष्टाचार व त्यातून झालेला अपमान सहन न होऊन त्यांनी ती 
नोकरी झिडकारली. येथूनच अन्याय व भ्रष्टाचारा विरूद्ध लढण्याची आयुष्यात 
प्रथमच पडली ती ठिणगी पुढील आयुष्यात अनेकवेळा विविध रूपात पडत 
राहिली. दरम्यान व्यक्तिगत जीवनात घडलेल्या काही घडामोडी, त्यांचा 
प्राजळपणे दिलेला तपशील मनोरंजक आहे. 

सांबराणी गावाची पोस्टमनची नोकरी मात्र त्यांच्या जीवावरची काळच 
ठरली. त्यावेळेला मॅट्रिक पास झालेला माणूस सांबराणी (हळियाळ तालुका) 
सारख्या अठंगरानांनी वेढलेल्या गावात का जातो हे एक कोडंच आहे. 
तिथले सुरूवातीचे काही दिवस बरे गेले. आजूबाजूच्या अठ्ठावीस खेड्यातल्या 
लोकांशी खास करून(निग्रो) लोकांशी ते नि:संकोचपणे मिसळून जात. 
त्यांच्या घरी मांसाहरी जेवणही ते घेत असत. 

एक दिवस गर्द वनराजीनं वेढलेल्या भागवती या गावातून टपाल बटवडा 
करून परत येताना मुख्य रस्त्यावर समोरच पट्टेरी वाघ उभा असलेला त्यांना 
दिसला. किती वेळ तरी ते वाघासमोर सर्द उभे होते. दोघांची दृष्टादृष्ट होत 
होती. खरं तर ते भीतीने गर्भगळीत झाले होते. इतक्यात एक ट्रक मागून येत 
असल्याचा आवाज आला. त्या आवाजानं वाघ बाजूच्या रानात नाहीसा 


९ / नोकरनामा 


झाला. त्याच ट्रकवर आपली सायकल टाकून ते सांबराणीला परत आले. 

त्याच रात्री त्यांना जीवघेणा ताप भरला. सकाळपर्यंत त्यांचे दोन्ही हात 
व पाय लुळे पडले. त्यांच्या जीवनातला शोकात्म असा हा प्रसंग होता. नंतर 
हळियाळ, अंकोला, कारवार येथे पुष्कळ वैद्यकिय उपचार झाले. अथक 
प्रयत्नांनी ते त्यातून तरले. हात बरे झाले. मात्र पायांतील अपंगत्व हे 
कायमच राहिले. त्यावेळची त्यांची जिद्द आणि सकारात्मक जीवनवृत्ती 
प्रशंसनीय आहे. तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा ठेवा आहे. त्याच्या बळावरच 
त्यांनी पुढची रणं जिकली आहेत. 

भट यांच्या जीवनातील एक विशेष म्हणजे त्यांचे जवळचे, दूरचे नातेवाईक 
त्यांना ठाई ठाई भेटत राहिले. ते रप्पत (रघुपती) शेणे असो, सदानंद शेणे 
असो किंवा पद्मनाभ शेणै असो. ती सगळी माणसं प्रेमळ आहेत. त्यांना 
सहाय्य करण्यास उत्सुक आहेत. पण त्यांच्याही काही मर्यादा आहेत. 
नोकरीच्या प्रवासात त्यांना असंख्य माणसे भेटली. त्यांना ते वास्तवपणे 
वाचकांसमोर उभी करतात. ती खरी खरी माणसे वाटतात. नोकरनामा असो 
वा त्यांच्या कथा असोत. जिवंत व्यक्तिमत्त्व उभं करण यात त्यांचा हातखंडा 
आहे. 

भट यांनी अनेक नोकऱ्या धरल्या व सोडल्या. त्यांनी नोकऱ्या सोडण्याची 
कारणे उद्बोधक आहेत. त्याच्यातूनच त्यांच व्यक्तिमत्त्व घडले आहे. प्रत्येक 
नोकरीनं त्यांना समृद्ध घडवलं आहे. माणसांचा त्यांना लळा आहे. ते 
माणसांत रमतात. तुटून दूर जाणाऱया माणसांनाही ते जवळ करतात. तरी 
काही झारीतले शुक्राचार्य त्यांना भेटतातच. 

नोकरनामा हे पुस्तक अतिशय वाचनीय आहे. त्यांच्या जीवना प्रमाणेच 
मजकूर कुठे अडत नाही, साचत नाही. वेगानं घटना घडत जातात. नवनवी 
माणसं उभी राहतात. त्यांचा वेगाने मागोवा घेत जाणे वाचकांना आनंददायी 
आणि विस्मयकारकही वाटते. 


als als als 
rr /६७ 


साहित्यमञ्न / १० 


प्रतिभावान लेखक आहेत. आठ कादंबर्‍या, चार कथा संग्रह 
व एक वैचारिक ग्रंथ अशी त्यांची कसदार साहित्य संपदा 
आहे. 

सैल यांच्या 'काळी गंगा' कादंबरी व 'तरंगा' या कथा 
संग्रहाला केंद्रिय साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभले आहेत. 
“हाबठाण' या कादंबरीला विश्व कोंकणी भाषा आणि संस्कृती 
प्रतिष्ठानचा पहिला लाखाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्यांच्या 


अनेक कादंबर्‍या मराठी, हिंदी, कन्नड, मल्याळम्‌ व इंग्रजीत 
अनुवादित झाल्या आहेत. 

हल्लीच प्रकाशित झालेली त्यांची 'तांडव' ही बृहद मराठी 
कादंबरी रसिक वाचक व समीक्षक यांच्या पसंतीला उतरली 
आहे. 


संपर्क - 0८३२ -२७४३४६0 
मडगांव (गोवा) 


११ / नोकरनामा 


२. एक खडतर प्रवास 
- मनोहर कोरगावकर 


लेखक श्री. विठ्ठलराय भट यांच्या नोकरनामा' ह्या पुस्तकाचे परीक्षण गोव्यातील 
गोमंतक ह्या दैनिकात वाचनात आले. त्यातील कारवार, कडवाड ह्या गावांचा 
उल्लेख व स्वत: लेखक हे कडवाडचे असल्याचे वाचून माझी जिज्ञासा चाळवली. 
त्याला कारणही तसेच - माझी पत्नी सौ. मनीषा ही पूर्वाश्रमीची (सरला) अंजनी 
भट मूळची कडवाडची. तिच्याशी बोलताच विठ्ठलराय भट ह्यांची काही माहिती 
मिळाली. मी ते पुस्तक मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. एक मार्ग सापडला. माझे 
एक परिचित मुंबईस्थित श्री. वासुदेव हेगडे ह्यांना मी फोन लावला. त्यांनी 
सांगितले की, आपण लेखकाशी चांगलेच परिचित असून आपण पुस्तक मिळवून 
पाठवून देतो. काही दिवसातच पुस्तक हाती पडले. अशा प्रकारे लेखक श्री. 
विठ्ठलराय भट ह्यांचा पुस्तकरूपाने परिचय झाला. 

त्याचवर्षी कडवाडला रथोत्सवाला गेलो असता बातमी कानी आली की 
लेखक श्री. विठ्ठलराय भट हे मुंबईहून कडवाडला आपल्या मूळ घरी आले 
आहेत. मी लगेचच त्यांची भेट घेतली. गप्पांच्या ओघात मी म्हणालो की, 
माझे एका पुस्तकाचे हस्तलिखित तयार असून मी प्रकाशकाच्या शोधात 
आहे. श्री. भट ह्यांचे स्वत:चे प्रकाशन होते पण त्याचे कार्य त्यांनी बंद केले 
होते. ते मला म्हणाले की, माझे पुण्याला बरेचसे प्रकाशक मित्र आहेत. 
त्यांनी मला काही नावे, पत्ते, व फोन दिले. इतकेच नव्हे मुक्तांगण प्रकाशनच्या 
श्री. राजू भानारकर ह्यांच्याशी ताबडतोब मोबाईलवरून संपर्कसुद्धा साधला. 

ही आठवण आहे श्री. विठ्ठलराय भट ह्यांच्या पहिल्या भेटीची. आज माझी 
मुक्तागणकडून चार पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. महाराष्ट्रात बर्‍याच ठिकाणी 
गेली, त्याचे सारे श्रेय राजू भानारकर बरोबरच विठठुलराय यांनाही जाते. 


साहित्यमग्न / १२ 


पहिल्याच भेटीत त्यांचा बोलघेवडा स्वभाव मला खूपच भावला. शिवाय 
आपल्या शारीरिक व्यथेचा बाऊ न करता स्वत: अन्य कामात कसे गुंतवता 
येते याचे एक जिवंत उदाहरण मी पाहिले. 

आज ह्या गोष्टीला सहा सात वर्षे झाली. ह्या काळात त्यांनी माझ्याबरोबर 
माझ्या अन्य लेखक मित्रांनाही पुस्तक प्रकाशनासाठी मदत केली ह्याची नोंद 
घेतलीच पाहिजे. त्यांच्या भेटीत मला जाणवले की, विदर्भापासून गोव्यापर्यंत 
त्यांचा प्रचंड मित्रपरिवार आहे. मुख्य म्हणजे ते त्यांच्या कायम संपर्कातही 
असतात. ह्या त्यांच्या संपर्कामुळेच माझ्या पुस्तकाची परीक्षणे विदर्भातील 
काही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली. 

माझ्या हाती पडले त्यांचे दुसरे पुस्तक 'जांबावली ते आंबीवली' हे पुस्तक 
त्यांच्या खडतर आयुष्याची जाणीव करून देतेच, त्याचबरोबर जीवनातील 
त्रासदायक , कठीण दिवसांना कवटाळीत, दैवाला व देवाला दोष देत न बसता 
जीवनात प्रगतीच्या संधी कशा शोधायच्या, आलेल्या संधीचे सोने कसे करायचे 
ह्याचे जिवंत उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहते. 

'जांबावली ते आंबीवली ' हे १२८ पानांचे पुस्तक एकूण ७५ छोट्या 
छोट्या प्रसंगातून विठ्ठलरावांचा जीवनपट आपल्यासमोर उघडून दाखविते. 
पुस्तक हाती घेऊन पहिले पान उघडताच “भटो, Gat चलो जालो रे' ह्या 
वाक्याने ते आपल्या जन्माची बातमी कशी पसरली ते सांगतात. तर पुढे 
आपले आईवडील, आपले घराणे, Hea, सांपत्तिक परिस्थिती, Hears 
गावाची माहिती व महती, गावात साजरे होत असलेल्या निरनिराळ्या उत्सवांची 
माहिती देत देत ते आपल्या बालपणाकडे वाचकांना घेऊन जातात. 

बालपणातील शालेय जीवनाची माहिती देताना बाड येथील बालपण, 
मित्र मंडळी, नातेवाईक, शाळेतील वर्गमित्र व शिक्षकवर्ग ह्यांच्याबद्दल 
नावानिशी सांगून काही किस्सेही सांगतात. त्याचबरोबर आजुबाजूची गावे, 
त्याच्या कथा, प्रसिद्धी, गोकर्ण, देवगड ह्या गावाचे धार्मिक महत्त्व सांगण्याची 
संधी सोडत नाहीत. बाड येथे शिकत असताना त्यांनी अन्य परीक्षाही दिल्या 


१३/ एक खडतर प्रवास 


व ते १९५२ साली एस्‌.एस्‌.एल्‌.सी.परिक्षा डिस्टिंगशनमध्ये उत्तीर्ण झाले. 

शाळेत असतानाच त्यांनी केंद्रिय उपमंत्री व्हायोलेट आल्वा ह्या शाळेला 
भेट देणार असल्याचे समजताच बाड- सुंकेरी पुलासंबंधी निवेदन तयार 
करून त्यावर हजारो सह्या घेतल्या. पण ते देण्याची परवानगी शाळेच्या 
मुख्याध्यापकांनी नाकारली. शेवटी मंत्रिमहोदय गाडीत बसतानाची संधी 
साधून त्यांना हार अर्पण करून निवेदन दिले. कालांतराने त्यांची विनंती 
सरकारने मान्य केल्याचे कर्नाटकचे बांधकाम मंत्री रामकृष्ण हेगडे गावच्या 
लोकासमोर जाहीर करतात व विठ्ठलरायना घेऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी 
करतात. हे सर्व सविस्तर वाचल्यावर मनात विचार येतो, आताच्या नव्या 
पिढीला ह्याबद्दल किती माहिती असेल ? 

(आता ह्या पुलाच्या जागी नवीन रूंद पूल व्हावा ह्यासाठी लोक प्रयत्नशील 
आहेत असे समजते.) पुढे योगायोगाने मुंबई- दिल्ली प्रवासात हेगडे ह्यांची 
भटांशी भेट होते. कडवाड पुलाच्या आठवणीची पुन्हा उजळणी होते. 
त्याचवेळी कोकण रेल्वेचा विषय निघतो. त्यावेळी “मी योजना आयोगाचा 
उपाध्यक्ष, रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस व अर्थमंत्री मधु दंडवते कोकणपुत्र असून 
अतिशय अवघड असलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.. 
असे रामकृष्ण हेगडे सांगतात. 

विठ्ठलराय पुढे आपल्या बाडच्या शालेय जीवनातील विविध प्रसंग, गांधी 
हत्येच्या बातमीचा प्रसंग, प्रसिद्ध विनोदी लेखक दत्तू बांदेकर ह्यांची घेतलेली 
भेट व पुन: मुंबईत झालेली भेट, मित्रांबरोबर क्रिकेटचा खेळ, बालपणातील 
आजार व केलेले गावठी उपचार, कारवारला चालत जाऊन पाहिलेले सिनेमा 
व सर्कशीचे खेळ, कुटुंबात एकत्रितपणे साजरे केलेले सण, घरची गरिबी व 
वडिलांनी केलेले अनेक व्यवसाय, निरनिराळ्या नातेवाईकांच्या आठवणी, 
कूर्मगडावरील साजरी होणारी नरसिंह जयंती, सुटीत अंकोला येथे जाणे हे सर्व 
काही भरभरून लिहीतात, अगदी सर्व व्यक्तीच्या नावांच्या संदर्भासह. 

सोळाव्या वर्षी एस्‌,एस्‌.एल्‌.सी. परीक्षा पास झाल्यावर घरच्या गरिबीने 


mkaa / १४ 


पुढील शिक्षणांची दारे बंद केलेली आणि अठरा वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय 
नोकरी नाही, त्यामुळे पुढील दोन वर्षांसाठी ते पर्तगाळ मठात श्रीमद्‌ 
व्दारकानातीर्थ स्वामींकडे संस्कृत व ज्योतिष शिकण्यासाठी दाखल होतात. 
दोन वर्षांनी पर्तगाळहून परतल्यावर भटांच्या जीवनाचा दुसरा टप्पा सुरू होतो 
तो नोकऱर्‍्यांचा. डी.के. मोटर्स- कुमठाची पहिली नोकरी टॉईफाईड तापामुळे 
सुटते, तर त्यानंतरची पॉप्युलर हायस्कूलमधील हिंदी शिक्षकाची नोकरी 
केवळ आठ महिनेच टिकते. तर हळीयाळ तालुक्यातील सांब्राणी गावातील 
पोस्टमनची नोकरी तापाने दोन्ही पाय अधू होण्यामुळे सुटते. पुढे शारीरिक 
अपंगत्व घेऊन ते गावात एक हाँटेल चालवितात. त्याचवेळी चांगले चालणारे 
हॉटेल सोडून रेल्वेतील नोकरीसाठी मुंबईला प्रस्थान होते. 

हे प्रस्थानच त्यांच्या जीवनातील एक वेगळे वळण ठरते. मुंबईला आल्यावर 
त्यांनी अनेक नोकर्‍या केल्या. त्यापैकी इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सची 
नोकरी (२६ वर्ष) महत्त्वाची ठरते. मुंबईच्या वास्तव्यात नोकरीबरोबरच 
कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत त्यांचा जीवनक्रम चालू असतो. ह्याच काळात 
ते समाजिक कार्यातही स्वतःला गुंतवून घेतात. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या 
चळवळीत मोठमोठ्या व्यक्तींबरोबर कार्य करतात. चाळीतील वास्तव्यात 
भाडेकरूतच्या संघटनेची स्थापना, कोर्टकचेऱया, विरोधकांच्या हल्ल्यांना तोडीस 
तोड़ जवाब देऊन अन्यायाविरूद्ध दाद मागण्यास ते नेहमीच आघाडीवर 
राहिल्याचे वाचायला मिळते. 

त्यानंतरच्या काळात १९६२ मध्ये विवाह, दोन मुलीचे जन्म, संसारिक 
जीवन, १९९0 मध्ये नोकरीतून निवृत्ती,मुळींची लग्ने, पत्नीचे दीर्घ आजारपण 
ब निधन, पत्नीच्या निधनानंतर मुलीच्या घरी वास्तव्य हा जीवनपट वाचावयास 
मिळतो. आत्मचरित्र लिहिण्याचा विचार पक्का होतो. 'नोकरनामा' ह्या 
पुस्तकाची तयारी पूर्ण होते, पण इथेही जीवनातील संघर्ष त्यांची पाठ सोडत 
नाही. मुंजीसाठी गावी जाऊन परतल्यावर जुलै 2004 मध्ये मुंबईतील प्रचंड 
पावसाचा प्रसंग ओढवतो. चौदा दिवस नातेवाईकाकडे राहून खोलीवर 


१५ / एक खडतर प्रवास 


परतल्यावर त्यांच्या दृष्टीस पडते ते सामान, कपडे, पुस्तके ह्या सामानाबरोबरच 
नोकरनामाचे हस्तलिखित पाण्यात नष्ट झाल्याचे दृष्य, पण जिद्द सोडणे हे 
त्यांच्या स्वभावातच नव्हते. पुनः सर्व काही लेखन केले. नोकरनामाच्या 
प्रसिद्धीनंतर लोकांच्या आग्रहास्तव भटांनी 'जांबावली ते आंबिवली' ह्या 
पुस्तकाचे लेखन केले. आपल्या शारीरिक उणिवेचा बाऊ करीत न बसता 
स्वत:ला एखाद्या कार्यात गुंतवून घेतल्यास आयुष्य कसे यशस्वी करता येते 
ह्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे लेखक, साहित्याचे चोखंदळ वाचक, मार्गदर्शक, 
सहाय्यक श्री. विठ्ठलराय भट. त्यांना ८0 वर्षपूर्तीप्रसंगी हार्दिक शुभेच्छा. 
त्यांना दीर्घायुष्य लाभो व त्यांच्या हातून साहित्याची अधिकाअधिक सेवा 
घडो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना ! 


als als als 
or 2 i 


श्री. मनोहर कोरगावकर हे गोवा राज्य शिक्षण खात्यात 
अनेक पदांवर काम करून निवृत्त. 
कोरगावकर - एम. ए. (मुंबई विद्यापीठ) समाजशास्त्र, 
राज्याशास्त्र तसेच एम्‌.ए. (कर्नाटक विद्यापीठ) व मराठी एम्‌.एड 
(पुणे विद्यापीठ) असे उच्च विद्याभूषित असून नामवंत 
शिक्षणतज्ज्ञ आहेत. 
कोरगावकर यांची अर्धा डझन पुस्तके प्रकाशित असून काही 
पुस्तके प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. यांना अनेक पुरस्कार 
लाभलेले आहेत. गोव्यातील ते नामवंत समाजसेवक असून 
'मातूछाया व गोमांतक' सेवा ट्रस्ट या संस्थेचे विश्वस्त आहेत. 
संपर्क - ९४२२०५८१८0 
पणजी (गोवा) 


6 


साहित्यमझ् / १६ 


3. बोबळांचे परमळ सगळ्याक पसवचो 
- प्रा. डॉ. माधवी सरदेसाई 


चार- पांच वर्सा फाटी 'जागा' क एक कथा आयली. हातान बरयल्ली, 
अक्षर जाणत्या, वा बरोवंक अडचण आशिल्ल्या मनशाचें HM बरोवर...नांव 
विठ्ठलराय भट. म्हाका तेन्ना अनवळखी. कथा वाची नासतना फायलीक 
लायली. काय तेपान वाचूक घेतली. पळेत जाल्यार तिका वोवळाचो घमघमीत 
परमळ | १९३५ वर्सा, 'आवयली' शेवा करच्याक म्हण निदे दोळे पुसून, 
चार चोरडांनी वेचून ' हाडिल्ल्या ‘an’ वोवळांचो (कोकणी साहित्य संघ, 
गिरगांव - मुंबय)! 

कथा वाचली आनी प्रस्न पडलो, मदी, इतलो तेप खंय आशिल्ली ही भास? 

कारवार कोंकणी राज्यात ना खरें, पूण कारवारचें जिवीत ? आयज तें 
कोंकणी साहित्या पासून कशेंच वेगळावंक येवचें ना. महाबळेश्वर सैल, देविदास 
कदम हांच्या बरपांक लागून आमकां ताची वळख मेळळ्या, संबकळ जाल्या. 

कितलीशी कारवारची उतरावळूय हे बरपावलीत अचळय आमची केल्या. 
Hel म्हळ्यार 'आकाडो बळांटून' म्हळ्यार ? एका काळार असल्या उतरां 
सरीं पावतकच आडखळप जातले. आयज हीं उतरा म्हजे सारकेल्या वाचप्याक 
परकी उरूक नात. 

कारवार आयज आपणाक कोंकणीतल्यान उलयतात तितलें दुसरे खंयचेय 
भाशे बरवी उलयतात आसतलें काय ? म्हाका दुबाव आसा. 

पूण, सैल, कदम हांची भास आनी विठ्ठलराय भट हांची भास - दोनांय 
भितर वेगळेपण आसा. 

सैलांचे, कदमांचे भाशेंत करावारची उतरावळ आसा. पूण ज्या माटवांत 
ही उतरावळ घोळटा, तो गोयचो गोंयकाराचो. हे कारवारकरांनी कोंकणीच्या 


१७/ वोवळांचे परमळ सगळ्याक पसूवचो 


“मुखेल प्रवाहात” भितर सरून मुखेल प्रवाहांतल्या वाचऱ्यांक डोळ्यां मुखार 
दवरून बरयल्ठे' साहित्य. 

विठ्ठलराय भटांली उतरावळ कारवारची, माटवू कारवारचो ! कांय देखी 
१. दुगा तुगेलोच पूत तुज्या म्हणकीच हट्टी 
२. नेत्राले काम ससार आनी हगूर जाले. 
३. अशें तोंडाळ कशें. जालें. तूं, म्हणतां हाव ! 
४. काल गाबतिणीक एक गातन मासळी हाड म्हण बजावुन सांगिछ्ले, खंय 
मेली कोण जाणा. 
५. आपूण शिकलो ना म्हूण तागेल्या मनांत तोपणी तोपताली. 
६. सकाळी स वाजच्या पयली उटून शाळेचो वरांदो झाडचो मागीर शाळे 
फाटल्यान झिलिंत उतकडेक वचचे. 
७. पोट अडचिल्यार ची. ची. कन्न ted प्लास्टीकाचें एक सवणें ताका 
बापायन हाण्ण दिले. 
८. म्हणहात न्ही, माथ्यार न्हाले पायां मुळा येता म्हण, तें फट न्ही. 
९. लली चार बुकां शिकला. घरकामाक वाग. सभावान तर भोव बरें. 
एकदम मोव मेण. 
१0. Ad गावांतलो एक नंबर भिकणाशी, हिमटी, मारवाडी. 
११. एक दीस आवयन घरा व्हड़लो व्होळो उटयलो. 
१२. च्या, खाण, जेवण सगळें रूढी प्रमाणें जाता. पूण सगळें वयलें वयलें. 
उदकांतल्या तेला म्हणकी . 
१३. सकाळ धन्न दनपरा पर्यंत पेपरांत बोडको घुसळोन बसता. 
१४. पोर केन्ना धर्न आपल्यागेर काय दीस रावपाक येयात म्हण लालायतेर 
आसा. 
१५. कितें विचारल्यार आंगार कचकन किसळून येताली 
१६. आपलो घा वर्सांचे संवसार मातयेंत कालयलो. 

केन्ना केन्ना ही भास सामकी 'पात्सो नाशिल्ली' कशीय जाता. कांय देखी: 


साहित्यमञ्न / १८ 


१. ....दोन तीन खेपेक माका उटयता आंगा मुळा घालुन घेवपाक 
२. aye कितें तरी सांगता तूं हां आजे ! गांडीर मारल्यार दांत झडतात खंय, 
तशी तुजी खबर ! 
३. बायलेच्या शेका मुकार तो गोट्यांतली गाय जावन रावतालो. बायलेन 
मूत म्हळें तेन्नाच ताणें मुतचें मूत म्हळें तितलेंच मुतचें असो तो मेंगो जालो. 

रामायण - महाभारताच्या कथानकांचे फाटभुंयेचेर अशिल्ल्या विठ्ठलराय 
भटांल्या कथांतली WA कारवारचे मोडींत उलयतात. सुलक्षणा लक्ष्मणाची 
बायल उर्मिलेची मुखेल दासी आनी इश्टीण, तिका उर्मिला 'सूल' म्हण उलो 
मारता. सीतेक ती “ताई' म्हणता. लक्ष्मण रामाक रामदादा म्हणत. 'तूं थंय 
कित्याक आयलें ना ? (आयली ना न्हय) म्हण उर्मिलेक तो शिणसा. 

विठ्ठलराय भटाले दोन कथां झेले कोंकणीतं उजवाडा आयल्यात - 
“पोबळ्यां माळ' (अर्थ प्रॉडक्शन, काणकोण, २०११) आनी 'घाण्याचो 
बैल' (बिम्ब प्रकाशन, आगशी, २0१२) वयर दिल्यात त्यो सगल्यो देखी 
ह्या झेल्यांतल्यो. पोबल्यां माळ तांगेलो कोंकणीतलो “पयलो चंवर'दोनूय 
पुस्तका फाटल्यान बरोवप्याची वळख आनी ताचे बरपावळीचे वळेरी दिल्या. 
कोंकणीतल्यान dara पयली विठ्ठलराव भटांनी कितलींशी बरपां ...... 
पुस्तकां/ मराठी आनी इंग्लीश भासांतल्यान उजवाडायल्यांत तांचे माथाळे 
वाचल्यार नदरेंत भरतलें - ही बरपावळ चडशी म्हायती दिवपी, बरोवप्याक 
उकतावपी न्हय. सर्जनशीळ बरोवपीन म्हण विठ्ठलराय भट खरेपणानशी 
उकते जावंक पावल्यात फकत कोंकणीतल्यानच | कारवाराक कोंकणीनूच 
उलयतें केलां. तसो, विठ्ठलराय भटांकूय खरेलो साहित्यिक चंवर कोंकणीतूनच 
हाडला. 

विठ्ठलराय भट आनी राजेश (किरण)दिवेकर हाणी संपादीत he. “निसर्गाचं 
नयनरम्य लेणं कारवार” हें मराठी कोंकणी आनी इंग्लीश भासांतल्या बरपांचे 
पुस्तक ह्याच वर्सा उजवाडा आयलां. पुस्तकाच्या माथाळयाचो भटांचो एक 
लेख fiat आसा. तातूंत तांणी आपूण बरोवंक कसो आनी केनाच्यान 


१९ /वोवळांचे परमळ सगळ्याक पसूवचो 


लगलों ताचे विशींय बरयला. १९५१ वर्सा कारवारा 'अखिल भारतीय 
मराठी साहित्य संमेलना A चवतीसावें अधिवेसन जाल्ले. ताचे अध्यक्ष अ.का. 
प्रियोळकार अशिह्ले. तेन्ना भट णववेच्या वर्गांत शिकताले. आनी संमेलनाचे 
आपवावुरपी आशिल्ले. संमेलनांत आचार्य अत्रे आयिलले आनी तांची सरबराय 
करपाचें काम भटांच्या वांट्याक आयिले. ह्या सांगातानूच आपणा भितरल्या 
साहित्यकाराक जाग हाडली जावंक जाय अशें ते बरयतात. 

मुखार, पिरायेच्या विसाव्या वर्सा एके पिडेक लागून भटांचे दोनूय पांय 
अपंगूळ जाले. तरी निर्शणेक वेंग मारून बस नासतना, ते मुंबय गेळे आनी 
थंयच थिरावले. तेन्ना आचार्य अत्रेंच्या संपर्कात ते परतेय आयले आनी 
संयुक्त महाराष्ट्राचे चळवळींत वांटेकार जाले. अत्रेंच्या 'मराठांत' बरोवंकूय 
लागले. मराठांतलो तांगेलो पयलोच लेख - “निसर्गाचं नयनरम्य लेणं कारवार' 

कारावाराचेर विठ्ठलराय भटांचो soe मोग तांचे लिखणेंतल्यान संद 
मेळत तेन्ना हो मोग निशेता. “जननी जन्मभूमीश्व स्वर्गादपि गरीयसी' कारावारा 
वायल्या पुस्तकाचे अर्पण पत्रिकेचेर हे अवतरण दिवन मुखार म्हळां - 
समस्त कारवारकरांना व कारवार बद्दल प्रेम असणाऱ्या सर्वांना हे पुस्तक 
सादर अर्पण. ' 

रविंद्र केळेकर म्हणटाले, मनशाची खरेली जल्मभूय तागेली आवयभास, 
ती सदां ताचे वांगडा आसता. 

कारवार म्हळ्यार कारवारचें सैमूच न्हय, कारवारकार आनी तांची भासूय 
बी. कारवाराचेर खरेलो मोग करपी ताचे भाशेचेर मोग करी नासतना कसो 
रावतलो ? 

विठ्ठलराय भटांनी कोंकणी परस मराठींत कितलेशें अदीक बरयलां आसतले. 
मराठींत घोळटना आनी कोकणींत घोळटना ताकां एकूच दिसता आसतलें 
काय? म्हाका दिसना ........ 

पूण हे विशी खासा तांणीच आपणाल्या अंतरंगाचो थाव घेवन बरोबचें. 
मराठींत, इंग्ळीशींत बरयतां बरयतां ते कोंकणी सरी कशे पावलो, कोणाक 


साहित्यमञ्भ / 20 


लागून पावले, सगलें सगलें सांगचें. ह्या प्रवासा चे वर्णन समाजभासविज्ञानाचे 
नदरेन भोव म्हत्वाचे. 

कारवारचे भुंयेची आनी भाशेची सेवा करपाक विठ्ठलराय भटांक उपाट 
आयुश्य आनी बलायकीय मेळचीही प्रार्थना. 

तांचे भाशेचो बोबळांचो परमळ सगळ्याक पसवचो. 


als als als 
ww a 


प्रा.डॉ.माधवी सरदेसाई ह्या 'जाग' ह्या कोंकणीतल्या प्रख्यात 
ग्रासिकाच्या संपादिका. भौ. रवींद्र केळेकार हानी जाग चालु 
केल्ले. माधवी सरदेसाई यांचं 'मंथन' हे वैचारिक लेखांचं 


पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे. 
सपर्क - ९४२११५७००७ 
( मडगाव - गोवा) 


क 


२१/वोवळांचे परमळ सगळ्याक पसूवचो 


४. शतकाकडे वाटचाल 
- शरद जोशी 


लेखक मित्र श्री.विठ्ठलराय भट यांनी सहस्रचंद्र दर्शन वर्षांत पदार्पण केले 
हे ऐकून आनंद झाला. जरा आश्‍चर्यपण वाटले. कारण त्यांच्याकडे 
बघितल्यावर ते ६0-६५ चे असेच वाटतात. ते सतत हसतमुख, आनंदी, 
समाधानी, दुसर्‍यांना मदत करण्याची प्रवृत्ती व सळसळता उत्साह हे त्याचे 
कारण असावे. 

साधारण साठ वर्षांपूर्वी आम्ही दोघे जीवन विमा प्राधिकरणात एकत्र 
कामाला होतो. त्यावेळी जुजबी ओळख होती. पुढे श्री. भट तिथून निघून 
अनेक ठिकाणी नोकऱया करून वीस एक वर्षापूर्वी निवृत्त झाले. 

काही वर्षं एकमेकांशी संबंध नव्हता. एकमेकांच्या साहित्यिक 
कार्याविषयीची नोंद वर्तमानपत्रातून वाचत होतो, पण पत्ते माहित नव्हते. 

एकदा मी सहकुटुंब ठाण्यात गडकरी रंगायतनात नाटक बघायला गेलो 
होतो. तेथे श्री.भट पण सहकुटुंब आले होते. तेव्हा भेटून परस्परांना अमाप 
आनंद झाला. उभयतांचे पत्ते एकमेकांना देण्यात आले. पुढे कौटुंबिक 
स्वरूपापर्यंत संबंध वाढले व वृद्धिंगत होत गेले. 

चाळीसेक वर्षापूर्वी श्री. भट यांनी “चौदा भारतीय रत्ने' ह्या पुस्तकाचे 
हस्त लिखित मला आणून दिले. वाचून अभिप्राय कळवा असं सांगून गेले. 
श्री. भट यांची मातृभाषा कोंकणी,शिक्षण कन्नड मधून, मराठीचा परिचय व 
प्रेम वाचनामुळे. त्यांचे लेखन वाचल्यावर ऱ्हस्व- दीर्घ व जोडाक्षरांच्या 
अनंत चुका लक्षात आल्या. व्यवस्थित ठीक ठाक करून बाड त्यांच्या 
स्वाधीन केले. त्यांनी मला प्रस्तावना लिहिण्याची गळ घातली. मी ती 
आनंदाने मान्य केली. 


साहित्यमञ्न / २२ 


पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर श्री.भट यांनी मागे वळून पाहिले 
नाही. आजपर्यंत त्यांनी मराठी ३९, इंग्रजी ५३, कोंकणी ३, अशी एकूण ९५ 
पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. अजून २७ पुस्तके प्रकाशनाच्या वाटेवर 
आहेत. लवकरच श्री. भट यांचे पुस्तकांचे शतक झळकेल. त्यांना आरोग्यपूर्ण 
उदंड आयुष्य लाभो अशी ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करतो. 

श्री.भट यांनी तरूण वर्गाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने शंभरएक विविध 
क्षेत्रातील लोकांचे, मान्यवरांचे चरित्र संग्रह लिहिले. शिवाय आत्मचरित्र 
(दोन भाग) विनोद, तत्त्वज्ञान, ललित लेख, वैचारिक लेख, कथा, कविता 
व संकीर्ण अशा विविध धाग्यांनी लेखन संपन्न केले आहे. त्यांचा फार मोठा 
वाचकवर्ग महाराष्ट्र, गोवा, बेळगाव, कारवार इत्यादी ठिकाणी विखुरलेला 
आहे. त्यांची काही पुस्तके परदेशात पण पोचलेली आहेत. ते सव्यासाची व 
बहुप्रसवी लेखक आहेत. 

श्री. भट यांचा एकषष्ठी समारंभ ठाणे येथे थाटात पार पडला होता त्यावेळी 
विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची भाषणे झाली. मी त्या सभेचा अध्यक्ष होतो. 
याच समारंभात मोरया प्रकाशन (डोंबिवली) तर्फे त्यांचे एकविसावे पुस्तक 
“भारतीय नवरत्ने' प्रकाशित झाले होते. 

श्री. भट यांनी अजूनपर्यंत महाराष्ट्र व गोवा येथील तरूण तरूणींना 
मार्गदर्शन करून लिहिते केले आहे. आम्ही विनोदाने त्यांच्या शिष्यांना 
“विठ्ठलप्रेमी मठाचे शिपाई' असे चिडवतो. त्यांच्या शिष्यवर्गातील काही 
जणांना मी ओळखतो. 

श्री.भट हे चांगले वक्तेपण आहेत. त्यांच्या पुढील लेखनाची वाटचाल 
त्यांना आरोग्य, आयुष्याचे वरदान लाभो हीच सदिच्छा. 


als als ats 
A »* > * 


२३ / शतकाकडे वाटचाल 


श्री. शरद जोशी ज्येष्ट ग्रथप्रसारक आहेत. त्यांनी पदरमोड 
करून अजूनपर्यंत वाचक, वाचनालये, साहित्यिक, मित्रमंडळी, 
नियतकालिके इत्यादींना साठ हजारांच्या वर पत्रे लिहिली 
आहे. त्याबद्दल त्यांचे अनेक ठिकाणी सत्कार, गौरव करण्यात 
आलेले आहेत. परिचयपर लेख तर असंख्य प्रकाशित झाले 


आहेत. त्यांचा आवडता छद म्हणजे काँट्रेक्ट ब्रिज या खेळाच्या 

प्रसारासाठी त्यांनी निष्ठेने कार्य केले आहे. म्हणून त्यांना 

ब्रिजमहर्षी असे म्हणतात. ब्रिजबाबत त्यांची तीन पुस्तके 
प्रकाशित झाली आहेत. 

संपर्क - 0२५१ - २४८६९६७ 

(पश्‍चिम - डोंबिवली) 


साहित्यमञ्न / २४ 


5. Cultural Ambassador of 


Karnataka in Maharashtra 
- Dr. Sarjoo katkar 


Karnataka considers senior Marathi writer Vithalray Bhat as 
the cultural ambassador of Karnataka in Maharashtra. Bhat who 
is a senior Marathi writer is bringing two cultures namely 
Kannada and Marathi closer to each other. 

Born in Karwar, a beautiful port town which had attracted 
great poet Rabindranath Tagore (incidentally Tagore wrote a 
poem on Karwar). Bhat who is fluent in Marathi, Kannada, 
Hindi, Konkani and English has published more than 40 books 
in Marathi as well as in English. His several books have won 
literary awards. 

Though he is elder to me, Bhat always treated me as his 
younger brother. Marathi's famous literary magazine 'Lalith' had 
carried my interview and that made me to get the friendship of 
Bhat. As 'Lalith' had carried my postal address along with the 
interview, Bhat wrote me a letter and thus we became friends. I 
have moved by his selfless and innocent love for me. 

His style of writing is very simple and impressive, it is also 
knowledgeable. His recent book on Karwar gives a detailed 
history of karwar and describes the virgin beauty of the town. 
After rading the book, I wrote a letter to the Department of 
Tourism, Karnataka state and requested them to make the book 
as a reference tourist book. 

His book on Jananapith award winners also has information 
about the great writers who were awarded with the highest 

literary awards of the country. Though he is 80, his enthusiasm 
and positive attitude towards life is amazing. He inspires those 


24 / Cultural Ambassador of Karnataka in Maharashtra 


who come in contact with him. 
A poet, story writer, history expert and essay writer, Bhat is 


nothing but a best person under the sun. 


ale als als 
oN 2 >* 


Dr. Sarjoo Katkar is a reputed writer in Kannada 
and Marathi. He has published more than 100 books 
till now, He earned his Ph.D on "comparative study 
of Marathi and Kannada Dalil Literature." He is the 


special correspondent for the new Indian Express. 
Contact : 09341029321. 


Belgaum (Karnataka) 


साहित्यमञ्न / २६ 


६. यादींत उरपाचे म्हजे काका 
- सुफला गायतोंडे 


काका म्हळ्यार बापायलो भाव. उतर मायेन थपथपील काका जावपाक 
कोणाक आवड़चे ना? बापायचो भाव काका बापायवरी माया, राग, शीण 
दिवपी आपल्या हक्काचो. 

Sal हांव कोण? म्हजे नांव सुफला शंभू किर्तनी हे कळूकं लागले तेन्ना 
म्हजे जीणेंत खूब जाणा आयले. नात्यातले आनी वळखीचे, आनी वळखीचे 
म्हजे काळजांत घर करून बसले. हांव वयाचे ९ व्या वर्सा बरोबंक लागले 
आनी खूबकडेन छापूनय येताले. खूब जाण वाचून आपले मत कळयताले 
तातूतले एक लेखक विठ्टलराय भट मूळ कड़वाडचे ( कारवार) आतां 
राबीतो मुंबय. 

सुनापन्तात म्हजो लेख वाचुन तांचो म्हाका फोन आयलो लेख 
आवडील्याचो. म्हाकाय उमेद जाली, तांचेकडेन उलयताना मात्सो भ॑य सो 
दिसलो. तांचो आवाज कणखर, प्रस्नार प्रस्न मॅट्रीकेची परीक्षा याद जाली. 
ह्या व्यक्तीक प्रत्यक्षात मेळप गरजेचेशे दिसले. खूबवेळा तांका मेळपाचे 
मनांत आसूनय जमके ना. सगळेकडेन वचप जाता पूण मुंबय वर्सान वर्सा 
पावनात. तांचे बरोवप कोंकणी मासीकांतल्यान, नेमाळ्यात वाचून खूब 
वेळा धादोसला. म्हजे लेख, कविता वाचून म्हाका तांचे फोन आयल्यात, 
दरवर्सा पुस्तक येवंकच जाय असो तांचो हट्टासाक लागून म्हजी बरोवपाची 
उमेद वाडली. 

म्हजे परस तांचे म्हाका मायेन खूब फोन येताले. म्हजे बरोवपाक कळाव 


२७ / यादीत उरपाचे म्हजे काका 


जालो जालयारय ताचो फोन येवप घरातल्यां कामाच्यो जबाबदारी, घरातल्यांची 
दुखणी. म्हजो व्यवसाय, तातूतल्यान वेळ काडून हांव दिसपट्टे बरयता 
केन्नाकेन्नाय, तकळी जाग्यारच नासता तातूतल्यान. कविता जल्माक येतात 
आनी केन्नाकेन्नाय तकलेंत खूबच गर्दी जाता. तेन्ना लेख जल्माक येतात हे 
ताका सांगतगीर त्याच फोनार ताणी म्हका वय आनी म्हजी फाटली जीणेची. 
खबर घेतली. रखरखत्या वतांत भोंबताना पायांक आनी तकलेक जाल्ले त्रास 
आनी तरी पूण मनमोकळे हांसत जगपी म्हूण ताका म्हजेवीशी. किते दिसले 
कोणजाणा तेन्नाच्यान ताणी म्हजेर मायेची चादर घाली अशी धीरान हांसता 
तेंच तुजे कौतुक अशे, विठ्ठलराय भट म्हळ्यारच म्हजे काका सदांच प्रत्येक 
फोनार म्हणताले. 

“काका” पुतणयेक लगीचोच आसता नात्यान पुण हो काका नाते नास्तनाय 
खूब लागीचो, म्हजे पुस्तक विमोचन अमुक तारकेक आसा म्हण सांगवी 
काका केन्ना म्हका तें पुस्तक स्पीडपोष्ट करतालो तेंच कळनाआसले. तांचे 
पुस्तक हातात पडतगीर हांवजेळा देव बरें करू म्हटाले तेन्ना, ताणी म्हणप 
'तुकाय करू. 

तांचे बरोवप म्हळ्यार लिखणेतळ्यान व्हांवपी उतरा शब्दफुलाच. खूब 
वेळा ताका बरोवपाची उमेद आनी ताकदीक आशीळ्याचे तांचे लिखणेतळ्यान 
समजताले. काका भुरगोच. वयान जाण्टे जाले तरी मन भुरगे. सगळ्याक 
तापोवन शिस्त म्हण दाखयताना ते जाण्टे नातर बरोवपी म्हण भुरगेचट्टकथा 
वाचाताना समजतालो. मन व्हड करून वागपी. 

काका विशी बरोवन उलोवन सोपपाचे न्हय नाते आसु वा नासु 
सहवासातल्यान. खूब किते मेळटा आनी समजता. ताका ह्या वर्सा ८० वर्सा 
पूराय जातात. ८0 वर्सा म्हळ्यार ताणी चड़ीक्ली co जीवची सोपणां ८0 
पळयीह्ले पावसाळे. ८0 वर्सावयले ताचे लीखाण, तरनाटेच वाचन दिसपासारके 
ते ८0 वर्साचे जाले पूण ताचे लिखाण आजून तरणेच, वाचून दिसपाचे. 
विठ्ठलराय भट म्हळ्यार न विसरपासारके काका. काका इतकी वर्सा तुमी 


साहित्यमञ्न / २८ 


बरयले ८0 वर्सा जातगीर तुमका आता नवी उमेद नवी तनरी येवन आनीक 

तुमचे stay घडचे तुमी आनी खूब बरी पुस्तकां वाचकांचे संग्रहात पावची, 

आनी तुमीसदांच अमर उरतले म्हजे आलमारीत, फक्त पुस्तकाचे रूपान 
आनी सदाच उरतले न विसरपी म्हण म्हजे काळजांत. 

सौ. सुफला रुद्राजी गायतोंडे 

संपर्क - 0९८२३१११९१७ 

(पणजी, गोवा) 


als als als 
A »* ”* 


सौ. गायतोंडे ह्या कोंकणीतील आघाडीच्या कवी, लेखिका 
आहेत. आजवर त्यांचे तीन काव्यसंग्रह, एक वैचारिक आणि 
एक गोव्याच्या रेसिपिज अशी पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. 


गोवा आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शनवर त्यांचे कार्यक्रम प्रसारित 
होत असतात. त्यांची रूद्रा' प्रकाशन संस्था आहे. रूद्रा 
कलेक्शन ही त्यांची फॅशन डिझायनिंगची कंपनी असून त्या 
कोंकणी लेखक संघ (गोवा) ह्या संस्थेच्या सेक्रेटरी आहेत. 


२९/ यार्दीत उरपाचे म्हजे काका 


7. A Modern Muni 
-B.B. Rane 


It could not have been just a co-incident that I saw and met 
Shri Vithalray Bhat on.30.5.2011 i.e. during the function 
organised to release his first Konkani Book, "Powalyachi 
Maal". The venue of the function was the precincts of the temple 
of the local diety, 'Mahamaya". Being a resident of the area, the 
organizers had invited me to attend and participate in the 
function. When, I browsed through the synopses of the author, 
I was happy and very curious to meet this versatile authour both 
in Marathi and English. 

The local "Konkani Bhasha Mandal" which is dedicated to 
the cause of Konkani was extremely happy to avail of the 
opportunity to release the book "Powalyachi Maal" the first of 
its kind authored by a renowned and established authour who 
was born and brought up in a near by village Kadwad. My chance 
meeting him proved to be a unique event as revealed by the 
subsequent developments. 

I was eagerly awaiting the arrival of this great authour in the 
temple premises. O, his arrival, when he was getting down the 
car, I observed that he had to hold the hand of his companion 
and with some difficulty ascend the steps till he occupied his 
seat on the dias. Till then I was not aware that he suffered from 
some physical disability and his legs would not support him as 
in the case of a normal person. In fact, he was born a perfect 
and robust child. This continued to be so during his youth and 
his first Government service. While performing his duty in 


साहित्यमञ्न / ३0 


secluded forest area, he faced with a tiger which was about to 
attack him. The obvious fright and the resultant instant death 
affected his legs before he collapsed on the spot. The tiger must 
have felt pity on this otherwise smart, sturdy and handsome 
young man and went his way. What surprised me is that this 
incident has never produced any self-pity in him. He has never 
made capital out of his physical disability. His cheerful bearing 
and indefatigable determination to forge ahead is not only 
encouraging but reassures those with a negative bent of mind. 
At times, I wonder perhaps this debility propped him up to find 
his innate literary quality which earned him his present status 
in the society. 

Born in "Kadwad" (on 05.05.1935) a village located on the 
banks of the perennially flowing river Kali, he spent his early 
life in the village itself. He completed his high school education 
after which he sought employment. During those days, higher 
education facilities were not available at the door steps of the 
local students as of now. The Europeans when they first landed 
at Kadwad(port) with their convoy, they could not pronounce 
the local name of the village as they had some phonetic difficulty 
and thus pronounced Karwar for Kadwad. The same name 
became common later on. In fact we do not have any place 
called Karwar in the Revenue record which puts it as "Kone" 
and not Karwar. 

I do not have to add anything more about the nature's bounty 
in and around "Kadwad" which even enchanted the Nobel 
laureate Gurudeo Tagore to say that nature bounty in this region 
is not a mirage or myth. One has to behold it to be a fact here. 
Kadwad is situated in the lap of Mother Nature. The confluence 
of River Kali gushing through the Arabian sea to the west, the 
lush green hillocks at the background with its flora and fauna, 
the village has produced several talented persons more in the 


३१ / A modern Muni 


sphere of education and medicine. 

During his felicitation, Shri Bhat was expected to speak more 
on his literary career. Some how, the other speakers and subjects 
dominated the programme. On that occasion, our introduction 
to each other was very casual. Still I could not help feeling a 
sort of deep affinity for Shri Bhat as an authour and as a person. 
The more I read his books, the more I wanted to know about 
him and the other facets of his life. Thus, our friendship grew 
and I became one of his ardent admirers. 

Like saints, sages and seers of the ancient India Shri Bhat is 
a self taught and self made dignitary. As in the case of saints 
like Tukaram and Dnyaneshwar, Shri Bhat reveals himself 
through words. It is his mission in life to acquaint the "makers 
of modern India" to the youth of the country. His focus is on the 
younger generation who constitute to be the future of the country. 
In his writings, he adopts a philosophical approach and interprets 
events in a unbiased neutral way. Often he adopts humour in a 
subtle way. 

His humour does not hurt any one. He is not averse to satire 
(his booklet "Chakwa"). His imagination of events or as he 
conceives his characters, they present a life like reality. Recently 
I browsed through his book "Ghanyacha Bail' (a bullock yoked 
to a dry coconut crusher) the characters he has developed there 
in seem to be our real life acquaintances. They, speak for 
themselves and his or her kind in general. The stories hold the 
reader's curiosity till the last concluding line which in effect 
lead to its very logical end. His stories and articles possess moral . 
values which our Rhushis and Munis taught us through moral 
stories and parabolical episodes. 

No where in his writing there is any trace of self pity. Some 
of his characters are self confident and aggressive when the 
situation so demands. Here he impresses as a self enlightened 


साहित्यमञ्च / ३२ 


genious. An ambitious person as he is, he is not daunted by his 
physical disability. He is imbibed by his natural instinct that he 
has a mission to fulfill. Lack of conventional education, was 
overcome by a lot of self introspection and observation of life 
around in a dispassionate spirit. His study of human behaviour 
and the ground realities prompts him to traverse in diverse fields 
of literature. He uses his thought as a weapon against the selfish 
and self centered gentry or the so called upper, strata of 
society.He is thinker and a philosopher too. 

As days passed, our discussions became more broad 
based, I attempted to learn about his intrinsic side to know what 
he really is. Basically, a pious person, he goes out of the way to 
appreciate when he finds merit in the books written by other 
fellow authours. Being a linguist himself, he has a flair for books 
written in other languages also. During our discussions, I found 
no trace of malice in his mind even when he had crossed the 
way of his antagonists. As a former Govt. and semi-Govt. servant 
or as an employee of several other private organizations, he 
retains his usual pleasant oomposure. He bears a charismatic 
bearing and impresses any one who comes in contact with him. 
Being a born optimist, I have heard him analysing human 
character with an objective and dispassionate manner. 

During such discussions, he revealed that he is a practical 
ascetic,representing the essentials of the best in life. 

Without being aware of it, he persuades his listener to 
think anew and realise that the listener has missed several 
Opportunities for living a better and fruitful life. His 
photographic memory is awe-inspiring. I wonder, if he was not 
a casualty of the terror stricken incident when he faced the 
ferocious tiger, would we have seen this genious today? Mostly 
not. He seems to be the last person to be cowed down by 
adversities. On the contrary, he is used to accept challenges. 


33 / A modern Muni 


Instead of becoming a product of circumstances, he has the 
tenacity to change the situation to suit his objectives. All our 
saints of yester years have precisely did the same thing through 
their writings. Shri Bhat falls in to this category. I infer that any 
person can reach the heights of spirituality if he or she possess 
a pious mind, versatality and love for fellow human beings like 
that of Shri Bhat. 

Once we were discussing some averments of Lord 
Krishna made in Geeta. We common men accept these 
averments as gospel truth. But Shri. Bhat does not hesitate to 
point out the self contradictions in some of those averments. 
His statements are based on simple logic and are convincing at 
that. He does not entertain any prejudices but is very much aware 
of his constraints or limitations and therefore maintains an open 
mind. Though of advanced age, he is full of creative action, 
energy and dynamism. 

In the light of the above I hold him in high esteem, and 
consider him to be a modern philosopher and a "Muni". 

He treats me as a friend. I feel elated. 


als als als 
rr 7 


Shri. B.B. Rane, is a retired Deputy Secretary, Govt. 
Of Maharashtra, a former Principal of Law College 
and former Registrar of Konkan Krishi Vidyapith. 
He is connected with several social activities and 
has keen interest in matters of philosophy. 


Contact : 09341952145, Sadashivgad, Karwar. 


साहित्यमझ़ / ३४ 


८. जांबावली ते आंबीवली आणि मी 


- द्‌.ना. नाडकर्णी 


एखाद्या व्यक्तिशी आपली वेव्हलेन्थ का मॅच होते व का मॅच होत नाही 
याला काही कारण असू शकत नाही. आपल्या सोसायटीतल्या काही रहिवाशांशी 
आपला वर्षानुवर्ष परिचय असतो. शिष्ठाचारासाठी म्हणून दोन शब्द बोलतो, 
१५ ऑगस्ट अथवा २६ जानेवारी रोजी गच्चीवर झेंडावंदन होते तेव्हा एकत्र 
येतो. परंतु देहाच्या भेटी झाल्यातरी मनाच्या गांठी पडत नाहीत. त्याच्या उलट 
काही व्यक्ती अशा असतात की त्यांच्याशी पहिल्याच भेटीत जन्मजन्मांतराच्या 
गांठी असण्यासारख्या वेव्हलेन्थ मॅच होऊन जातात. जातपात, आवडीनिवडी 
अशा कशाचाही पूर्व आधार नसताना सुद्धा आपोआप सूत जमून जाते. पहिल्याच 
भेटीत माझ्याशी ज्याचे सूत जमले ती व्यक्ती म्हणजे माझा जिवलग मित्र 
आंबवलीचा विठ्ठलराय भट. माझे त्याच्याशी एकदोनदांच तत्पूर्वी फोनवर 
जुजबी बोलणे झाले होते. नंतर एक दिवस तो त्याचा पुतण्या प्रेमानंद भट 
याच्याकडे कलिना येथे आला होता. माझ्या पारल्याच्या निवासस्थानाकडून 
कलिना जवळ असल्याने त्याला प्रत्यक्ष भेटणे मला सोयीस्कर बाटले व मी 
त्याला भेटलो. या पहिल्याच भेटींत आमच्या गाठी पक्क्या झाल्या. त्याचे 
बालपण कडवाड या गावी तर माझे बालपण जवळच्या कारवार शहरात. जरा 
इतिहासात शिरायचे म्हणजे कारवार हे नाव कडवाड वरूनच आलेले आहे. 
काळी नदीच्या आंत, समुद्रापासून काही मैलांवर वसलेले कडवाड हे गाव पूर्वी 
एक बंदर होते. इंग्रज व्यापारानी १७ व्या शतकांत तेथे एक वखार उभारली 
होती. काही वर्षांनी ती वखार बंद पडली व इंग्रज हा प्रदेश सोडून गेले. १९ 
व्या शतकाच्या शेवटी इंग्रजांनी हा मुलूख टिपू सुलतानकडून काबीज केला. 
त्यांनी मग समुद्रावरील जागेंत जिल्हा केंद्र केले. त्याचे नाव Heals हेच 
ठेबले. कडवाडचाच अपभ्रंश म्हणजे कारवार. असो. 


३५ / जांबावली ते आंबीवली आणि मी 


विठ्ठलराय आणि मी दोघे कारवारी. बोलणे कोंकणीत. त्यामुळे अहो- 
जाहो ऐवजी हांव तूं , माका - तुका असे एकेरीतच आमचे बोलणे होते. 
कारवारच्या परिसरांत बोलीभाषा म्हणजे कोंकणी, सरकारी नोकरी मिळावी 
म्हणून शिक्षणाचे माध्यम कन्नड व आरती - किर्तनाची संस्कृती मराठी. 
त्यामुळे येथे कोंकणी, कन्नड व मराठी याच्या त्रिवेणीसंगमरूपी 'कोकम' या 
वृक्षाला भरपूर खतपाणी मिळते. माझा एक बालमित्र कै. आनंद वर्टी हा 
कोकम एक्स्पर्ट. तो या तीनही भाषेंत लीलया संचार करायचा. तीनही भाषेत 
त्याच्या कथा, कादंबऱ्या, कविता, लेख प्रकाशित झालेले आहेत. 
विठ्ठलरायच्या भेटीने दुसऱ्या एका कोकम एक्स्पर्टशी माझी गट्टी झाली हे 
मी माझे भाग्य समजतो. 

विठ्ठलरायने आतापर्यंत बरीच पुस्तके लिहिलेली आहेत. अनेक कोंकणी 
व मराठी नियतकालिकांतून त्याचे विविध प्रकारचे साहित्य प्रसिद्ध होत 
असते. २०११ साली सदाशिवगड या गावी विसावे कोंकणी साहित्य संमेलन 
संपन्न झाले होते. त्यावेळी त्याचा सत्कार करण्यात आला होता. त्याचे 
प्रत्येक पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यावर न विसरता तो एक प्रत मला भेट म्हणून 
आवर्जून पाठवतो. 

असेच, सुमारे सहा वर्षापूर्वी त्याने मला 'जांबाबली ते आंबवली' हे 
आत्मचरित्रात्मक पुस्तक भेट म्हणून पाठविले. ते मी अधाशासारखे वाचून 
काढले. एवढेच नव्हे तर त्या पुस्तकांतील काही गावांच्या नावानेच मी 
नकळत भूतकाळांत गेलो. 

अंतःकरणाचे ऋणानुबंध जसे व्यक्तींशी जुळतात तसे अपला पूर्वी संपर्क 
असलेल्या काही गावांशीही व खेड्याशीही जुळलेले असतात. आयुष्यभर | 
कुपीत दडलेल्या अत्तरासारखे दडलेले असतात. अधूनमधून कुपीचे झाकण 
उघडले जाते आणि एखाद्या ताज्या गंधासारखा तो जुना स्मृतीगंध पुन्हा | 
दरवळायला लागतो. त्या गंधावरोबर आपण वर्षानुवर्षे मागे जात जात 
आघुज्याचा उलटा प्रवास करीत जातो. काहीसाही गावे, खेडी किंवा वाड्यासुद्धा 
बऱयाच दिवसांत न भेटलेल्या दोस्तासारख्या वाटायला लागतात. हे पुस्तक 


ulema / ३६ 


वाचून मला हीच अनुभूती पुनः आली. जर्नी डाऊन द मेमरी लेन. पुस्तकांतील 
सुंकेटी, कडवाड, शेजवाड, सदाशिवगड, माजाळी काळी नदी, फार काय 
ऐतिहासिक शिरीन टॉकीज या केवळ नामोछ्लेखानेच माझ्या बालपणीच्या 
सुखद आठवणी जागृत झाल्या आणि माझे बरेच दिवस मन Ssh घालण्यातच 
गेले. कारवार सोडून मला साठ वर्षे झाली. तरी हे पुस्तक वाचण्याने माझ्या 
स्मृतीपटलावरचा चित्रपट अगदी ताजा वाटायला लगला एवढा मी त्या 
पुस्तकांत गुंतून गेलो. 

कालच्या घटनेची बातमी देणारे आजचे वृत्तपत्र उद्या रद्दीत जाते, पण 
पन्नासशभर वर्षांनंतर त्याच वृत्तपत्रावर इतिहास दडलेला दिसतो. विठ्ठलरायाचे 
हे पुस्तक केवळ आठवणींची जंत्री नव्हे. त्या पुस्तकांत त्यांनी त्यांच्या 
बालपणाच्या चालीरीती, संस्कार, कुलाचार याचे अशा प्रकारे वर्णन केले 
आहे की कालांतराने हेच पुस्तक सोशल एन्भ्रॉपॉलॉजी' या विषयाच्या 
संशोधकाला एक खजिनाच वाटेल. त्यांच्या आत्मचरित्राचे हे एक महत्वाचे 
बाय-प्रॉडक्ट म्हणावे लागेल. 

विठ्ठलराय आणखी दोन वर्षांनी त्याला सहस्रचद्रदर्शनाचे भाग्य प्राप्त होईल. 
तोपर्यंत सुभानल्ला त्याचे शतपुस्तकप्रकाशनाचे चवीष्ट कोकम चाटावयास 
मिळेल अशी सदिच्छा. se sk ok 


श्री. cal. नाडकर्णी हे व्यवसायाने स्ट्रकल्चरल इंजिनिअर. 
पण त्यांची खरी ओळख म्हणजे “कारवार मोगी' कारवार 
तिथली भाषा संस्कृती यांचा त्यांच्याकडे प्रचंड कागदोपत्री 
साठा आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून ते मतपत्रिका या त्रैमासिकाचे 
संपादन करीत आहेत. 
छंद म्हणून त्यांनी सुमारे चाळीस कारवारी सारस्वत कुटुंबाचे 
दहा ते चौदा पिढ्यांचे वंशवृक्ष बनविलेले आहेत. 
संपर्क - 0२२ - २६१२४१६२ 
विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई 


३७ / जांबावली ते आंबीवली आणि मी 


९. एक साहित्यिक - ज्येष्ठ मित्र 
- मधुकर पै 


श्री. विठ्ठलराय भट आणि मी आम्ही दोघेही कारवार परिसरातच वाढलो. 
ते माझ्यापेक्षा तीन - चार वर्षांनी मोठे! परंतु त्यावेळी आमची, फक्त तोंड 
ओळखच होती. पुढे मी शासकीय नोकरीच्या निमित्ताने ठाणे - मुंबई 
परिसरात आल्यानंतर (सुमारे १९९0 नंतर) आमची ओळख वाढली व 
त्यांच्यातील सामाजिक, साहित्यिक आणि माणुसकीचे पैलू मला दिसू लागले. 

शालेय जीवनापासूनच त्यांनी समाजकार्याला सुरूवात केली. त्यांच्या 
गावी (कडवाडला) जाण्यासाठी खाडीवर पूल नव्हता. त्यामुळे समस्त 
ग्रामस्थांना ओहोटीच्या वेळी गुडघाभर दलदलीतून, चिखलातून ये- जा 
करावी लागत असे. हा त्रास बघून त्यांनी १६- १७ वर्षांचे असतानाच 
केंद्रिय मंत्री श्रीमती व्हायलेट आलवा कारवारला आल्यावेळी पूल 
बांधण्यासाठीचे निवेदनपत्र देऊन त्याचा पाठपुरावा केला. त्याचा परिणाम 
म्हणून लवकरच त्या जागेची पाहणी कर्नाटकचे त्यावेळचे मंत्री श्री. रामकृष्ण 
हेगडे ह्यांनी करून विठ्ठलरायांचे कौतुक केले आणि त्या पुलाला मंजुरी दिली 
ब ते काम पूर्ण झाले. 

श्री.विठ्ठलराय हे पूर्वीपासूनच अनेक मासिके व वृत्तपत्रांतून विविध लेखन 
करायचे. त्यांचा पिंड मुख्यतः लेखकाचा असला तरी त्यांनी प्रापंचिक 
ad- अडचणींना तोंड देत मुंबई परिसरात वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकऱ्या 
केल्या. ह्या संघर्षाच्या काळात जमेल तसे समाज कार्य करत आणि अन्यायाच्या 
विरूद्ध निधड्या छातीने लढा देत आपली साहित्यसंस्कृती इंग्रजी, मराठी, 
कोंकणी भाषेत पुस्तके, लेख इ. लिहून जोपासली. 

अपंगत्व, गरिबी, शिक्षणाची असुविधा असतानाही जिद्दीने साहित्यिक, 
सामाजिक , सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल 


साहित्यम्न / ३८ 


त्यांना १९९६ मध्ये अमेरिकन बायोग्राफीकल इन्स्टिट्युट तर्फे ‘Man of 
the year 1996’ हा पुरस्कार देण्यात आला. तसेच कोंकणी भाषेतील 
साहित्यासाठी कोंकणी सांस्कृतिक मंडळाकडून सन्मानपत्र देऊन त्यांचा 
गौरव करण्यात आला आहे. 

प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण कानडी माध्यामातून झालेले असूनही त्यांनी 
मराठी भाषेत कित्येक पुस्तके, लेख लिहिले हे कौतुकास्पद आहे. 

“नोकरनामा' ह्या पुस्तकात, वेगवेगळ्या नोकऱ्या करताना आलेल्या 
अनुभवांचे कथन त्यांनी प्रांजळपणे व परखडपणे केले आहे. कारवारच्या 
घनघोर जंगलात नोकरी करताना ते ढाण्या वाघाच्या कचाट्यातून दैव बलवत्तर 
म्हणूनच वाचले. पण जबरदस्त मानसिक धक्का बसल्यामुळे त्यांचे दोन्ही 
पाय व हात लुळे पडले. ह्या अपंगत्वावर कित्येक महिने उपचार तसेच 
स्वतःच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी ९०% टक्के मात करून 
आपले आरोग्य परत मिळविले. त्या काळात त्यांच्या वाचनात आलेल्या 
अमेरिकन लेखक जॉन व्हिस्कार्डी ज्युनिअर यांच्या “Give us the tools’ 
ह्या पुस्तकाने आपल्याला अपंगत्वावर मात करण्यासाठी जिद्दीपणा व 
इच्छाशक्तीची प्रेरणा दिली असे त्यांनी लिहलेले आहे. 

आत्तापर्यंत त्यांची सुमारे ९६ पेक्षा जास्त लहान- मोठी पुस्तके प्रकाशित 
झाली असून, कित्येक पुस्तके प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 
लिहिलेल्या पुस्तकांची यादी या पुस्तकात आपल्याला बघता येईलच. त्यांचे 
साहित्य म्हणजे त्यांनी वाचकांशी साधलेला एक संवादच असतो. ज्याच्यातून 
ते वाचकांना सकारात्मक विचाराने आपला प्रगती साधण्याचा संदेश देतात. 

श्री. विठ्ठलराय सर्वांना आपलेसे वाटतात. नवोदित साहित्यिकांचे तर ते 
कौतुक करून त्यांचा उत्साह वाढवितात. आपल्या भाषाशैलीमुळे, त्यांनी 
आपला एक वेगळाच वाचक वर्ग निर्माण केला असून त्यांचा त्यांच्याशी 
सतत संपर्क चालू असतो. 


३९ / एक साहित्यिक - ज्येष्ठ मित्र 


आज वयाच्या ८0 उंबरठ्यावर उभे असलेल्या या माझ्या ज्येष्ठ मित्राला 
त्यांच्या सहसरचंद्रदर्शनाच्या मंगल सोहळ्यानिमित्त माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. 
त्यांना सौख्य, समाधान आणि आरोग्य लाभो हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना. 


als als als 
A »६* »* 


श्री.मधुकर मारूति पै यांचे माध्यमिक शिक्षण कारवार, 
अभियांत्रिकी - हुबळी येथे झाले. महाराष्ट्र शासनाचे कार्यकारी 
अभियंता म्हणून निवृत्त. माध्यमिक शाळेपासूनच कनडीत 
लेखन, निवृत्तिनंतर मराठी वृत्तपत्रांत वैचारिक मत प्रदर्शनांचे 
स्फुट लेख, मराठी व कानडीत दोन पुस्तके प्रकाशित. 
छद : वाचन, संगीत, मित्रपरिवार. 
संपर्क - ९८१९७४५८३२ 


ठाणे (पश्चिम) 


mama / ४0 


10. Book Lover 


- Anand Gaitonde 


Open the door and you will find a huge figure, sitting on 
setti in pyjama and baniyan, a square frame spectaclede and 
typically a book in his hand. He is deeply engrossed in reading 
it. He is ‘Mr. Vithalray Devidas Bhat' Author of over ninety 
Books written by him. 

I don't remember seeing him in any other form than this. We 
are in interaction with each other for more than twenty years. 
But whenever I picturesque, no other impression over shadowed 
this image of him. 

I remember his living in small rooms of chawl, where he 
was having a cabinet loaded with full of books. He was having 
collection of books, mostly classic and popular. It's not only in 
Marathi but in English, Hindi and Kannada also. 

I was young, enthusiastic and all was fascinated by Author 
Hailey and Sidney Sheldon. To sprise me, he handed over a off 
beat book with strange name ‘Kosala’. This was my first 
introduction to world other than chocolate language, boy meets 
a girl.’ 

Our bonding became strong then on. And it still is a pleasure 
to hearing from him about new authors, new friends, new stories. 
My love for reading and knowledge is alwasys refreshened, 
Whenever I happened to meet him. 

There is one more pecularity which would establish his love 
for book is, he never exchanged books, bought for free or 
circulated through library. He purchases. He loves reading but 
also displays respect for books. All the books he possesses, are 
bought by him, even with the limited income he has. They are 


४१ / Book Lover 


decorated with proper covers, not a single page is folded to 
give ‘cat ears' impression. They all appear new ull date though 
bought over ten years back. It is worth Natching his LS 
the book prior to reading. Its an ordeal not lesser than the tea 
serving ' custom of Japan. Words may fall short to describe. 

I was introduced to new works like ब्र' or आयदान, भूमी, नातीचरामि, 
बारोमास or वाट तुडवताना . List is endless. No need to mention the 
books which were read by him. It has always been a huge dip in the 
literature sea when one discusses a book with him. 

'Do not have time’ is always a excuse we love to through any 
work any time, we wish to avoid. To my amusement with usual 
duties, he finds time to read, takes notes, log it and also retrieve 
it whenever need calls for. 

As mentioned, he had written well over ninety books. Not 
only in 'Marathi' but also in Konkani and English also. All these 
books are not written just by habit or practice but authenticated 
by the effort of reading various articles about the subject and 
other parallel books written about the subject. 

'Bahubhashik Samanarthi Mhani' is a good exhibit. This book 
was well:accepted and appreciated. 'Chouda Bharatiya Ratne'’ 
is another book to mention about. This is about well known and 
popular personalities. But Simplicity of the book is s striking 
that even a nine year old can absorb it to enhance his knowledge. 
This was made possible by reading out over hunders of books 
taking out notes, phrasing it. Neither to mention these books 
were purchased by him prior to reading. 

He has written about political figures, scholars, achievers, 
but never before studying all and every material available, This 
has made his books authentic and non controvercial. 

काच्च also are vivid. Light radings like 'Rainbow' or 
पोवळ माळ also has elements of something read back 
previously. 


For the general readers where trends were, N.S.Phadke' GN. 


साहित्यमम्न / ४२ 


Dandekar, V.S. Khandeker or V.P. Kale , P.L. Deshpande ....it is 
his readings which introduced me to 'Achyut Barve' Kavita 
Mahajan, Ravindra Awati, Bhalchandra Nemade or ‘Laxman 
Gaikwad’. All their books were read by him and discussed at 
length before my reading it & even after I read it. This is his 
love for reading and passion to convince others to read. 

In the world of entertainments where face book, laptops or 
idiot box occupies most of your available time and where authors 
also floats 'net copies' of book his passion for reading every 
available printing materials and lobbying others to read the same, 
is amazingly awesome. Nothing stops him doing so scarcity of 
money, pre occupation or health. 

We bonded in relation for over twenty years. The relation 
began with family relation and matured evenly. But when a 
surprise book like "I married a best seller" reaches to me through 
him. I smile to myself and say "Mama" this your habit of reading 
is spoiling my habit of ‘Not reading’. Which relation is stranger 
within us ? The family or book ? my vote goes to the relation 
that developed through his love for books. But again this relation 
could develop only because my relations to him. 

So next time, whenever you open door, do not surprise to 
see the huge figure, in pyjama, seated on 'setti' with square 
spectacle and deeply engrossed in the book in his hand. 

This is an unseprable view and the personality is Mr. Vitharay 
Devidas Bhat', "Mama" as I calll him ! 


als als ale 
“my »* 


Shri Anand Gailtonde is a science Graduate of 
Bombay University and working for reputed private 
sector company. His hobbies are reading, writing, 


listening music and cooking. 
Contact : 09490925708 


Hyderabad 


४३ / Book Lover 


११. एक असामान्य लेखक 
- डॉ. महेश भिवंडीकर | 


मी कॉलेजमध्ये असताना आमच्या काही NCC तील मित्रमैत्रिणींचा एक | 
चांगला ग्रुप तयार झाला होता. प्रत्येकाच्या वाढदिवसाला त्या मित्राच्या घरी | 
जाऊन त्याच्या आईने केलेल्या पदार्थांवर ताव मारायचा हा आमचा शिरस्ता 
असायचा. 

अशीच आमची एक मैत्रीण नंदिनी. तिच्या घरी गेल्यावर एका वेगळ्याच 
वातावरणाची जाणीव झाली. चाळीतले घर ...पुढे व्हरांड्यामध्ये खूप पुस्तके 
....टेबल खुर्ची आणि नंदिनीचे वडील तेथे काहीतरी लिहित बसले होते. 
आम्ही त्यांच्याजवळ गप्पा मारायला बसलो तेव्हा जाणीव झाली की एक 
शांत स्वभावाचा माणूस जो सतत काहीतरी वाचत किंवा लिहित असतो. 
आमच्या ग्रुपमध्ये येऊन तेही गप्पा मारत राहिले. दुसऱया दिवशी नदिनीने 
माहिती दिली की तिचे वडील विठ्ठलराय भट हे लेखक आहेत. 

नंतर बरेच वेळा विठ्ठलराय भट यांच्याशी गप्पा झाल्या. भेटी झाल्या. 
त्यांनी लिहिलेली सर्व पुस्तके वाचून काढली. भारतीय इतिहासातील नेत्यांवर 
त्यांनी लिहिलेली पुस्तके खूपच सुंदर, अर्थपूर्ण वाटली. सोप्या, सुटसुटीत 
इग्रजी भाषेतील पुस्तके आणि त्यांच्या किमतीही कमी. हा ठेवा आजच्या 
पिढीकरता अतिशय उपयुक्त आहे. आजच्या घाईच्या, धकाधकीच्या जमान्यात 
३२ ते ४८ पानांमध्ये पुस्तके सामावली आहेत. आणि त्या त्या नेत्याचा 
जीवनपट अत्यंत समर्पक रीतीने मांडला आहे. आज १५ -२० वर्षानंतरही 
ही पुस्तके माझ्या मुलीच्या शाळेतील प्रोजेक्ट वर्कसाठी उपयोगी पडतात. 
विठ्ठलराय भट हे आगळेवेगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्या लेखनातून त्यांच्या 
विचारांची खोली, प्रगल्भता, आणि अभ्यासू वृत्ती दिसून येते. आजच्या 


साहित्यमञ्च / ४४ 


पिढीला असा लेखक भेटतो हे आजच्या पिढीचे भाग्य म्हणावे लागेल. 
श्री. भट यांना दीर्घायुष्य लाभो ही प्रार्थना. 


ale als als 
»* »* ”* 


डॉ. महेश भिवंडीकर हे M.Com., FCA, M.Phil, Ph.D. 
उच्च शिक्षित असून त्यांची स्वत:ची Chartered 
Accountancy कंपनी आहे. त्यांना समाजकार्याची आवड 
असून ते श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ व Achivers 


College या संस्थांचे अध्यक्ष आहेत. 
छंद - वाचन, प्रवास. 


संपर्क - 0९८१९७0१0२५ 
कल्याण (पश्चिम) 


Se 


४५ / एक असामान्य लेखक 


१२. काका 
- अक्षता देशपांडे | 


लग्नाच्या गाठी स्वर्गातच बांधलेल्या असतात असं म्हणतात, तसेच काहीतरी 
माणसांच्या नाते संबंधांचे असावे. आपण जन्मतःच प्रत्येक नात्याची, संबंधाची 
बांधिलकी घेऊनच जन्माला येतो असं मला वाटतं. समज यायला लागल्यापासून 
ते अखेरच्या श्वासापर्यंत अनेक माणसं आपल्याला भेटतात. काही अत्यल्प 
काळातच आपलेसे वाटू लागतात आणि शेवट पर्यंत आपली साथ देतात, : 
काही जण जवळ येऊन देखील काळाच्या ओघात बघता बघता नाहीसे 
होतात. काही जण कधी आपल्या स्मृतीआड जातात हे आपल्याला देखील 
कळत नाही. आणि काही जण विसरू म्हटलं तरी विसरले जात नाहीत. काही 
जण जवळ असून देखील आपल्या मनापासून फार दूर असतात. आणि काही 
जण दूर असून देखील आपल्या मनाच्या फार जवळ राहतात. 

काका म्हणजेच श्री.विठ्ठलराय भट हे माझ्या राहण्याच्या ठिकाणाहून दूर 
असले तरीही माझ्या मनाच्या फार जवळ आहेत. आमची ओळख होऊन 
तब्बल २0 वर्षे झाली. ह्या वीस वर्षांमध्ये आम्ही आजपर्यंत फक्त एकदा 
भेटलो आहोत हे कोणालाही खरं वाटण्यासारखं नाही. आमचं महिन्यातून 
एकदा तरी फोनवर बोलणं होतं, आमच्या संवादाचा एकच दुवा, तो म्हणजे 
“कोणती नवीन पुस्तकं मार्केट मध्ये आली आहेत.” हा विषय. चांगली गोष्ट 
म्हणजे काकांना HAS आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषा तेवढ्याच चांगल्या 
वाचता येतात. माझ्याकडे देखील दोन्ही भाषांची पुस्तकं असतात. त्यामुळे 
जवळ जवळ पंधरा वर्षांपासून आम्ही एकमेकांकडची पुस्तकं कुरियर ने 
मागवून घेतो, वाचतो आणि कुरियरने परत करतो. पुस्तक हा सुद्धा एकमेकांना 
जोडून ठेवणारा एक सुंदर दुवा आहे हे आम्ही सिद्ध केलं आहे. वाचन हा 


साहित्यमञ्न / ४६ 


छंद आम्हा दोघांना इतका प्रिय आहे की आम्ही एकमेकांमुळे अनेक चांगली 
पुस्तकं वाचायला लागलो आणि मला आठवतं की एकदा तब्बल एक 
तासभर आम्ही फोनवर कोणत्यातरी एका पुस्तकावर चर्चा करत होतो. 

लेखक कसा असावा ? सगळ्यांनाच लेखक होतां येत कां ? हा प्रश्‍न 
मला बऱ्याचदा पडतो. देवाने माणसाला विचार करण्याची शक्ती भरपूर 
प्रमाणात दिली आहे. त्याच विचारशक्तीच्या बळावर माणसाने आज एवढी 
प्रगती केली आहे. विचार करायची शक्ती जर प्रत्येक माणसात आहे तर 
प्रत्येक माणूस शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक किंवा लेखक का नाही होत ? तर विज्ञान 
क्षेत्रात असो किंवा साहित्य क्षेत्रात असो फक्त विचार करून प्रगती होत 
नसते. आपल्या विचारांना जेव्हा आपण मूर्त रूप देतो तेव्हाच वस्तू, साहित्य 
प्रकार तयार होतो किंवा एखादा प्रयोग सफल होतो. 

बऱ्याच जणांना कथा, कादंबरी, लेख लिहिण्याचे फक्त विचारच येत असातात. 
पण जो त्या विचारांना कागदावर उतरवतो तोच लेखक म्हणून नावारूपाला 
येतो. आणि नुसती एखदी दुसरी कथा किंवा लेख लिहून सुद्धा कोणी लेखक 
होत नाही. त्यातही सातत्य असावं लागतं. असेच काहीसं काकांच्या बाबतीत 
आहे. काका ( विठ्ठलराय भट) सतत काही ना काही लिहीत असतात. त्यांची 
भाषा एवढी सरळ आणि सोपी आहे की ती कोणत्याही वयाच्या माणसाने 
वाचावी. शब्द, वाक्यरचना अगदी सुरस. बर्‍याच जणांच्या मनात चांगला 
लेखक होण्याकरता, मोठमोठ्या विषयांवर लेख लिहिले पाहिजेत, लिहिताना 
मोठमोठ्या शब्दांचा वापर केला पाहिजे असे गैरसमज असतात. असे गैरसमज 
असणार्‍यांनी काकांची पुस्तके वाचावी. काका ज्या विषयाबद्दल लिहितात तो 
विषय सरळ आणि सोपा असतो आणि त्यावरील त्याच लिखाण देखील 
तितकच सरळ आणि सोपं असतं त्याचमुळे त्यांचे लेख वाचकप्रिय ठरतात. 
उदाहरण द्यायच झालंचं तर 'सोनफुले' ह्या त्यांच्या लेखमालेतील लेख. ह्या 
लेखमालेतील सगळ्याच लेखांचे विषय फारच साधे आहेत पण काकांच्या 
शैलीने त्या लेखांना वेगळच वळण दिलं आहे. काका फक्त लिहित नाहीत तर 


४७ / काका 


फार विचारपूर्वक लिहितात. त्यांच्या प्रत्येक लेखनात त्या विषयाबद्दल 
त्यांनी किती संशोधन केलय हे दिसतं. लिखाणावर त्यांचं किती प्रेम आहे हे 
त्यांच्या प्रत्येक कृतीवरून समजतं. आता त्यांचा 'मोर नाचरा हवा' हा संग्रह 
उदाहरणार्थ घेतला तर त्यातला पहिला लेख 'योगायोग' हा आहे. आपण 
सगळे योगायोगाबद्दल गप्पा मारून शांत बसतो पण काका त्याबद्दल एक 
सुंदर लेख लिहितात. ह्या लेखनामध्ये त्यांनी ज्या दोन माणसांबद्दलची 
माहिती दिली आहे ती पण किती अपरूप आहे. प्रचंड वाचनाची सवय 
असल्याशिवाय अशी माहिती मिळवणं शक्‍यच नाही. ह्या संग्रहात त्यानी 
आपल्या लेखनांद्वारे जगायच कसं ? पासून ते वेगवेगळ्या विविध मनोरंजनपर 
विषयांवर माहिती पुरवली आहे. 

'नादब्रह्माचे मानकरी' ह्या पुस्तकात त्यांनी शास्त्रीय संगीतातल्या दिग्गज 
कलाकारांची माहिती एकत्रित केली आहे. ह्या कलाकराबद्दळची माहिती 
वाचताना पुरेपूर आनंद आणि समाधान लाभतं आणि काकांच संशोधन 
इथेही कमालीचं आहे हे दिसतं. तसच 'नोबल पुरस्कारांचे मानकरी, हे 
त्यांचं पुस्तकही तेवढंच तोलामोलाच आहे. 'दूर देशीचे नामवंत” ह्या पुस्तकात 
त्यांनी विदेशी वैज्ञानिक , विदेशी कलावंत, विदेशी नट , नट्या ह्यांच्यावर 
प्रकाश झोत टाकला आहे. ह्या दिग्गजांची माहिती देखील वाचण्यासारखी 
आहे कारण सामान्य माणसाला ह्या लोकांबद्दल पुरेशी माहिती नसते. 

काकांची आत्मचरित्रपर दोन पुस्तके १ 'जांबीवली ते attach’ आणि 
२. 'नोकरनामा' ही पुस्तकं काकांच्या जीवन चरित्रावर प्रकाश टाकतात. 
कर्नाटकातल्या कारावार इथल्या कड़वाड सारख्या खेडेगावात जन्म घेऊन 
देखील काकांना शिक्षणाची अत्यंत आवड असल्यानेच काका आज मोठे 
लेखक होऊ शकले. शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी देखील त्यांनी किती त्रास भोगले 
ते हे पुस्तक वाचूनच कळतं. त्यानंतरच्या नोकरनामा पुस्तकात त्याच शिक्षण 
पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी निमित्ताने त्यांनी जे अनुभव घेतले ते ‘aqua’ ह्या 
पुस्तकात नमूद केले आहेत. काका लाच घेण्या देण्याच्या किती विरोधात होते 


साहित्यम्च / ४८ 


हे देखील ह्या पुस्तकात नमूद आहे. आपलं संपूर्ण आयुष्य साध्या सरळ मार्गाने 
जगलेले काका आज त्यांच्या सर्व चाहत्यांना, वाचकांना आदर्श आहेत. 

आज वयाच्या ७९ व्या वर्षी देखील तरूणांना लाजवतील एवढी एनर्जी 
त्यांच्यात आहे. त्यांचं हल्लीच म्हणजे महिन्याभरापूर्वीचं उदाहरण द्यायला 
मला आवडेल. दोन महिन्यांपूर्वी मला काकांनी फोन करून सांगितलं की ते 
महिना दीड महिन्याकरता कारवारला जात आहेत. आणि महिन्याभरापूर्वी 
एका सकाळी मला काकांचा परत फोन आला. 

“अक्षता, तुम्ही सर्जू काटकर ( कन्नड लेखक, मराठीतून कन्नड मध्ये 
अनुवाद देखील करतात ) ना ओळखता कां ?' असं त्यांनी मला विचारलं. 
मी म्हटलं “हो, मी त्यांना चांगली ओळखते.' काका म्हणाले, “मी त्यांना 
भेटायला बेळगावला आलो आहे.'' बेळगाव ऐकल्यावर मला आश्चर्य 
वाटलं. हे कारवारवरून बेळगावला कुठे पोचले? हा प्रश्‍न पडला. काकांनी 
सर्जू काटकरांबद्दलचा एक लेख वाचला होता आणि त्याने प्रभावित होऊन 
काका करावारहून बेळगावला आले, सर्जू काटकरांशी चार तास गप्पा 
मारल्या आणि तिथून ते मुंबईला स्वगृही परत आले. काका म्हणजे उत्साहाची 
कारंजी आहेत हे आता कोणालाही पटेल. 

काकांचा उत्साह दिवसागणिक असाच वाढू दे, त्यांना दीर्घायुष्य लाभू दे 
आणि यापुढे देखील त्यांच्या हातून साहित्य सेवा घडू दे हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. 


als als als 
A “* >* 


सौ. अक्षता प्रसाद देशपांडे, ह्या मराठी, कन्नड व इंग्रजी 
भाषांतील गाजलेली पुस्तके आवर्जून मागवून (विकत) घेतात. 
वाचल्यावर मला वाचायला पाठवतात. हा सिलसिला उभयपक्षी 
गेल्या दोन दशकांहून आनंदाने चालला आहे. अक्षताने 
आत्तापर्यंत चार गाजलेली मराठी पुस्तके कन्नड भाषेत अनुवादित 
केली आहेत. 
संपर्क - 0९९८६७१७१५ मिरा रोड ( जि. ठाणे) 


४९ / काका 


13. Meticulous And, Diligent Person 
-Dr. V. Rangaraj 


Mr. V.D. Bhat worked under me as Membership Develop- 
ment Manager during my tenure as the Secretary General of the 
Indo American Chambers of Commerce (I[ACC) between 1987 
and 1995. Mr Bhat was an outstanding employee with very high 
intellectual capabilities and has a natural inclination to write 
books and matters pertaining to literature. 

He was a meticulous worker and he proved to be a diligent 
and hard working person who served IACC for almost 26 years. 
It is very difficult to get people like Mr. Bhat who have a com- 
bination of Executive experience and literary inclination. I have 
read several of his books on a variety of subjects. He deserves 
support from all well meaning and well wishing members of 
the public and literary world. 


als als als 
wr a 


Dr. V. Rangaraj is an Advisor - new projects and 
Exernal Releations, Aditya Birla Group. Mumbai. 
Contact : 022 - 66525609 / 24995609. 


Worli, Mumbai 


१४. साहित्यमग्न 
- समीर झांटये 


साहित्याचे प्रांगण समृद्ध करण्यासाठी अंत:प्रेरणेने वावरणाऱ्या अनेकांपैकी 
एक नाव म्हणजे विठ्ठलराय भट. लहानपणी अपघाताला सामोरे जावे लागल्याने 
आलेल्या विकलांगतेशी सामना करत, जगण्याचा संघर्ष करताना त्यांनी 
अक्षरांना अंतर दिले नाही. नवनवे वाचणे, सातत्याने लिहिणे हा त्यांच्या 
नित्यक्रमामधील एक आवश्यक कार्यक्रम. लेखन क्षेत्रातील नवोदितांना हेरून 
ते मार्गदर्शनही करत असतात. 
भटांचे लेखन अनेक भाषांतून झाले आहे. त्यांनी मराठीत चरित्रपर तर 
कोंकणीतून कथालेखन केलेले आहे. 'नोकरनामा', 'जांबवली ते आंबवली' 
अशी त्यांची आत्मचरित्रपर पुस्तकेही प्रकाशित झाली आहेत. त्यांच्या दोन 
पुस्तकांचे ब्रेल लिपीत रूपांतरही झाले आहे. लेखनाबरोबर प्रकाशक म्हणूनही 
त्यांना अनुभव आहे. 
अशा साहित्यमम्न व्यक्तीला थोडेसे अधिक जाणून घेण्यासाठी केलेली ही 
छोटीशी बातचीत. 
प्रश्‍न - तुम्ही लेखन करूल लागला त्यामागे कोणत्या प्रेरणा होत्या ?'' 
उत्तर - लहानपणीच पुस्तकांची आवड निर्माण झाली. माझे चुलते त्यांना 
आम्ही “cess” बाप्पा म्हणायचो. ते नेहमी पुस्तकांच्या सान्निध्यात 
राहायचे. भिक्षुकीत, कर्मकांडात ते कधी रमले नाहीत. त्यांना भेटायला 
अनेक मित्र येत, मग एखादा पौराणिक वगैरे विषय धरून त्यावर 
चर्चा चाले. ती कधी कधी तीन चार दिवस चाले. त्यावेळी संदर्भासाठी, 
त्यांनी सांगितल्यावर कपाटातील पुस्तके काढून देण्याचे काम माझे 


५१/ साहित्यमग्न 


असायचे. हाच पुस्तकांशी माझा पहिला संपर्क होता. 
पुढे सुंकेरी येथे शिक्षणासाठी गेलो. तेथे सरस्वती वाचनालयात' 
अनेक पुस्तके मिळाली. त्यातील बहुतेक संस्कृत होती. कारवारच्या 
“मित्र समाज' वाचनालयामध्येही पुष्कळ वाचन केले. 
वर्तमानपत्रात इतरांचे लेख वाचताना वाटायचे की आपणही अशा 
विषयांवर लेखन करू शकतो. वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या लेखांच्या 
विषयांवर मी अभ्यास म्हणून लेख लिहून इतरांना दाखविले, त्यातूनच 
काहींकडून वाचकांची पत्रे, सदरासाठी पत्रे लिही असा सल्ला आला. 
मी वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांना विविध विषयांवर पत्रे पाठवायचो . 
त्यांना प्रसिद्धी मिळू लागली. त्यातून प्रोत्साहन मिळाले व 
आत्मविश्वसही वाढला. '' 

प्रश्‍न- ` म्हणजे वाचनातून तुमच्यातील लेखकाचा तुम्हाला प्रत्यय आला?” 

उत्तर - हो.” 

प्रश्‍न - ` सध्या तुमचे दिवसाचे वेळापत्रक कसे असते ?” 

उत्तर - ' पहाटे ४ च्या दरम्यान जाग येते. मग प्रातर्विधी. चहानंतर लेखन 
सुरू होते. ते साधारणतः सकाळी ७ ते ८ वाजेपर्यंत चालते. ७ 
वाजता वर्तमानपत्रे येतात, ती तासभर वाचतो. मग नाष्टा करून, 
आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर पुन्हा लेखनास बसतो. हा वेळ पत्रलेखन, 
टिपणे काढणे असा असतो. हे काम दुपारी १.३0 वाजेपर्यंत चालते. 
मग जेवण करून वामकुक्षी. संध्याकाळचा वेळ हा बहुधा वाचनासाठी 
असतो. रात्री ९-९.३0 पर्यंत झोपी जातो.” 

प्रश्‍न - ` तुमचे जास्त लेखन चरित्रविषयक (चरित्रात्मक) आहे.” 

उत्तर - Sl. इतर ललित लेखन करण्यापेक्षा चरित्र लिहावीत असे वाटले. 
चरित्रे प्रेरणादायी असतात. युवावर्गाला प्रेरणादायी ठरेल असे काहीतरी 
लिहिण्याची प्रेरणा त्यामागे होती.” 

प्रश्‍न - ' तुमच्या लेखन प्रक्रियेविषयी थोडे am.” 


साहित्यमम्न / ५२ 


उत्तर - कथा लेखनासंबंधी बोलायचे तर एखादे कथा बीज सापडल्यावर 
चार- पाच दिवस त्याच्यावर विचार चालतो, म्हणजे त्यातील पात्रे, 
त्यांची नावे, स्थल-काळ इत्यादी. हे सर्व शिजते तेव्हा लिहायला 
बसतो. एकाच बैठकीत पूर्ण कथा लिहितो. मग दोन तीन दिवस ती 
बाजूला ठेवून चौथ्या दिवशी टीकाकाराच्या दृष्टीने वाचतो व आवश्यक 
वाटल्यास फेरबदल करून पुन्हा लिहन काढतो. '' 

प्रश्‍न - आणि चरित्र विषयक लेखन ?'' 

उत्तर - “ एखाद्या व्यक्तीवर लिहायचे ठरवल्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित 
उपलब्ध सर्व साहित्य वाचतो a टिपणे काढतो. यानंतर चरित्राची 
मांडणी कलात्मकतेने कशी करता येईल याचा विचार करतो. उदा. 
सरळ जन्मापासून सांगायचे, फ्लॅश बॅक पद्धतीने सांगायचे, एखाद्या 
पात्राच्या तोंडून सांगायचे वगैरे. ते निश्‍चित झाल्यावर लेखन सुरू 
करतो.” 

प्रश्‍न- “तुम्ही लिहिलेल्या चरित्रांपैकी कुणाची चरित्रे लिहणे जास्त 
आव्हानात्मक होते ?'' 

उत्तर - भगतसिंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 

प्रश्‍न - का?” 

उत्तर - “कारण या दोघांवर अनेकांनी लिहिलेले आहे. त्यापेक्षा वेगळे 
निराळ्या शैलीत लिहिणे आव्हानात्मक वाटले. '' 

प्रश्‍न - “तुम्ही मूळ कारवारचे. कोंकणी भाषेशी तुम्ही परिचित होता. 
कोंकणीत मात्र तुम्ही फार उशिरा लेखन सुरू केले. असे का ?'' 

उत्तर - “बहुतेक आयुष्य सुरूवातीपासून मुंबईकडे गेले. कोंकणीकडे संपर्क 
तुटलाच होता. कोंकणीत संभाषणही फारसे होत नसे. मी मराठीत 
पुष्कळ लेखन केल्यावर एके दिवशी परिचिताने चेष्टेच्या स्वरात म्हटले 
- “अरे मराठीत इतके लिहिलेस, तुझ्या कोंकणीत कधी लिहिणार ?' 
त्यावर विचार केल्यानंतर वाटले की कोंकणीत आपण लिहिले पाहजे.” 


५३ / साहित्यमग्न 


प्रश्‍न - मग तुम्ही लिहायला सुरूवात केली.” 

उत्तर - “हो, पण ते तेवढे सोपे नव्हते. कोंकणी किती कठीण भाषा आहे 
ते मला लिहायला सुरूवात केली तेव्हा समजले. कोंकणीत पुस्तवे 
वाचायला सुरूवात केली तेव्हा कितीतरी दिवस शब्दकोशांचा आधा 
घ्यावा लागत होता. कोंकणी लिहायला सुरूवात करण्याआधी मल 
कोंकणी भाषेचा व साहित्याचा अभ्यास करावा लागला.” 

प्रश्‍न - लेखन विषयक तुमच्या काही सवयी आहेत का ?म्हणजे अमुकच 
जागा, अमुक वेळ वगैरे." 

उत्तर - 'तसे काही नाही. एखाद्या ठिकाणी कितीही गडबड, गोंगाट असला 
तरी त्यात मी माझ्या लेखन - वाचनावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. 
मनाची एकाग्रता ढळू देत नाही. 
मुंबईत कामाला असताना आंबीवली ते मुंबई असा रोज लोकलने 
प्रवास होई. ठरलेली वेळ असल्याने मित्र डब्यात मला जागा राखून 
ठेवायचे. या प्रवासात माझ्या लेखनासंबंधी मुद्दे मी लिहून काढत 
असे.” 

IA- तुमच्या वाचनाविषयी सांगा. म्हणजे प्रभाव पडणारी एखादी 
साहित्यकृती, भावलेला लेखक वगैरे." 

उत्तर - “संस्कृत, कन्नड, मराठी, कोंकणी, इंग्रजी, हिंदी या पाच भाषांत 
वाचन झाले आहे. संस्कृतमध्ये कालिदास” पुन्हा पुन्हा वाचावासा 
वाटतो. मराठीत तरूण वयात फडके - खांडेकर आवडत नंतर 
आवडेनासे झाले. मराठीत पु.ल. जी.ए. कुलकर्णी, शंकर पाटील, 
अरविंद गोखले, कुसुमाग्रज आवडीने वाचले. कुसुमाग्रजांच्या कणा 
आणि' 'अहि नकुल' कविता फार आवडतात. “कणा” ही कविता 
तर मी लिहून भिंतीवर चिकटवली होती. 
कोंकणीत महाबळेश्वर सैल तर कन्नडमध्ये भैरप्पा यांचे लेखन भावते. 
इंग्रजीत फ्रेडरिक फोरसीथ यांच्या कथा व आर्थर SS यांच्या कादंबर्‍या 


साहित्यमञ्न / ५४ 


आवडायच्या. हिंदीत मैथिलीशरण गुप्त यांच्या कविता फार 
आवडायच्या. 

प्रश्‍न - अनुराधा प्रकाशन' नावाखाली तुम्ही प्रकाशक म्हणून वावरलात. 
अक्षरजुळणी, छपाई, वितरण असे व्याप तुम्ही केलेत. महाराष्ट्रात 
त्या निमित्त्याने फिरलात. प्रकाशक म्हणून तुमचे अनुभव कसे आहेत ?'' 

उत्तर - ` चांगले, त्यासंबंधी विस्तृतपणे आगामी “इथे ग्रंथाचिये नगरी' 
पुस्तकात लिहिणार आहे.'' 

प्रश्‍न - सध्या काय सुरू आहे ?'' 

उत्तर - नवीन काही मिळेल ते वाचतो व नवोदितांना, जे संपर्कात येतात 
त्यांना माझ्यापरिने मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतो. '' 

प्रश्‍न - “लेखनाच्या क्षेत्रात काही करायचे होते व राहन गेले असे आहे 
का??? 

उत्तर - “हो, मला कवी व्हायला आवडलं असतं. कारण काव्यात कमीतकमी 
शब्दात जास्तीत जास्त आशय व्यक्त करण्याची संधी असते. शिवाय 
गेयता असल्यामुळे काव्य लोकांच्या ओठी सहजपणे घोळतात. ही 
कसर मी कोंकणी ad करून थोडीबहुत भरून काढली. 'गीतांजली' 
हा कोंकणी काव्यसंग्रह लवकरच प्रकाशित होत आहे. '' 

प्रश्‍न - “हा शेवटचा प्रश्‍न. तुम्ही ८0 च्या जवळ पोचले तरी तरूण 
वाटता. तुमचा उत्साह, समाधानी वृत्ती याचं रहस्य काय ?"' 

उत्तर - (त्यक्तेन भुंजीताः' जेवताना थोडं तरी बाजूला काढून ठेवायचं अशी 
पूर्वी पद्धत होती. त्यामुळे गुरेढोरे, किडेमुंग्या यांना खायला मिळते हा 
उद्देश स्वतःचा संसार करताना मी अनेकांचे संसार थाटून दिले. 
असंख्यांना नोकरीला लावले. त्याचा परमानंद होतो. आंतरिक समाधान 
हेच ते रहस्य. 
कविवर्य मंगेश पाडगांवकर यांचे एक कडवे नमूद करतो. 


५५ /साहित्यमञ्च 


““तुम्हीच ठरवायचे जीवन कसे जगायचे ते ? 
हसत हसत तरूण बनत की रडतरडत करूण बनत, 
तुम्हीच ठरवायचे. '' 


ale als als 
A 7 oy 


श्री. समीर झांटये हे एम.ए. ( मराठी) एम्‌.ए. ( राज्यशास्त्र) 
व पत्रकारीतेत पदव्युत्तर पदविका प्राप्त केलेले उच्च विद्याविभूषित 
आहेत. 

सध्या ते गोव्यात प्रकाशित होणाऱ्या दै.नवप्रभा (मराठी) 
येथे वरिष्ठ उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. 
संपर्क - 0९८२३१२२१६४. पणजी ( गोवा) 


द 


साहित्यमञ्च / ५६ 


15. My Grandfather 
-Aboli Gaitonde 


My Grandfather is a writer and a poet. 

This outstanding man was born at Kadwad near Karwar. He 
has completed 79 years. 

In these years, he has written 96 books in Marathi, English 
and Konkani. 

Ordinary man transferred himself into a Writer. It is true that 
"hard work leads to success". To be a writer, it is not an easy 
task. Knowledge is needed a lot by consistant reading. 

Being his grand- daughter, I feel my grandfather should com- 
plete centuary of books and age. Most of his books are related 
to personalities from various walks of life, Culture, history 
humour etc. I like the book most is 'Mardani Jhonsi Wali’ 

I like my grandfather. He helps me in my studies. He also 
encourages me in my performance. 'Reading is the habit which 
makes one perfect personality,' he says. It is difficult to elabo- 
rate him in many words. So I have written a short poem about 
him. 


My Grandfather 
He is caring and sweet, 

a writer too.... 
He thinks I am an 

angel whatever 


‘cause he's Loving 
and wise man too. 


५७ / My Grandfather 


Many may say loving words: but few live by those words. 
He taught me to be respeonsible in my life. I am proud of every 
gift I got from my grandfather. He is a source of inspiration for 
me. 

He is a symbol of love and affection. He loves to live with a 
smile on his face. I want to progress in life like him..... 


als als als 
A »* oe 


Aboli is a scholar student, studing in 9th standard. 
She has keen interest in outdoor games and has 


received many medals, and merit certificates. she 
lives in Kalyan. 


साहित्यमम्न / ५८ 


१६. धडपड्या माणूस 
- दिलीप महाजन 


साधारण दोन दशकांपूर्वीची गोष्ट. 

मी एकदा डोंबिवली पूर्व येथील 'बुक कॉर्नर' या दुकानात काही कामानिमित्त 
गेलो होतो. मालक श्री.शामराव हळबे यांनी तिथे बसलेल्या श्री.विठ्ठलराय 
भट यांची ओळख करून दिली. श्री. भट यांनी मराठी, इंग्रजी व कोंकणी या 
तीन भाषांतून अनेक पुस्तके प्रकाशित केल्याचे सांगितले. मी मुंबई, पुण्यातील 
दुकानात गेल्यावेळी श्री.भट यांची काही पुस्तके पाहिल्याचे आठवते. 

एकमेकांचे पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक घेऊन ही भेट संपली. 

काही दिवसांनी श्री.भझट मला घरी येऊन भेटले. त्यावेळी मी डोंबिवली 
(पश्‍चिम) येथील शास्त्रीनगर भागात 'संपदा' या सदनात राहत होतो. त्यांनी 
“भारतीय नवरत्ने' हे त्यांचे हस्तलिखित बरोबर आणले होते. ते मी माझ्या 
“मोरया” प्रकाशनातर्फे प्रकाशित करावे अशी त्यांनी विनंती केली. 

“हस्तलिखित वाचून मी काय ते कळवतो' असे सांगून मी ते बाड ठेऊन 
घेतले. सदर पुस्तकात नऊ चरित्रपर लेख रसाळपणे सार स्वरूपात लिहिले 
होते. 

१. स्वातंत्र्यवीर सावरकर २. सूर्यपुत्र स्वामी विवेकानंद ३. बाबासाहेब 
आंबेडकर ४. मदर तेरेसा ५. जे.आर.डी. टाटा ६. इंदिरा गांधी ७. बिसमिल्ठा 
खान ८. लता मंगेशकर ९. कुमार गंधर्व. 

असे नऊ जणांचे रसाळ शैलीतील परिचयपर ते पुस्तक होते. 

मी होकार कळविताच श्री.भट मला भेटले. व्यावसायिक व व्यावहारिक 
करार मदारपार घडल्यावर मी पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्याला प्रारंभ केला. 

प्रूफ तपासणे व मुखपृष्ठ बाबतीत चर्चा करण्यासाठी म्हणून उभयतांच्या 


५९ / धडपड्या माणूस 


वारंवार भेटीगाठी घडत गेल्या. दोघांची मने जुळली (Wave length) व ते | 
संबंध कायमस्वरूपी चिरंतन झाले. की 

पुस्तक छापून तयार होताच श्री.भट यांनी एक बातमी आणली. त्यांचा 
एकषष्ठी समारंभ ठाणे येथील एका हॉलमध्ये ठरला होता. त्या समारंभात हे 
पुस्तक प्रकाशित व्हावे अशी त्यांची सूचना होती. ती मी आनंदाने स्वीकारली. 
ते त्यांचे मराठीतील एकविसावे पुस्तक होते. 

आता त्यांच्या प्रकाशित पुस्तकांची संख्या शंभराजवळ पोचली आहे. 
शारीरिक अपंगत्वावर मात करून खडतर तपश्चर्येने त्यांनी हे यश प्राप्त केले 
आहे. आपल्या लेखनातून त्यांनी अनेक साहित्य प्रकार उत्तम रीतीने हाताळलेले 
आहेत. त्यांची धडपड वाखाणण्याजोगी आहे. 

श्री. विठठुलराय भट यांची एकषष्टी समारंभ दिमाखात पार पडला. त्या 
वेळी त्यांच्या पत्नी अनुराधाबाई हयात होत्या. या समारंभाच्या निमित्ताने 
मला श्री. भट यांचा विविध क्षेत्रातील लोकसंग्रहाचा प्रत्यय आला. 

समारंभाचे अध्यक्ष श्री. शरद जोशी (ज्येष्ठ प्रसारक) प्रमुख पाहुणे, माजी 
आमदार श्री. प्रभाकर संत वक्ते म्हणून. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ श्री. 
अरविंद भाई, मुंबई महानगर पालिकेचे माजी नगरसेवक श्री. सीताराम 
जगताप. अकलूज येथून प्रकाशित होणारे दैनिक 'गस्त' याचे संपादक श्री. 
जि.जि. पाटील गायकवाड, बॉम्बे बुक डेपोचे चालक श्री. पाडुरंग कुमठाशेठ 
व कळवा येथील कवयित्री ...... इ. मान्यवर त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी 
उपस्थित होते. त्या कवयत्रींनी उत्स्फूर्तपणे श्री. भट यांच्यावर कविता सादर 
केल्या. शिवाय श्री. भट यांचा मित्र परिवार व नातेवाईक मंडळी आस्थेने 
उपस्थित होती. साधारण शंभरजण प्रीती भोजनासाठी सहभागी झाले होते 
असे आठवते. 

श्री. विठ्ठलराय भट लवकरच ऐशिव्या वर्षांत पदार्पण करणार असल्याचे 
समजून असीम आनंद झाला. सतत हसतमुख, उत्साहाची सळसळ व त्यांची 


साहित्यमग्न / ६0 


कार्यशैली तरूणांना लाजवेल अशी आहे. 
ईश्वर श्री. विठ्ठलराय भट यांना आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य देवो अशी मी 
प्रार्थना करतो. त्यांनी शंभर वर्ष जगावे अशी माझी इच्छा आहे. 


।। जीवेत शरदः शतम्‌।। 


als als als 
way a 


श्री. दिलीप महाजन गेल्या २५ वर्षांपासून मोरया' प्रकाशन 
ही संस्था यशस्वीपणे चालवत आहेत. त्यांनी आजपर्यंत ४00 


हून अधिक पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. 
संपर्क - 0९२२३५०१७९७ 
डोबंवली (पूर्व) 
a 
LY 


६१ / धडपड्या माणूस 


१७. माझे प्रिय आबु 
- अनिशा पै 


“तुम्ही ज्ञानसागर 
तुम्ही शब्दभंडार 
तुमचे करूण हृदय 
तुमचे परिपक्क विचार 
आणि म्हणूनच नाही कोणाला 
तुमच्या लेखनाची धार '' 
मला लेखक म्हणून माझे आबु (अजोबा) कसे वाटतात हे मी थोडक्यात 
बर लिहिलेल्या ओळींवरून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. माझे आवडते 
लेखक माझे आबुच आहेत. साधे शब्द, सरळ वाक्ये व सोपी भाषा हे 
त्यांच्या लेखणीचे वैशिष्ट्य आहे. 
आजोबांच्या लेखनाचा मला माझ्या शालेय जीवनात खूपच उपयोग 
झाला. निबंध, वक्तृत्व अशा स्पर्धांमध्ये मी भाग घेऊ शकले. मला आठवत 
नाही की मी कधी निबंध पाठ करून गेले. आबुंची पुस्तके वाचून व 
त्यांच्याकडून लेखनाच्या श्रीगणेशामुळेच मी निबंध लिहिले. आजोबांच्या 
मार्गदर्शनामुळेच माझ्या निबंधाचं नेहमी कौतुक होत असे. 
आबुंची पुस्तके वाचनीय तर असतातच पण आपल्याला त्यांच्या 
पुस्तकांमधून काही ना काही तरी बोध हा मिळतच असतो. माझ्या आबुंचं 
फक्त मराठी नाही तर अन्य अनेक भाषांवर चांगलेच प्रभुत्व आहे. लेखनाच्या 
बाबतीत त्यांचा हातखंडा आहे. 
मला लेखनाशिवाय संस्कृत बोलायची वाचण्याची गोडी लागली. ८ वी 


साहित्यमग्न/ ६२ 


ते १0 मी आबुंकडून संस्कृत समजून घेऊन शिकल्याचे मला चांगले आठविते. 
त्यांनी पाचवीपासून माझी बेसिक संस्कृतची तयारी करून घेतली होती. 
त्यांनी माझ्याकडून सुभाषिते, छोटी वाक्ये, व्याकरण हे करवून घेतल्यामुळेच 
मला संस्कृत सोपे तर गेलेच पण दहावीत मला उत्तम मार्क पण मिळाले. 

आबुनी आता पर्यंत बर्‍याच भाषांतून आपली लेखनशैली आजमावली 
आहे. पण ह्या लेखाच्या निमित्ताने मी त्यांना संस्कृतमधून शालेय मुलांसाठी 
लिखाण करण्याची विनंती करते. आजची आमची पिढी आपल्या भाषांपासून 
दूर होत चालली आहे. आजची पिढी ही Minglish (मिंगलिश) बोलणारी 
आहे. (मराठी व इग्रजी) पण आमच्या पिढीला वेगवेगळ्या भाषा शिकायला 
व आत्मसात करायला आवडतात आणि म्हणूनच माझी इच्छा आहे कि 
आमची भाषा समृद्ध होण्यासाठी त्यांनी संस्कृतमधुन एखादे तरी पुस्तक 
प्रकाशित करावे. 

आत्तापर्यंत मला आबु लेखक म्हणून कसे वाटतात हे लिहिले पण माझे 
आजोबा म्हणून ते मला कसे वाटतात ते पाहूया ... 

माझे आजोबा रूबाबदार व शिस्तप्रिय आहेत. ते खूप वक्तशीर पण 
आहेत. माझे आबु दुसऱ्यांना मदत करायला, गाईड करायला सदैव तत्पर 
असतात. 

आबु खुप self Conscious आहेत. त्यांना स्वतःला up to date राहायला 
खूप आवडते. कुठे जायचं म्हटलं की ते एकदम TipTop रेडी होतात. एक 
सिक्रेट सांगते अजून आबुनापण माहित नाही, मला आबु तर असे तयार 
झाले की देवआनंदच वाटतात. 

माझ्या आजी-आबुंनी मला सतत दुधावरच्या साईसारखे जपले आहे. 
मला आठवते आबु माझ्यासाठी मुंबईच्या एशियाटिक मधून न चुकता शेव 
व पेढे आणायचे. मला लहानपणी ह्या दोन गोष्टी अतोनात आवडत. मला 
आबुंनी त्यांच्याबरोबर बऱ्याच ठिकाणी फिरवलय. माझ्या आजी- आबुंनी 
माझे सर्वच लाड व हट्टू पुरवले आहेत. मी जे जे त्या वयात मागितले ते 


६३/ माझे प्रिय आबु 


त्यांनी मला दिले आहे. 

मला लहानपणी जेवताना गोष्टी ऐकायला फारच आवडायच्या. एकच 
गोष्ट ऐकून माझं मन भरत नसे. रोज मला आबु ५ ते ७ गोष्टी सांगायचेच. 
मला सतत गोष्टी सांगितल्यामुळे त्यांचा घसा दुखून यायचा पण हे मला जरा 
मोठे झाल्यावर कळू लागले पण त्यांनी ह्या बाबतीत कधीही तक्रार केली 
नाही. त्या दोघांनी माझे खरेच सर्व बालहट्ट मनापासून पुरवले. जरी मी 
आता थोडी मोठी झाले असले तरी पण मला ठाऊक आहे त्यांच्यासाठी मी 
अजून लहानच आहे. म्हणूनच तर ते आता पण माझे तेवढेच लाड करतात. 

माझे आबु एक व्यक्ती म्हणून खूप हरहुन्नरी आहेत. माझे त्यांना कोटी 
कोटी प्रणाम. 


als als als 
rr On 


कु. अनिशा अवधूत पै ही १३ वी कॉमर्समध्ये शिकणारी 
हुशार विद्यार्थिनी आहे. पुढे Management विषय घेऊन 
M.B.A. करण्याचा तिचा मानस आहे. अनिशाने भरतनाट्यम्‌ 
या नृत्य प्रकारात तीन परीक्षा पास केल्या आहेत. निबंध 
लेखन, वादविवाद स्पर्धा, नृत्य इ. कलांमध्ये तिने अनेक 


पारितोषिके व प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. ती टिटवाळा (पूर्व) 
जि.ठाणे येथे राहते. 


साहित्यमग्न/ ६४ 


१८. वात्सल्यमूर्ती 
- कृष्णानंद बांदेकर 


कारवार येथील जीवन विमा निगममध्ये नोकरी करीत असलेले चुणचुणीत 
व जबाबदारीने समजसेवा करणारे श्री. एच्‌.एम्‌.नायक ( सुनील) हे माझे 
दोस्त. त्यांच्या सासूचे चुलत बंधु श्री. नारायण भट हे मुंबई निवासी. त्यांना 
सर्वजण प्रेमानंदमामा म्हणून हाक मारतात. 

मी व्यवसायाने आर्किटेक्ट. इंजिनिअर व बांधकाम उद्योगात कार्यरत 
आहे. आपल्यासाठी एक फ्लॅट घेण्याच्या कारणाने माझी व प्रेमानंद मामांची 
बीस एक वर्षांपूर्वी भेट झाली. मैत्री जडली. त्यांचा मूळ गाव Hears. 
तिथल्या त्यांच्या मारूती मंदिराला कलश स्थापना करण्याचा कार्यक्रम दहा 
वर्षांपूर्वी पार पडला. त्यावेळी इंजिनिअर म्हणून मी त्या कामात, मंदिर 
नूतनीकरणात उत्सहाने सहभागी झालो होतो. 

कलश स्थापना कार्यक्रमासाठी प्रेमानंद मामांचे अनेक नातेवाईक उपस्थित 
होते. त्या सर्वांचा परिचय झाला. त्यापैकी श्री.विठ्ठलराय भट हे प्रमुख होते. 
सर्वजण त्यांना रायमामा' म्हणून हाका मारत असत. मी त्यांचच अनुकरण 
केले. 

विठ्ठलराय भट हे साहित्यिक असल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल कुतूहल व 
आदर वाटला. मला साहित्य वाचनाची अत्यंत आवड. पण त्या आधी 
माझी कोणत्याही साहित्यिकाशी गाठभेट झाली नव्हती. पहिल्याच भेटीत 
रायमामाने आत्मीयतेने मला आपलेसे केले. त्यांच्या फुललेल्या कमळाप्रमाणे 
प्रफु्लित अशा मुखातून बरसलेले निरागस मंदस्मित 'बालकृष्णांची' आठवण 
करून गेले. विशाल अशा भाल प्रदेशात जीवन अनुभवाचे घामाचे बिंदु 


६५ / वात्सल्यमूर्ती 


नक्षत्राप्रमाणे चकाकत होते. तेजस्वी व पारदर्शक डोळ्यांत हरएक विषयाबाबत 
असलेले औत्सुक्य व कुतूहल पारदर्शकपणे दिसत होते. त्यांचे सरळ व 
लांब नाक त्यांच्यातील स्वाभिमान व आत्मगौरव यांचे निदर्शक होते. भरलेल्या 
गालांत जणू जीवन अनुभूतींची प्रचीती दिसली. 

हा माणूस बोलण्यात अर्थतज्ज्ञासारखा वाटतो. जे काही सांगायचे ते 
निखरपणे स्पष्टपणे, समोरच्याला सहजपणे समजण्यासारखे ओघवती भाषेत 
ते सांगतात. दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील लोकांनी “कसे बोलावे ? हे त्यांच्याकडून 
शिकावे. माणसांशी गप्पा मारताना सुद्धा त्यांचे चकाकणारे डोळे, भरलेले 
गाल, फाफट पसारा नसलेले थोडक्यात मार्मिक बोलणे हे ऐकणाऱ्याच्या 
मनाचा ठाव घेतात. 

त्यांचे पुस्तकांबाबतचे प्रेमतर अपार असे आहे. ते माणुसकीला भारी 
प्राधान्य देतात. त्या मुळेच असेल कदाचित अतिरथी, महारथी साहित्यिक 
तसेच सुजाण वाचक त्यांच्यावर प्रेम करतात. 

रायमामांचे जीवन चरित्र माहित असलेल्या लोकांना सांब्राणी या हळियाळू 
तालुक्यातील खेडेगावात घडलेल्या वाघाची भेट व त्यातून उद्भवलेले नंतरचे 
जीवघेणे दुखणे, अपंगत्व याची माहिती असतेच. तो प्रसंग घडलेल्या ५0 
वर्षांनी रायमामांनी सांब्राणी गावाला जाऊन त्यांना त्याकाळी आधार दिलेल्या 
खामकर कुटुंबाची आवर्जून भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत तिथे जाण्याचा 
मला योग लाभला. GA होऊन नववधू म्हणून सासरी आलेली गृहिणी आतां 
वयस्कर विधवा आहे. त्यांचा मुलगा पन्नास वर्षांचा आहे. त्या बाईना 
त्यावेळचा प्रसंग अस्पष्टपणे आठवत होता. पण रायमामांनी त्यांच्या व 
त्यांच्या मुलापुढे सर्व प्रसंग, गावांची नावे व व्यक्तींची नावे ह्या सर्व तपशिलांसह 
वाघ भेटीचा प्रसंग उभयतांच्या नजरे पुढे उभा केला व मी थक्क झालो. ती 
त्यांची हातोटी विस्मयजनक होती. 

रायमामा एक अत्यत सजग असे वाचक आहेत. त्यांची वाचन करण्याची 
रीत अनुकरणीय आहे. आपण वाचलेले उत्तम पुस्तक इतरांनी पण वाचून 


साहित्यमग्न/ ६६ 


EEE 


आनंद घ्यावा म्हणून ते प्रयत्नशील असतात. पुस्तके पाठवून देतात. 
वाचणाऱ्यांची संख्या वाढावी व वाचनाचा नाद लोकांना लागावा म्हणून ते 
धडपडतात. 

उतार वयात सुद्धा रायमामांचा जीवनोत्साह, मानवी संबंध जोडण्याची 
कला, साहित्यिक व वाचकांबरोबरचे बांधव्य व त्याची निरंतर संपर्काने 
पोषण करण्याची रीत खरंच स्फूर्तिदायक आहे. 

रायमामा माझ्या कुटुंबातील वडील सदस्यासारखे आहेत. माझ्या सुखदुःखात 
ते भागीदार असतात. अशा ह्या वात्सल्यमूर्ती बद्दल मला असलेला गौरव 
शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य आहे. ते शतायुषी होऊन त्यांचा उत्साह कलेकलेने 
असाच वाढत राहू दे. ही माझी इच्छा व देवाकडे तशी प्रार्थना. 


als als als 
A »* »* 


श्री.कृष्णानंद बांदेकर हे लेखक, कवी, चित्रकार, व्यंगचित्रकार 
व समाजसेवक आहेत. व्यवसायाने ते वास्तुविशारद व विकासक 
आहेत. ‘Krishcon’ ही त्यांची कंपनी या क्षेत्रातील लोकांना 
तंत्रज्ञान व माहिती पुरविते. ते रोटरी क्लब, सिव्हिल इंजिनिअर्स 


या संस्थांचे माजी अध्यक्ष असून अन्य अनेक संस्थांशी निगडित 
आहेत. 

संपर्क - 0९९४५२७८९९१ 

कारवार. 


19. Rayamam 
-Rupali Nayak 


Its my great pleasure that I have been given a golden 
opportunity of sharing some of my thoughts and views about 
my dear Mama. 

Since my childhood I had been told by my mother that my 
eldest uncle stays at Bombay (Mumbai). But I think I have seen 
him only when I was about 10 years old when we had been to 
Mumbai to attend my cousin's marriage. Whenever we visited 
Mumbai we were always gladly invited by him. 

In our family he is affectionally called as "Rayamam." 

During those days when I used to see him dressed formally, 
his appearance itself would make me so delighted. It made me 
feel more honoured and previledged when I came to know that 
he has been working in a esteemed institution. He started his 
career as typist and retired as a Consulttant to the Chamber 
(Indo-American Chamber of Commerce.) I was greatly 
impressed by his dynamic personality. Although he was 
physically challenged, his achievements have reached such great 
heights that it would be difficult for anyone to imagine. 

Rayamam was born on Sth May 1935. He hails from a poor 
family at Kadwad.He is followed by two sisters and three 
brothers. They were the poojaris of the Maruti temple which 
was their family diety. Being the eldest in the family his parents 
wanted him to continue the same profession. But Rayamam 
disagreed. 

With great determination and enthusiasm he joined as a 


MRA / ६८ 


teacher in Popular New English High School, Chendia. 

Since his childhood Raymam was deeply interested in reading 
books. Gradullay he started writing books. So far he was written 
53 books in English, 37 in Marathi and 3 books in Konkani. 
Although he was wellversed in English and Marathi. He had 
immense love for his mother tongue Konkanil. He was always 
at the forefront towards any contribution leading to the growth 
of Konkani. 

It gives me immense pleasure to say that he still has a deep 
attachment with his native place. His love and affection for his 
sister (My mother) makes him stay at our place. This gives us 
an opportunity to meet his friends and fans. I also had a good 
fortune of attending many of his programmes conducted by the 
Konkani Sahitya Parishad. I was also greatly honoured to be 
with him at a school gathering at his Alam Matuer where he 
was invited as a chief guest. 

It's a great previledge that I am born in a Hindhu GS.B. 
family. I am proud to be the only daughter of Sri. Sharad Maruti 
Borkar and Kumud Bhat (Preeta Borkar). 

I am greatful to my parents for educating me and encouraging 
me to participate in various social activities. I have achieved a 
degree of B.Sc. B.Ed. from Karnataka University. I am a teacher 
by profession. I find a lot of happiness being with my students. 
Now I have been leading a peaceful and happy life with my 
dear husband Sri. H.K.Nayak who has been serving in LIC of 
India. He has been a great moral support for building up my 
career. I have been also blessed with an intelligent son Sanket 
who has been studying Engineering in Prestigeous College 
P.E.S.1.T., Bangalore. 

Behind all this success lies the great dedication and sacrifice 
of dear Raymam. As we all know that education is the spice of 
life. Hence I owe a lot to him because he has played an 


६९ / Rayaman 


instrumental role in educating and employing my mother. 
Despite his family problems he has rendered great supportive 
help to most of our family members and others too. 

All these qualities of Rayamam has deeply inspired me to 
offer social service to the poor and disabled. I am greatful to the 
Almighty for bringing this dynamic personality into my life. 

On behalf of my parents I would like to thank my dear 
Rayamam for all the support that he has rendered throughout 
my career. Let the Almighity bless him with health, wealth and 
prosperity forever and ever. 


als ale ale 
A 2 »* 


Smt. Ruplai Borkar, was born in 1971, at Karwar, 
Karnataka. She is graduated in Science in 1990 from 
Karnatak University, Dharwad. She also secured 
B.Ed. degree from Karnatak University and 
Completed M.Sc. (Mathematics) in 2013. Her 


professional career is spanning nearly 20 years of 
service in various High Schools as a Maths and 
Science Teacher. 

Contact : 09449453237 Nandangadda (Karwar) 


साहित्यमम्न / ७0 


20. भटसाहेब 
-राजू भानारकर 


श्री. विठ्ठलराय भट साहेबांचा व माझा परिचय त्यांनी लिहिलेल्या 
पुस्तकांच्या माध्यमातून झाला. भटसाहेब लेखक असून पुण्यातील प्रकाशक 
त्यांची पुस्तके प्रकाशित करीत असत. त्यानिमित्ताने सुयश बुकसेलर्स, सदाशिव 
पेठ येथे त्यांची आणि माझी ओळख झाली. बोलता बोलता ते म्हणाले, 
“मी अजून बरीच पुस्तके लिहणार आहे. तुम्हीही प्रकाशक व्हा. मी तुम्हाला 
माझी पुस्तके प्रकाशनाला देऊ इच्छितो. तुम्ही प्रदर्शने भरिता, सर्व प्रकारची 
पुस्तके पुणे, मुंबई येथील प्रकाशकांची आणून विकता. तुम्ही स्वतः पुस्तके 
प्रकाशित करून विका. त्यामुळे आर्थिक प्राप्ती होईल व प्रकाशक म्हणून 
नाव देखील होईल.' त्यांचे हे उद्गार ऐकून मला आनंद वाटला. प्रकाशन 
चालू करून स्वतः पुस्तके छापून विकावी हा ध्यास श्री. भटसाहेब यांच्याकडून 
घेतला आणि मुक्तांगण प्रकाशन' उदयाला आले. भट साहेबांच्या सहा - 
सात पुस्तकांबरोबरच त्यांनी गोव्याचे श्री. मनोहर कोरगांवकरांची भेट घालून 
दिली. त्यांची चार पुस्तके प्रकाशित केली व पुस्तक प्रकाशन गोव्याला केले 
गेले. तेथे गोव्यातील वाचकांनी उदंड प्रतिसाद दिला. त्याचे सर्व श्रेय श्री. 
भटसाहेब यांनाच आहे. त्यानंतर गोव्यातील चार लेखकांची ओळखसुद्धा 
याच माध्यमातून होऊन त्यांची पुस्तके मुक्तांगण प्रकाशनातर्फे प्रकाशित 
झाली.मला प्रश्‍न असा पडतो की मी पुण्यातला, पुस्तकांच्या विक्रीचा 
व्यवसाय प्रकाशक होईल असे स्वप्नात देखील नव्हते. केवळ योगायोगाने 
श्री. भटसाहेबांचा आणि माझा परिचय व्हावा, त्यांनी प्रकाशनाची माहिती 
द्यावी. त्यासाठी आर्थिक साहाय्यासह पुस्तके स्वत: घेऊन विक्री करण्याचे 
सहकार्य दिले म्हणून आज मुक्तांगण प्रकाशन पुणे - मुंबई - गोव्यासह 


७१ / भटसाहेब 


महाराष्ट्रात सर्वांच्या परिचयाचे झाले आहे. 

श्री. भटसाहेब हे मूळचे काडवाडचे. अत्यंत गरिबीतून दिवस काढून, 
शिक्षण घेऊन मुंबईत सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाले. त्यांचे लेख फार 
सूचक व सहज समजेल अशा भाषेत आहेत. वेगवेगळ्या विषयांवर उत्तम 
साहित्य प्रसिद्ध आहे. “दूर देशीचे नामबंत' व “नादब्रह्माचे मानकरी' या 
पुस्तकांतील व्यक्तिरेखा त्यांना साहित्यातील नावाजलेल्या लेखकांच्या पंक्तीत 
घेऊन गेल्या आहेत. 

“तक्षशिला व नालंदा' या दुर्मिळ पुस्तकाचे त्यांनी उत्तम लेखन करून 
विद्यार्थी, पालक, शिक्षक वाचकांना ते उपलब्ध करून दिले आहे. 

श्री.भट हे साधे, सरळ व प्रामाणिक व उदार स्वभावाचे आहेत. प्रत्येकाला 
प्रोत्साहन देणे, प्रकाशित साहित्य स्वतःच्या खर्चाने प्रत्येकाला घरपोच 
पोस्टाने पाठविणे, ह्या वयात देखील करीत आहेत. विशेष म्हणजे “निसर्गरम्य 
कारवार' हे प्रवास वर्णन त्यांनी इतरांकडून लेख लिहून घेऊन, त्यांची योग्य 
मांडणी करून, कारवारमधील फोटो उपलब्ध करून श्री. राजेश दिवेकर 
यांच्या सहयोगाने मुक्तांगण प्रकाशनामार्फत प्रसिद्ध केले. अवघ्या सहा महिन्यात 
सहाशे प्रतींची विक्री झाली. कारवारवर आतापर्यंत पुस्तक नव्हते. बऱ्याच 
लोकांनी फोन करून लेखकांचे आभार मानले. 

श्री. भटसाहेबांची बरीच पुस्तके प्रकाशित झाली असून त्यांचा वाचक 
वर्गही मोठा आहे. त्यांचे वाचन खूप आहे. नवीन पुस्तके आली की त्या 
पुस्तकांचा विषय काय आहे, कसे लिखाण आहे. ते आम्हा पुस्तक विक्रेत्यांना 
सुद्धा माहित नसते. पण तीही माहिती आम्हाला पुरवित आसतात. श्री 
भटसाहेब हे गुरूस्थानी असून त्यांना उदंड आयुष्य लाभो व आम्हाला योग्य 
मार्गदर्शन व आशीर्वाद कायम मिळो, ही ईश्वर चरणी प्रार्थना. मी प्रकाशित 
केलेली त्यांची ब दूरदेशीचे नामवंत नालंदा- तक्षशिला ही दोन पुस्तके 
अंधासाठी ब्रेल लिपीत रूपांतरीत झालेली आहेत. 


als als als 
rr 7६३ 


साहित्यमञ्न / ७२ 


श्री.राजू भानारकर हे उत्तम विक्री कौशल्य असलेले उत्साही 
गृहस्थ आहेत. महाराष्ट्रभर पुस्तक प्रदर्शने भरवीत असतात. 
श्री. भानारकर यांचे “सुयश ट्रेडर्स' हे पुस्तक विक्रीचे दुकान 
असून मुक्तांगण प्रकाशन' ही प्रकाशन संस्था यशस्वीपणे 


चालवतात. आतांपर्यंत त्यांनी ७0 हून जास्त पुस्तके प्रकाशित 
केली आहेत. वाचन, प्रवास व संगीत श्रवण हे त्यांचे छंद 
आहेत. 


संपर्क - 0९३७0१६८८९९, पुणे 


७३ / भटसाहेब 


21. A Positive Personality 
- Rita Trivedi (Joshi) 


Writing about Vithalray Bhat takes me back to 1983 when I 
got my first job as an Information Officer at the Indo-American 
Chamber of Commerce (ACC) after completing my Master’s 
degree. At that time, the Chamber was headed by Mr. Arun Vakil. 
The two stalwarts at the IACC were Mr. Setu and Mr. Bhat. 

Since it was my first job, I used to turn to Mr.Bhat and Mr. 
Setu for help. Mr. Bhat was very helpful and guided me in my 
work. He was an ocean of knowledge and had answers to all 
my queries. [ACC was a great place to begin my career. 

We came in touch with corporate leaders of American 
companies who expected a lot of commitment and dedication 
from the entire staff of IACC. All of us at the [ACC worked as 
a cohesive team and tried to excel in whatever task we were 
asked to achieve. At the Chamber we used to organize several 
functions related to visiting dignitaries , businessmen from the 
US. Mr. Bhat was a key figure who took the lead in meticulously 
organizing these events at the Oberoi or The Tai . 

Mr. Bhat is a keen observer and was very good at graphically 
explaining to us any problem and what should be its solution. 
He was not only a voracious reader who could talk on any subject 
ranging from politics, theatre , management practices but also a 
very lucid writer as well. He wrote and continues to write fluently 
in Marathi and English. Mr. Bhat was the first person I met 
who was publishing books in Marathi and English. I have read 
his books in English and tried to read the ones in Marathi. His 
sense of humour, in-depth knowledge and ability to narrate 


साहित्यमम्न / ७४ 


stories is unforgettable. 

I met Mr. Bhat after nearly 24 years last year. He had not 
changed much, always smiling and looking forward to his next 
writing venture. He met my daughter Arushi for the first time 
who sought his blessings and he gifted her some special sweets. 
It was truly a touching and memorable afternoon. 

His positive personality and ‘never say die’ attitude to life is 
something all of us must emulate. He has never allowed any 
setbacks in his life to dampen his spirit. When I meet people 
who get depressed by minor adversities in their lives, I feel 
they all should meet Mr. Bhat and learn how to overcome 
setbacks and move ahead and become a successful and 
enlightened human being. 


als als als 
wr »* 


Ms. Rita Trivedy (Joshi) is an Economist. Currently 
she is working as a consultant for a multi-national 


organization. 
Contact : 09324160319. Andheri (West), Mumbai. 


७५/ A Positive Personality 


२२. घाण्याचो बेल 
-रूपा कोसंबे 


“हॅलो, हॅलो, मोबायलाचेर एक, अनरजिस्टर्ड नंबरावयलो फोन हांवे 
अनमनत घेतलो. “हांव विठ्ठलरायभट' मुंबयच्यान. कारवारी टोनान आवाज 
कानार पडलो. 'हां, उलयात, मुंबयच्यान आनी कोण म्हाका फोन करपी 
कांय म्हण अजाप करत. 'तुमगेलो ह्या म्हयन्याच्या बिंबाचेर अदमी' हो 
लेख आयला तो खूब आवडलो. वाठाराचे बरें वर्णन केला तुमी, गोंयकाराची 
अळम्याखातीर आशिल्ठी रूच प्रतीक्षा सगळी बरी वर्णन केल्या.त्या वाठारांत 
अळमी घेवपाक पाविल्यावरी दिसले. मुंबयच्यान म्हज्या लेखाक मेळिल्लो 
असो प्रतिसाद पळौन हांव भुल्ूसलें आनी उलयतां उबयतां भट कारवारचे 
म्हळ्यार गोंयच्या सामके शेजारचे म्हण कळळें आनी तांचीय अडम्याबद्दळची 
तळमळ कितली आसूंक येता हाजो अदमास आयलो. हीच आमची वळखीची 
सुरवात. मागीर केन्ना गोयांक आयि्ले तेन्ना ताणी म्हाका मुद्दाम मेळपाक 
आफयले आनीक वोळख वाडत रावली. बिंबाचेर आयिल्ली तेफळां' सदर 
आवडली जाल्यार ते मुद्दाम फोन करून सांगताले. 

आतां परतेय हल्लीच मे म्हयन्याक गोंयाक आयिल्ली ताणी म्हाका मुजरत 
आफोवन आपली नवी पुस्तकां, आयि्ली तो व्हडविकेन दिली त्याभायर 
ताणी, म्हाका आपली 'नोकरनामा', 'जांबवली ते आंबिवली', 'पोंवळ्या 
माळ' अशी पाचस पुस्तकां स्पीडपोस्टान धाडिल्ली. मुद्दाम पदरचो खर्च 
करूवय म्हाका धाडिल्ली पुस्तकां पळौन मनाक, खाल्ले जाणें तरी वर दिसताते. 
ह्येखेपेक तांका मेळ्याक Ne तेन्ना तांची प्रकृती मातशी खालविलयाबशेन 
दियली पूण उलोवपाची उमेद तीच आशिल्ली. उलयतां उलयतां ताणी म्हाका 
आतां आपूण अयशी वर्सा पूर्ण करपाचो आसा. त्याखातीर मित्रमंडळीनी 


साहित्यमञ्न / ७६ 


एक अंक काड्याचें थारायला, ताचेर तुमचेंय योगदान म्हणून आपल्या 
“घाण्याचे बैल' ह्या पुस्तकाचेर कितेय बरौन घाडात म्हण सांगतगीर हाव 
मातशे गोधळलें. कारण कोणाच्या पुस्तकाचेर अशें कितेंच बरौपाचो म्हाका 
अजून अणभव ना. हांच्या नावार तर मराठी, कोंकणी, इंग्लीश अशी 
कितलीशींच पुस्तकां आसात ती जालीच. त्याभायर ते अमेरिकन बायोग्राफिकल 
इन्स्टिट्युटावतीन मेळिल्ल्या ‘Man of the year १९९६ ह्या पुरस्काराचे 
मानकरी हावें तांका म्हजी अडचया सांगली पूण ताणी तुमी बरयातच म्हण 
केल्ल्या आग्रहाक हांव ना म्हणूक शकलेना. 

“घाण्याचो बैल' हो तांचो कथासंग्रह तांणी कोंकणी भाषेक मानाची सुवात 
दिवया पासन झुजपी सगळ्या कोंकणी मोठ्यांक भेटयला. गोयांभायर रावूनय 
कोंकणीखातीर आशिल्ली तांची लागणूकच ताणी दाखोवन दिव्या म्हळ्यार 
जाना अशें म्हाका खीणभर दिसले. हो संग्रह बिंब प्रकाशनान उजवाडाक 
हाडला. हातूंत, “चक्रव्यूह' , दोस्तार जाले दुरमान', 'चिमटामणी', 'प्रमोशन', 
“घाण्याचे ae’, 'क्रेडिट', गेले ते दीस', गंधित गांधारी', ‘Ate’, “घरखुंटी', 
“एक भावोजी', “घोव म्हणू नजो आपलो', 'लकी बॅग', आनी प्लेस्टिकेचो 
कान', अश्यो चौदा कथा आसपावल्यात. 

हांतूतली 'चक्रव्यूह' ही कथा नावांक सोबसारकी आसा. एकाच कथेभितर 
कितलीशींच आड कथानकां येवन गेल्यात आनी ताकालागून कथेचो नायक 
अतूल जो पत्रकार आसा तोवर सामको आबुज जाता आनी आपूणच 
चक्रव्युहांक घुसून पडलो म्हण भिवन वता. 

तर क्रेडिट' ह्या कथेत ताणी एक तृतीयवर्ग कर्मचाऱ्याची ससेहोलपट 
दाखयल्या. बॉसखातोर कर्मचार्‍यांनी मर मर मरचें आनी “आयत्या बिळांत 
नागोबा” जाछ्लेवरी येसाचें क्रेडिट बॉस लोकांनी होवचें आनी अपेस आयलें 
जाल्यार कर्मचाऱ्याची बिनपाण्यान म्हणटात तशी हजामत करची हें तर 
सगळ्या ऑफिसांक खुलेआम चालता. ताज्याखातीर मागीर वोसांक खेपप 
सोपे पूण होच कर्मचारी जेन्ना घराकडेन पावता तेन्ना ताचो रोल बदलता, 


७७/ घाण्याचो बैल 


भरपूर मार्क घेवन पास जावपी आपत्यो चलो आपले वळणार गेला म्हण 
आपलीच कॉलर तायठ करून घेता जाल्यार गणितांत नापास ses चकी 
आवयच्या गुणार गेल्यां म्हणून बायलेक थोमणायता. म्हळ्यारच तो अप्रत्यक्ष 
रित्या घरांत घडटल्या बर्‍या गजालीचें क्रेडिट आपल्याक घेता आनी वायट 
गाजालींचो दोष म्हळ्यार डेबिट बायलेच्या माथ्यार थापता जरी बायल 
बाबडी घराखातीर राब राब राबता. रूक्ष अशा लेखा व्यवहारांतळे डेबिट - 
क्रेडिट' हे शब्द मुदयेर थीक कशे बसोवन लेखकान ह्या कथेची बरी उकल 
केल्या. 

तर 'गेल ते दीस'... ह्या कथेक लेखकाने रिटायर जावन घरा बसपी 
दादल्याची व्यथा बेस बरी उक्तायल्या. खुर्चे आसताना ऑफिसात जाऊ 
घराकडेन मेळटलो मान रिटायर जातगीर कसो अवहेलनेन रूपांतरीत जात 
ताहे ताणी सोदाहरण दाखयलां. भरूपूर पैशे मेळटात न्हय, कामार आनी 
कित्याक वचपाक जाय म्हण कथेंतलो नायक रामदास व्हिआरास घेता 
आनी ताका कळून चुकता मनशाक पयसोच म्हळ्यार सगळे न्हय, तर 
समाजात कुटुंबात मान आसपाक जाय आनी खुर्ची गेली म्हणरगीर तो मान 
नानपयत जावन वता आनी तोच मनीस मागीर लोकांच्या सोड खासा 
घरच्यांच्या नदरेंतल्यान पुसून सकल देवतां. तो खेळन म्हणत, 'व्हिआर एस 
घेतली आनी घर फिरलें. घर फिरलें ast घराचे वांशे पूण फिरले. नोकरेंत 
आसताना कामाची कटकट दिसताली, वाज येतालो. पूर्ण ऑफिसात आदर 
आशिह्लो. वट आशिल्लो. “यर सर, यस सर म्हण अवती भोवतीं लोक 
भोंबताले, घरा, AAS तत्परतेन म्हजी सगळीं कामां करताली. आतां गेले 
ते दीस !' 

'घरखुटी', ह्या कथेंक तर एका कुळारा चार दीस म्हण रावपाक आयिल्ल्या 
धुवेची आवतिकाय लेखकानं बेस बरी वर्णन केल्या. घोव ट्रार आनी चलो 
हॉस्टेलांक अशिल्यान घराकडेन एकति पडिछ्ली ga लागलागीं सात वर्सांनी 
कुळारा येता. येतनाच आवयक मिठी मारून आपूण फकत आराम करतले 


साहित्यमञ्च / ७८ 


आनी तुजेकडच्यान तोखणाय करून घेतलें म्हण जाहीर करता. पुण बिझी 
लायफांतल्यान कुळारची लोक सुरिल्ठीनात. भाव- भावजय दोतोर जाल्यान 
हॉस्पिटलांतल्यान थकून भागून घरा येतात. बापूय इंजिनियर आशिल्यान तो 
फिस्तेर तर भाची जानकी सकाळचे स्कुलांक आनी सांजची क्लासाक. तर 
जिच्या नाड्यार ती इतल्या पयसुल्ल्यान धावून धावून आयि्ली आसता ती 
आवय महिला मंडळाची अध्यक्ष आशिल्यान दीसभर घरा भायर आसता. 
बतना जरी तिणे खाणाचे, जेवणाचे तरातरांचे डबे आपली धूव मालूखातीर 
मेजार भरून दवरिछ्ले आसतात. पून मालूक कशेंच ते ताळ्यासकयत वचना 
आनी सगळें घर ताका खावपाक आयिल्यावरी दिसतां. आनी आपली 
अपुरबाय करून घेवया खातीर व्हडव्हेकेन कुळारा आयिल्ठे मालू रोखडेंच 
परत वचचेखातीर बॅग भरता. 

“घाण्याचे बैल' ह्या कथेक तर मनीस आपले स्वार्थामुखार नात्यांची 
कशीच पर्वा करना. “जोवरी पैसा तोवरी बैसा मनोवृत्ती आशिल्या मनशाचो 
स्वभाव कितली हीन पातळी गाठपाक शकता हाजें बेसबरे वर्णन वाचून 
“दुरितांचे तिमिर जावो' ह्या बाळ कोल्हटकर हांच्या नाटकातल्या “एकाने 
दुसऱ्यास गिळावे, हाच जगाचा न्याय खरा, हीच जगाची परंपरा' ह्या वळींची 
याद जातोबगर रावना. 

लेखक कारवार सायडीचे आशिल्यान, तांच्या भाषेक एक वेगळोच साज 
आसा. देखोक तांची काय वाक्यां..... “सिरीयल ऐन कट्यार आयिल्ली' 
“विचारतना रामदासाचें काळीज बाक-बूक जातालें. “सुरेखा म्हणल्यार 
तुमगेल्या Aai- पोळें ताका, मात जरी हात लायलो तरी तुमी म्हाका 
म्होवा मुसा म्हणकी चाबतात', पदर Glad दोनी हात नाचयतेर झगडे 
मारपाचें तयारेन शाली मुखार रावलें' 'वाघाक विचारूया म्हळ्यार न्हिदिल्या 
सुण्याक उटयिल्ल्या म्हणकी जातकें' 

लेखकाची भास सादी, सरळ आनी सोपी आसा. समाजातल्या वेगवेगळ्या 
थरावयत्या लोकांचे आनी विंगडविंगड घड्याणुकांचे वर्णन, करयाक लेखक, 


७९ / घाण्याचो बैल 


फळाबिक जाल्यान. दिवपट्टे, अवतीभोवती घडटव्या, गजालींचे वर्णन 
तांच्या कथांनी आयिल्यान पुस्तक वाचनीय जालां. तातूंन, तांची म्होवाळ, 


गोड भास बाजी मारून वता. 
हांव श्री भतंटांक दीर्घायूष्य आंवढेता आनी तांचेकडल्यान शारदेची अशीच 


चड सेवा घडू म्हण देवालागी मागतां. देव बरे करू. 


als als als 
ry 7 


सौ. रूपा कोसबे ह्या कोंकणीतून कविता, कथा, लेख व 
सदर लेखन करतात. त्यांचं 'तफळां' हे सदर वाचकप्रिय झालं 
असून 'उमळ' हा काव्यसंग्रह प्रकाशित झालेला आहे. 


सपर्क - ९४०४९१४४३७ 
सांकवाळ ( गोवा) 


ulema / co 


23. जिहीचा लेखक 


-माधव भंडारे 


श्री. विडुलराय भट यांची व माझी ओळख काही कामानिमित्त २0-२५ 
वर्षापूर्वी झाली व पुढे ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. आमच्या पहिल्या 
भेटीतच त्यांचा सरळ स्वभाव व मदत तत्पर वृत्ती दिसून आली. निवृत्त 
झाल्यावर त्यांच्या पहिल्या पुस्तकाचे प्रारूप त्यांनी मला पाठविले, तेव्हाच 
त्यांच्यातील लेखक मला दिसून आला. त्यानंतर त्यांच्या प्रत्येक पुस्तकाची 
प्रत त्यांनी मला पाठवावयास सुरूवात केली. त्यांनी सातत्याने अनेक 
पुस्तके लिहिली. त्यांच्या विषयांचा आयामही मोठा आहे. त्यांच्या एका 
इंग्रजी पुस्तकाचे नाव 'कॅलिडोस्कोप' असे आहे. त्या नावावरूनच त्यांच्या 
विषयांची विविधता सूचित होते. त्यांची लेखन शैली साधी आहे. त्यामुळे 
त्यांचे लेखन लहानथोरांना वाचनीय वाटते. त्यांच्या लेखनाचा आणखी एक 
पैलू म्हणजे माहितीपर ज्ञान, जे वाचकांना आयते व तयार मिळते. सुटसुटीत 
व उपयुक्त असे त्यांचे लिखाण असते. त्यांचा लोकसंग्रह चांगला असल्यामुळे 
प्रकाशनाच्या बाबतीत त्यांना जनाधार चांगला लाभला. त्यांची लेखनाची 
आवड व Re वाखाणण्यासारखी आहे, म्हणूनच ८0 व्या वर्षांत पदार्पण 
करतानासुद्धा त्यांची लेखनाची खुमखुमी काही संपली नाही. केल्याने होतचि 
ae असे त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे आहे. Sy ieee: 


oi “६* “६७ 


श्री. माधव भंडारे हे B.A (Hons.),B.Com.,D.B.M. 
असे उच्च विद्याभूषित आहेत. American Institute for 
Indian studies, Pune येथून डायरेक्टर म्हणून निवृत्त. 
छंद - वाचन, संगीत श्रवण हे त्यांचे छद आहेत. 

संपर्क - 0९८२२६५९८३९ पुणे 


८१ / जिद्दीचा लेखक 


२४. चिरतरूण कार्यकर्ता 
-अरविंद पाटकर 


विठ्ठलराय भट यांची ओळख आजच्या त्यांच्या स्नेह्यांना किंवा नव्याने 
परिचित होणाऱ्या त्यांच्या वाचकांना एक चांगले लेखक म्हणून आहे. 
त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, विविध विषयांवरची लिहिली. त्यामुळे त्यांचा 
असा एक वाचकवर्ग तयार झाला. 

हे त्यांच्याबद्दल लिहित असताना मला आठवताहेत ते विठ्ठलराय भट 
एकदम वेगळे- आजच्या पिढीतील किंवा गेल्या वीस वर्षांत ज्यांचा परिचय 
भटांशी झाला असेल त्यांना थोडसं आश्चर्यच वाटेल. 

मी स्वतः १९७२ सालापासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामगार 
युनियनमध्ये पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करीत होतो. त्याबरोबर पक्षाच्या 
ज्या विविध जनसंघटना कार्यरत होत्या त्यातही वेळेनुसार काम करीत असे. 

ते त्यावेळेचे मंतरलेले दिवस होते. पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या निष्ठेने, 
तळमळीने, निस्वार्थीपणाने काम करीत असत. आशा कार्यकर्त्यामध्ये विठुलराय 
भट ही एक उच्चशिक्षित व्यक्ती होती. 

उच्चशिक्षित व्यक्ती ही त्याकाळी आम्हा कार्यकर्त्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची 
नव्हती तर ती पक्षाच काम किती निष्ठेने, प्रामाणिकपणे, आपुलकीने आणि 
सर्वस्व झोकून करते याला फार महत्त्व होते. यात विठ्ठलराय भट हे फार वरचे 
नाव होते. विठ्ठलराय भट हे अमेरिकन व्यापारी संघटनेत काम करीत असत. 
त्याचवेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या भाडेकरू संघटनेमध्ये काम करीत 
असत. खार, सांताक्रूझ, जवाहरनगर येथील चाळीमध्ये ते राहत असत. 
आजूबाजूची संपूर्ण वस्ती ही निम्न मध्यमवर्गीय, कामगार, मजूर यांची 
होती. पाणी, संडासापासून अनेक प्रश्‍नांवर सातत्याने संघर्ष करावा लागे. 


साहित्यमञ्न / ८२ 


बांद्र्याच्या पुढील शहर हे नव्याने विकसित होत होते. अनेक मोकळ्या 
भूखंडांवर नव्याने घरे किंवा झोपड्या बांधल्या जात होत्या. महाराष्ट्रातील 
विविध जिल्ह्यातून आणि देशातूनही अनेक कुटुंबे रोजगारासाठी मुंबईत येत 
होती. अशी कुटुंबे मिळेल. त्या जागी राहाण्याचा प्रयत्न करीत असत. अशा 
लोकांचे प्रश्‍नही खूप महत्त्वाचे असत. शासन, पोलिस, स्थानिक गुंड यांचा 
त्रास सातत्याने होत असे. महानगरपालिका अचानक येऊन त्या झोपड्या 
उद्‌ध्वस्त करीत. पोलिस आजूबाजूच्या परिसरात काही चोरी किंवा तत्सम 
प्रकार घडला तर झोपडीत राहाणाऱ्या कुणालाही पकडून नेत, साधे संडासही 
नसत. अशा अनेक प्रश्‍नांवर सातत्याने संघर्ष करत रहावा लागे. स्थानिक 
गुंड, पोलिस, शासन यांचा रोष पत्करावा लागे. अनेकदा चाळकरी कुणाच्यातरी 
भूलथापांना बळी पडून प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या संघटनेच्या किंवा 
प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या विरोधात जात असत. संयम राखून काम करावे लागे. 

विठ्ठलराय भट हे अमेरिकन व्यापारी संघटनेत कामाला होते. परंतु त्याचा 
त्यांनी कधीही बाऊ केला नाही. किंवा तेथील नोकरीचा प्रभाव आपल्या 
सोबत्यांवर टाकून आपलं प्रस्थ निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला नाही. 
आपल्या ऑफिसमधून घरी आले की ते चाळकर्‍यांच्या सुखदुःखाशी समरस 
होत. त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हर प्रकारे प्रयत्न करीत. चाळकर्‍यांना 
संघटित करणं, त्यांची संघटना बांधणं, पोलिस स्टेशनपासून महानगर 
पालिकेपर्यंत सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे, त्याचवेळी भारतीय कम्युनिस्ट 
पक्षाचेही काम करणं हे सर्व नोकरी सांभाळून भट करीत असत. आपल्या 
कामातून तिथल्या परिसरात त्यांनी स्वतःच असं स्थान निर्माण केलं होतं. 
स्वतःच आणि पर्यायाने भाडेकरू संघटना आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष 
यांना जनमानसात रूजविण्याचं काम भटांनी केलं होतं. 

त्या परिसरातील विद्यार्थी, युवक, महिला, कामगार सर्व थरातील व्यक्ती 
पक्षाकडे आकृष्ट होत होते. या त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून भारतीय 
कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने ते मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीला उभे 


८३ / चिरतरूण कार्यकर्ता 


होते. जनता पक्षाची लाट होती. त्याही अवस्थेत ते फक्त नऊशे आठरा मतांनी 
पडले. अगदी अल्प मतांनी पडले. त्यांच्या कामाची ही पोचपावती होती. 

जनता पक्षाच्या उदयानंतर आणि काँग्रेसच्या पराभवानंतर सर्वच पक्षात 
उलथापालथ सुरू झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातही अशी चर्चा सुरू झाली. 

काँग्रेस सरकारने पुकारलेल्या आणीबाणीला भा.क. पक्षाने दिलेला पाठिंबा 
योग्य की अयोग्य ? यातून पक्षात घुसळण सुरू झाली. कॉ.डांगेंना मानणारा 
किंबा डांगेलाईन किंवा पक्षाची त्यावेळची अधिकृत भूमिका मान्य करणारा 
आणि आता या डांगे लाईनला विरोध करणारा व पक्षाची नवी भूमिका 
मांडणारा असे दोन मतप्रवाह तयार झाले. 

हे मतप्रवाह चर्चेपुरते मर्यादित न राहता विभाजन होण्यात झाले. १९६४ 
साली पक्ष चीन प्रश्‍नावरून फुटला. १९८१ नंतर पक्ष परत एकदा आणीबाणी 
वरून फुटला. 

या प्रसंगामुळे अनेक विचारवंत कार्यकर्त्यांना नैराश्य येऊ लागलं. अनेकजण 
मनाने कम्युनिस्ट होते, पण शरीर काम करण्यास तयार नव्हते. 

त्यापैकी विठ्ठलराय भट असावेत असं वाटतं. मीही पक्षापासून (विचारांपासून 
नाही) दूर होत गेलो. प्रकाशन व्यवसाय सुरू केला. पुस्तक प्रकाशन, 
पुस्तक विक्री, पुस्तक प्रदर्शन यात रमू लागलो. 

agama भटांची भेट दुर्मिळ होऊ लागली. शक्‍यतो नाहीच. अशातच 
मुंबईच्या आकाशवाणी केंद्रासमोरील आमदार निवासातील माझ्या पुस्तकाच्या 
दुकानावर भट आपल्या साहेबी पोषाखात हजर झाले. HAS भट जाऊन 
आता भटसाहेब झाले होते. 

भटांच्या हातात हस्तलिखित होते. “चौदा भारतीय रत्ने !' त्यांना कळले 
होते की मी प्रकाशन व्यवसायात उतरलो आहे. ते जुन्याच आपुलकीने 
माझ्याकडे आले होते. भटांची चौकशी केली तेव्हा ते खार सांताक्रूझवरून 
दूरच्या उपनगरात राहावयास गेले होते. पक्षापासूनही दूर गेळे होते आणि 
आता ते चरित्रात्मक लिखाण करीत होते. त्यांची पुस्तकं प्रकाशित होत 


साहित्यमञ्च / ८४ 


होती. मीही मुंबई सोडून व्यवसायासाठी पुण्यात आलो होतो. 

मी आमदार निवासाच्या दुकानावर जात असे आणि भट चर्चगेटच्या अमेरिकन 
व्यापारी संघांच्या कार्यालयात होते, तोपर्यंत एकमेकांना भेटणं सुलभ होतं. पण 
भटही दूर गेले. मीही पुण्याला आलो. भेटी दुर्मिळ होऊ लागल्या. 

पण तरीही भट भेटत होते. दूरध्वनीवरून सकाळी आठ वाजता भटांचा 
फोन आजही येतो. कुठल्या दैनिकात, मासिकात, साप्ताहिकात 
मनोविकासाबद्दल चांगलं छापून आलं की आमच्यापेक्षा भटांना आनंद 
अधिक होतो आणि त्यांचा फोन घणघणतो. बातमी सांगून कौतुक करणार. 
मनोविकासच्या पुस्तकांबद्दल, इत्यादी दिवाळी अंकाबद्दल ते भरभरून 
बोलतात, त्यांचं बोलणंही आमच्यासाठी मोठी सदिच्छा असते. 

विठ्ठलराय भट वयोमानानुसार शारीरिक दृष्ट्या थकू लागले आहेत. पण 
मनाने ते अजूनही तरूणच आहेत. नुकताच त्यांनी मोठा प्रवास केला. खूप 
फिरले. अनेकांना भेटले. नवी उमेद, नवी ऊर्जा घेऊन मुंबईला आले. मला 
भरून आलं. आश्‍चर्यही वाटलं. पण थोड्या वेळाने माझ्या मेंदूने मला जागं 
केल आणि सांगितल विठ्ठलराय भट हे लेखक आहेतच. पण त्या आगोदर 
ते लढवय्या कॉम्रेड आहेत. HAS दमत नसतो, थकत नसतो, नाउमेद होत 
नसतो. तो काही काळ विश्रांती घेतो आणि नव्या लढाईची तयारी करतो. 

कॉ. विठ्ठलराय भट, लाल सलाम. de ake ate 


A “६* “६* 


मराठी प्रकाशन विश्वात मनोविकास प्रकाशनाने आपली वेगळी 
अशी नाममुद्रा उमटविलेली आहे. जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर 
मालक अरविंद पाटकर व त्यांचे चिरंजीवद्रय, आशिष व 


अमोल यांनी आतापर्यंत विविध विषयांवर शेकड्यांनी उत्तमोत्तम 
पुस्तके प्रकाशित केळी. लवकरच त्यांचे हजारावे पुस्तक 
प्रकाशित होईल यात संशय नाही. 

संपर्क - 0९९२२५५६६६३ पुणे 


८५/ चिरतरूण कार्यकर्ता 


२५. “कोंकण सारथी'च्या निमित्याने 


- कृष्णानंद आणवेकर 


घटना घडायचीच असते पण त्यासाठी कोणीना कोणी तरी, काहीना 
काही तरी कारण असावे लागते. बहुशः कारण असतेच. मार्गदर्शक आपल्याला 
भेटायचाच असतो, पण तो कसा, केव्हा, कुठे भेटेल आणि त्यास कारण 
कोण असेल हे मात्र सांगता येत नाही. असंच काहीसं माझ्या बाबतीत 
घडलं. श्री. Agana भट यांची भेट अशाच प्रकारची एक पर्वणी ठरली. या 
भेटीस कारण ठरली ती कोंकण सारथी' ही पंचांग दिनदर्शिका. कोंकण 
सारथीच्या सुरूवातीच्या काळात या दिनदर्शिकेच्या प्रचारासाठी मी ही 
दिनदर्शिका घरोघरी घेऊन फिरलो. अशाच एके प्रसंगी कडवाड भागात 
फिरत असताना श्री. विठ्ठलराय भट यांचे जवळचे नातलग श्री. प्रेमानंद भट 
यांनी माझ्या कडून या दिनदर्शिकेच्या दोन प्रती विकत घेतल्या. श्री. प्रेमानंद 
भट यांनी श्री. विठ्ठलरायजी भट यांच्याबद्दल सांगितले होते. यानंतर काही 
दिवसांनी मला एक अभिनंदनपर पत्र आले आणि तेही मुंबईहून. ते पत्र होते 
श्री. विठ्ठलराय भट यांचे. घेतलेल्या कष्टाची ही मला मोठी पावती होती. 
त्या अभिनंदनपर पत्रात लिहिलेल्या संदेशावरून मला त्यांचे कारवार विषयीचे 
प्रेम दिसून आले. जेव्हा श्री. विठुलराय भट कारवारला आले तेव्हा त्यांनी 
मला भेटावयास बोलावले. त्या प्रत्यक्ष भेटीत माझी त्यांनी आपुलकीने 
चौकशी केली. त्यांच्याबद्दल मला काहीच माहिती नव्हती पण त्यांचे बोलणे, 
वागणे पाहून यांची अभिव्यक्ती किती उंचीची आहे याची जाणीव झाली. 

असे हे माझ्यासाठी गुरूतुल्य श्री. विठ्ठलराय भट सर्वांसाठी लिहीतात. 
अगदी लहानांपासून ते थोरांपर्यंत. लहान मुलांसाठी त्यांनी सुलभ इंग्रजीत 
थोरामोठ्यांची चरित्रे लिहीली तर मोठ्यांसाठीही त्यांनी पुस्तके लिहीली 


साहित्यमग्न / ८६ 


आहेत. त्यांचे 'नोकरनामा' तसेस 'जांबावली ते आंबीवली' ही पुस्तके 
माझ्या वाचनात आली. वाचताना मन शहारून उठले. कितीतरी कष्ट सोसून 
श्री. विठुठुलराय भट यांनी मराठी साहित्यातच नव्हे तर कोंकणी साहित्यात 
आपला ठसा उमटवला आहे. ज्याचं वाचन दाडगं असतं, अनुभव दांडगा 
असतो, तोच माणूस अशा प्रकारे स्वतःच स्वतःला घडवू शकतो. 

आकाशात भरारी घेणाऱ्या पक्ष्याला घरट्याची ओढ असते. तो काही 
काळानंतर आपल्या घरट्याकडे परततो. श्री.विठ्ठलराय भट यांनाही कोंकणी 
भाषेची ओढ आणि कारवारचे प्रेम यांनी आकर्षित केले. त्यांनी लिहिलेल्या 
कोंकणी कथासंग्रह आणि काव्यातून याचा प्रत्यय येतो. त्यांनी लिहिलेल्या 
कोंकणी कथासंग्रहातून कारवार मातीचा गंध जाणवतो. स्थळांची नावे तसेच 
व्यक्तींची नावे एवढेच नव्हे बोली भाषेचाही आनंद मिळतो. 

त्यांचे काही लेख मला माझ्या “कोंकण सारथी' पंचांग दिनदर्शिकेत 
प्रकाशित करण्याचे भाग्य लाभले, त्यांची सेवा करण्याचे भाग्य मला मिळाले. 
एकंदरीत कोंकण सारथी पंचांग दिनदर्शिकेच्या निमित्ताने मी त्यांच्याशी 
जवळीक साधू शकलो. श्री. विठ्ठलराय भट आणि त्यांच्या सारख्या प्रभृतींमुळे 
मी माझी ओळख देताना म्हणू शकतो नमस्कार, हावं कारवारकार'. 


als ale als 
A a AS 


श्री.कृष्णानंद आणवेकर हे B.Com. असून ते अनेक 
वर्षांपासून “कोंकणी सारथी' ही दिनदर्शिका मराठी व कन्नड 
मधून प्रकाशित करतात. (काल निर्णयच्या धर्तीवर) कृष्णा 
मसालेचे ते उत्पादक आहेत. तसेच Cyber Cafe चालवितात. 
संपर्क - 0९३४२७00१६ कारवार 


च 


८७ / ara सारथी'च्या निमित्याने 


२६. प्रेमळ मार्गदर्शक 


-आशिष देव 


डोंबिवलीचे ग्रंथप्रसारक श्री. शरद जोशी यांच्या संपर्कात मी साधारणतः 
१९९३-९४ च्या दरम्यान आलो. कसा ? ते आज आठवत नाही पण ते 
मला विविध ग्रंथांची माहिती कळवू लागले व त्यांचा प्रसार करण्याची 
विनंती करू लागले. त्याप्रमाणे मीपण वर्तमानपत्रांना, माझ्या स्नेह्यांना ग्रेंथाबद्दल 
कळवू लागलो. माझ्या एवढ्याश्या खारीच्या वाट्यामुळे श्री.जोशींनी मला 
ग्रंथप्रसारकाचा किताब देऊन टाकला. 

दरम्यान श्री. शरद जोशी यांच्या माध्यमातूनच माझी श्री. विठ्ठलराय भट 
यांच्याशी ओळख झाली. माझे बरेचसे तुटकेमोडके लिखाण वर्तमानपत्रातून 
प्रकाशित झालेले होते. याची श्री. जोशींना कल्पना होती. त्यांनी बोलण्याच्या 
ओघात श्री. भटांकडे माझ्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा मुद्दा उपस्थित केला. 
त्या काळी श्री. भटांची 'अनुराधा प्रकाशन' ही संस्था होती. त्या संस्थेतर्फे 
श्री. भटांनी माझे पुस्तक प्रकाशित करण्याचे ठरविले. माझे काही लेख मग, 
'बाबू आयटम' या शीर्षकाखाली पुस्तकरूपाने अनुराधा प्रकाशनतर्फे प्रकाशित 
झाले. आणि ध्यानीमनी नसताना मी चक्क एक पुस्तक नावावर असलेला 
लेखक झालो. १९९५ ची ही घटना आहे. या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा 
वगैरे काही झाला नाही, पण हे पुस्तक मी अमिताभ बच्चन यांना भेट दिले 
होते हे उल्लेखनिय. एक गंमत म्हणून या पुस्तकाची निर्मिती झाली. पण मग 
हे सगळे मागे पडले. वर्तमानपत्रातून लेखन सुरूच होते. पण पुढील पुस्तक 
प्रकाशनाचा काही योग येत नव्हता. बघता बघता एक तप उलटून गेले, पण 
दुसऱ्या पुस्तकाचा काही पत्ता नव्हता, आणि तो योग आला २00७ साली. 
त्या वर्षी माझे, पहिला प्रहर', हे पुस्तक प्रकाशित झाले. दै. तरूणभारत 


साहित्यमञ्न / ८८ 


(नागपूर) मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखांचे संकलन त्यात होते. तेव्हापासून 
मग जवळ जवळ दरवर्षी १ या न्यायाने माझी ओळीने ८ पुस्तके प्रकाशित 
झाली. या दरम्यान श्री. भटांशी मी सल्लामसलत करायचो. त्यांच्या अनुभवाचा 
फायदा घेऊन त्यांच्याकडून टिप्स घ्यायचो. 

१९१५ पासून झालेल्या श्री. भटांसोबतच्या ओळखीचे रूपांतर कधी 
“काकात' झाले हे कळले देखील नाही आणि श्री.विठ्ठलराय भट हे माझ्यासाठी 
भटकाका होऊन गेले. एकदा ते पत्नीसह (अनुराधा काकू) चंद्रपूरला येऊनही 
गेलेत. 

श्री. भटकाकांशी चांगलीच घनिष्ठता निर्माण झाली. अनेक गोष्टींवर 
त्यांच्याशी सल्लामसलत करू लागलो. काही अडले नडले तर विचारू लागलो. 
ते जणू माझ्या कुटुंबातीलच एक होऊन गेले. माझे एक पुस्तक मी त्यांना 
अर्पण केलेले आहे. भटकाकांचा परिचय असल्यामुळेच मुंबई परिसरातील 
पुस्तक विक्रेत्यांच्या दुकानात मला माझी पुस्तके विक्रीसाठी ठेवता आली. 
भटकाका व्यक्ती नसून एक संस्था आहेत. 

दरम्यान भटकाकांची सारीच पुस्तके माझ्याजवळ येत होती. त्यांची 
अनेक पुस्तके माझ्या वैयक्तिक ग्रंथालयात आहेत. त्यांची सारीच पुस्तके 
माहितीप्रद आणि बोधप्रद आहेत. मधमाशी जसा ठिकठिकाणावरून मध 
गोळा करते त्याप्रमाणे भटकाकांनी ज्ञानकण गोळे केलेत आणि आपल्या 
असंख्य वाचकांना सादर केलेत. त्यांची सगळीच पुस्तके वाचनिय आहेत. 
पण त्यांचे, 'नोकरनामा' हे पुस्तक नानाविध अनुभवांनी युक्त असल्यामुळे 
मनाला चांगलेच भावले. त्यातल्यात्यात त्यांचे अलिकडेच भावलेले पुस्तक 
म्हणजे, मर्दानी झाशीवाली' मेरी झांसी नही दुंगी' असे म्हणत ब्रिटिशांशी 
दोन हात करणारी झाशीची राणी इतिहासावर आपला अमिट असा प्रभाव 
टाकून गेलेली आहे. झाशीच्या राणीने केलेले गारूड अजूनही जनमानसावरून 
उतरलेले नाही यातच तिची महती सामावलेली आहे. 

जेमतेम २८ वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या झाशीच्या राणीचा रोमहर्षक 


८९ / प्रेमळ मार्गदर्शक 


इतिहास भटकांकानी अतिशय उत्तमरित्या पुस्तकात उतरवलेला आहे. 

असंतोषाची कारणे, समदुःखींची एकजूट,मनूचे बालपण, पेशव्यांकडील 
दिवस, विवाह व दत्तक विधान, इंग्रजांकडून छळ, हिंदी शिपायांचा रोष, 
ठिणगी पडली, सदाशिवरावांचे बंड, सावध चतुर राजकारणी, ओछी संस्थानाशी 
चकमक, लढाईची तयारी, इंग्रजांची स्वारी, नव्या दमाने लढाई, यशस्वी 
झुकांडी, ह्यु रोजचा चक्रव्युह, शहराची विटंबना, कुंचची लढाई , चलो 
ग्वाल्हेर, सुस्त पेशवे, बीरमरण, राणीचा शेवट - मतांतरे, स्वातंत्र्यसमर की 
शिपायांचे बंड, गांधीवाद व पहिले स्वातंत्र्यसमर , स्फूर्तीक्षेत्र - झांशी, 
सकेशी विधवा, गुणगान अशा एकूण २७ प्रकरणातून भटकाकांनी झाशीच्या 
राणीचा जीवनपट अभ्यासपूर्ण रितीने उलगडून दाखविलेला आहे. प्रत्येकच 
प्रकरण उत्कंठा वाढवित नेणारे आहे. 

‘ga लडी थी मर्दानी वो तो झांसीवाली रानी थी' या शब्दांत झाशीच्या 
राणीचा जो गौरव केला जात असतो तो किती सार्थ आहे, हे पुस्तक 
वाचताना पदोपदी जाणवते. 

इतिहास तसे पाहू बघता रूक्ष असतो, पण त्या इतिहासाला जर रंजकरित्या 
सादर केले गेले तर तो वाचनिय होत असतो. भटकाकांची लेखणी प्रवाही 
आहे. त्यामुळे क्लिष्ट विषयसुद्धा सोपा करून सांगण्याची हातोटी त्यांना 
साधलेली आहे. त्याचे प्रत्यंतर हे पुस्तक वाचताना पावलोपावली येत 
असते. मनू उर्फ झाशीची राणी इतिहासाला पडलेले एक स्वप्न होते. हे 
स्वप्न शब्दबद्ध करणे हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखेच होते. मात्र ते आवाहन 
भटकाकांनी समर्थपणे पेलले असल्याची जाणीव पुस्तकाच्या पानापानातून 
येत राहते. भट काकांची सारीच पुस्तके गाजलेली आहेत. त्याच मालिकेत 
आता झाशीचे राणी पुस्तक येऊन बसले आहे. याचा भटकाकांना जितका 
आनंद झाला असेल त्यातून जास्त त्यांच्या वाचकांना झाला असेल यात 
शंकाच नाही. 

आज भट्काका सहस्रचद्र दर्शन सोहळ्याच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले 


साहित्यमञ्न / ९० 


आहेत. त्यांना दीर्घायुष्य लाभो व त्यांच्याकडून अशीच साहित्य सेवा घडत 
राहावी, ही प्रार्थना. भटकाकांनी मला भरभरून प्रेम दिले, आपुलकी दिली, 
कौतुकाची थाप त्यांनी सदैव माझ्या पाठीवर मारली. माझ्या प्रत्येक पुस्तकाचे 
स्वागत त्यांनी मोठ्या उत्साहात केले. 'प्रेमळपणा', हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा 
स्थायीभाव आहे. 

केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात व परदेशातही ठिकठिकाणी त्यांचा 
वाचक वर्ग विखुरलेला आहे. जो त्यांच्यावर उदंड प्रेम करतो. सहस्रचंद्र 
दर्शनाच्या निमित्ताने माझ्याचप्रमाणे साऱ्यांच्या शुभेच्छा त्यांच्यासोबत आहेत 
याची मला कल्पना आहे. भटकाकांना माझा शिरसाष्टांग नमस्कार. 


als als als 
my 


श्री. आशिष देव हे हरहुन्नरी, लोभस व्यक्तिमत्त्व असलेले 
आहेत. पेशाने सिव्हिल इंजिनिअर असले तरी ते खरे रमले ते 
लेखनात, साहित्यात. गेल्या दोन दशकांपासून ते सातत्याने 
विविध वृत्तपत्रांतून सदर लेखन करीत असतात. आजपर्यंत 
श्री. देव यांची नऊ पुस्तके प्रकाशित झाली असून आणखी 
प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. साहित्यसेवेसाठी त्यांना डझनभर 
पुरस्कार लाभलेले आहेत. 


“सृजन' या समाजाभिमुख संस्थेचे ते प्रमुख समन्वयक आहेत. 
नवोदित लेखकांना ते आवर्जून मदत करतात. 

संपर्क - 0९४२२१३७५१९ 

चंद्रपूर . 


९१ / प्रेमळ मार्गदर्शक 


२७. गुण गाईन आवडे (देव माणूस) 
- पुष्पा तावडे 


दगडाचा जसा देव असतो, तसा माणसांचाही देव असू शकतो. ते 
आपल्या माणसांवर अवलंबून असते. आपल्या समोर येणारी व्यक्ती आपण 
त्याला जर देवाच्या रूपात पाहिली तरच आपल्याला त्याचा रंग,रूप, डोळे, 
चेहरा दिसू शकतो. 

अशाच एका माणसाची मी आपणास आठवण करू देऊन इच्छिते. मी 
१९८0 मध्ये मी १९ वर्षांची मुलगी होते. १९७९ मध्ये १0बी च्या परिक्षेत 
अनुत्तींण होऊन पुढे काय करावे या विचारात होते. कारण माझ्या घरची 
परिस्थिती फार गरिबीची होती. वडील मिल कामगार, आई गृहिणी, २ ते ४ 
खाणवळी. त्यांचे जेवणखाण यामुळे माझे शिक्षण अपूर्ण. वडिलांनी सांगितले 
की कुठेही कंपनीत नोकरीला जायचे नाही. मग पुढे काय ? या विंवचनेत 
असताना जानेवारी ८0 मध्ये महिला कार्यकर्त्या सौ. मालती मोरे भेटल्या. 
त्यांचे हळदीकुंकू समारंभात भाषण चालू होते. त्यांचे भाषण ऐकून मी थक्क 
झाले. माझ्या पेक्षा कमी शिकलेल्या महिला इतक्या छान भाषण करतात, 
महिलांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवर बोलतात हे पाहून मला बरे वाटले. मी 
त्यांना माझ्या चाळ कमिटीमध्ये बोलावले. त्यापण आल्या आणि येताना 
स्वःताच्या इतर मैत्रिणींनापण घेऊन आल्या. त्यातल्या एक म्हणजे सौ.अनुराधा 
विठ्ठलराय भट ह्या होत. 

आमची ओळख झाली. मला आपल्या महिला फेडरेशनवर सेक्रेटरीचे 
काम दिले व मी बालवाडी शिक्षिका म्हणून काम पाहू लागले. माझे काम 
पाहून सर्वांनी माझे कौतुक केले. ते कौतुक करणारे म्हणजे कॉ. बाळकृष्ण 
मोरे व कॉ. विठ्ठलराय भट हे होते. 


साहित्यमञ्न / ९२ 


विठ्ठलराय भट कोण होते, कोठे राहत होते, त्यांचे कार्य काय ? त्यांनी 
कोणते असे मोठे काम केले ? त्यांच्या कार्याची मला माहित असलेल्या 
कामगिरी मी थोडक्यात सांगणार आहे . 

१९८0 साला पासून महागाई, गिरणी कामगार, झोपडपट्टीवासींयाचे 
ज्वलत प्रश्‍न घेऊन लढणारा एकमेव पक्ष म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष. 
वरील सर्व प्रश्‍नांसाठी धरणे, अंदोलने, मोर्चे काढले जात असत. पाण्याचा, 
संडासाचा प्रश्‍न सर्वांना भेडसावत होता. अशा वेळी भारतीय कम्युनिस्ट 
पक्षाचे कार्यकर्ते स्वतः बी.एम.सी मध्ये जाऊन सर्व कामे करून घेत. 
विठ्ठलराय भट यांना सामाजिक जाणीव असल्यामुळे त्यांच्या घरी अनेक 
चाळ कमिट्यांचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी त्यांना भेटत. भट त्यांना योग्य सल्ला देत. 

भट आडनावावरून असे वाटे की हा माणूस कोणी मोठा ब्राह्मण असेल. 
परंतु ही व्यक्ती एक सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे होती. ते लेखक असल्यामुळे 
त्यांना वाचनाची आवड होती. परिसंवादामध्ये त्याना मार्गदर्शन करण्याचे 
काम असायचे. कधी शिबिराद्वारे युवकांना मार्गदर्शन करायचे. आपल्या 
प्रश्‍नांसाठी आपणच स्वतः लढले पाहिजे. हिंमत कधी हरवू देऊ नका, असं 
सांगायचे. 

“इन्किलाब - झिंदाबाद म्हणत पुढे जा. भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव 
यांना आठवा, स्वातंत्र्याच्या संग्रामात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती 
दिली. देश आज स्वतंत्र आहे. आपला देश महान करण्यासाठी सर्व युवकांनी, 
महिलांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. अशा प्रकारचे त्यांचे मार्गदर्शन 
आम्हांला होत असे. 

या देवमाणसामध्ये माणुसकी नावाची चीज होती. पक्षामध्ये अनेक युवक, 
युबती, महिला, Hits म्हटल्यावर एक मैत्रिचे नाते असते. काँप्रेडला केलेली 
मदत कोणी एक दुसऱयाला सांगत नसतात. श्री. यशवंत तावडे हे सुध्दा 
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते होते. १९७५ सालापासून ते लहान 
मोठी नोकरी करून आपला व आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करीत असत. 


९३ / देवमाणूस 


मुंबई शहरात श्री. तावडे यांच्या चुलत भावाची १0५१0 ची खोली 
होती. एका खोलीत ७ ते ८ माणसे राहणे कठीण. पक्षाचे काम करता करता 
त्यांची विडुळराय भटांशी ओळख झाली. विठ्ठलराय भटांनी यशवंत तावडे 
यांना आपला मुलगा समजून त्यांच्याशी दोस्ती केली. यशवंत तावडे यांना 
माणसे जोडण्याची कला अवगत होती. परंतु त्यांना स्वःताचे असे घरदार 
नव्हते. त्यावेळी भटांनी त्यांना आपल्याच चाळीतील रूम १९८0 साली 
3,000 हजाराला विकत घेऊन दिली. आणि दर महिन्याला १00 रू. 
प्रमाणे पैसे फेडण्यास सांगितले. त्यामुळे यशवंत तावडे यांना निवास मिळाला. 
नाहीतर ते भर पावसात सुद्धा चाळीच्या जिन्यावर झोपत. या देवमाणसाच्या 
मेहेरबानीमुळे स्वतःचे छप्पर मिळाले. 

यशवंत तावडे व विठ्ठलराय भट हे समीकरण होते. पक्षाच्या कोणत्यापण 
कामात ते भाग घेत. मुलांना गोष्टीरूपी जसे रमवायचे तसे युवकांना, पक्षातील 
कार्य कर्त्यांना आपल्या मार्गदर्शनाने रमवत. मी सुद्धा १९८० पासून 
बालवाडीच्या कामासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या ऑफिसमध्ये जात 
होते. त्यावेळी माझी व पक्षाच्या सर्व कार्यकत्याची ओळख झाली. त्यात 
मला यशवंत तावडे हे आवडले. पुढे १९८७ मध्ये आमचे लग्न झाले. 
मधल्या काळात मला भटकाकांची साथ व सहकार्य लाभले. 

माझी बालवाडी चालविण्याची कला पाहून त्यांनी व इतर कार्यकर्त्यांनी 
मला बालवडीच्या ट्रेनिंग साठी पाठविले.तसेच आपल्या पक्षाच्या ऑफिसमध्ये 
मला क्लास शिकविण्यास दिले. १ ते ४ थी पर्यंत मी उत्तम प्रकारे क्लास 
चालविते. ते पाहून त्यांनी मला पक्षाच्या इतर कामात सहभागी करून 
घेतले. मी युथ फेडरेशनची सेक्रेटरी झाले. 

भट काकांना दोन मुली, पत्नी असा परिवार होता. जसे ते समाजसेवेत 
काम करीत त्याप्रमाणे आपल्या पत्नीवर व मुलांवर त्या प्रकारचे संस्कार 
केले. मोर्चे, धरणे, मिटिंग साठी त्यांची पत्नी त्यांच्या सोबत असायची. 
मुली सुद्धा प्रेमळ स्वभावाच्या होत्या. 


साहित्यमञ्न / ९४ 


एकदा ते महानगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिले होते.लोकांच्या 
गरजा सोडविण्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली होती. यूथ व महिला 
फेडरेशन तर्फे त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊन त्यांचा प्रचार केला होता. पण 
दुनियेमध्ये प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यास कोणी विचारत नाही. त्यांचा 
कधीच नावलौकिक होत नाही ही जगाची रीतच आहे. निवडणुकीमध्ये 
हरून सुद्धा त्यांनी आपली चिकाटी सोडली नाही. ते लोककल्याणाचे काम 
करीतच होते. 

त्यांच्या पत्नीने त्यांना चांगली साथ दिली. मला ते कुठे कामाला होते, 
त्यांचे कौटुंबिक जीवन या बद्दल फारसे माहित नाही. पण त्यांचे एकत्र कुटुंब 
आहे हे समजते. त्यांना मुलगा नसून पत्नी निधनानंतर मुली त्यांचा सांभाळ 
करतात. त्यामुळे अजूनही भटकाका स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतात. 
लहानपणापासून त्यांच्या पायांना काहीतरी समस्या आहे. ते चालताना नेहमी 
लंगडत चालतात. काहीजण त्यांना 'तो बघ लंगडा आला' असे म्हणत. 
पण लोकांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता त्यांनी आपले काम सुरूच ठेवले. 

पुढे ते १९८७ च्या सुमारास आंबिवली येथे राहू लागले. आम्हां उभयतांवर 
त्यांची खूप माया. ते स्वतःचे लिहिलेले कोणतेही पुस्तक प्रथम यशवंत 
तावडे यांना पाठवत असत. 

आता सुद्धा नवीन पुस्तकांची प्रत मला व मुलगी तृष्णाला पाठवितात. 
भटकाका स्वतःच्या समस्यांविषयी कधीच जास्त बोलत नाहीत. पण इतरांना 
मात्र ते प्रेमाने, मायेने आपुलकीने विचारतात. माझ्या सर्व सुख- दुःखात ते 
सामिल असतात. माझा वाढदिवस, पाडवा, दिवाळी, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा 
ते मला देतात. माझ्या पति निधनानंतर त्यांचा १५ दिवसांतून एक वेळा तरी 
मला फोन असतोच. असे हे मायाळू, प्रेमळ, दयाळू माणूस फार दुर्मिळच 
असतात. ते खूप ज्ञानी आहेत. त्यांचा मला खूप फायदा झाला असता. परंतु 
ते माझ्या पासून खूप दूर राहतात. माझ्या घराच्या कुठेही आजूबाजूला असते 
तर मी त्यांची सेवा केली असती. व त्यांच्याकडून काही ज्ञान घेतले असते. 


९५ / देवमाणूस 


असो. मला ते भाग्य नाही. मी देव नाही पाहिला. देव माणूस मात्र पाहिला. 

आपण ज्या भूमीवर जन्म घेतो त्या भूमीला सुद्धा आपण चागलं काही 
द्यावयाचे असते तसे भटकाकांनी दिलेळे आहे. कधीच ते नाराज नसतात. 
त्यांचे जीवन खूप दुःखमय असूनही ते दाखवत नाहीत. माशाचे अश्रु कुणाला 
दिसले आहेत का ? जी काही वस्तु असेल ते वाटून - वाटून देणे. आहे 
त्यातच ते समाधानी असतात. त्यांनी कशाचा साठा करून ठेवला नाही. 
क्रॉमेड हे असेच असतात ते कधी स्वतःसाठी कशाचा साठा करून ठेवत 
नाहीत. आणखी कितीही लिहिले तरी संपणार नाही. मला जे माहित होते, 
जे दिसत होते ते मी कागदावर उतरविले आहे. 


ale als als 
ry »२ 


श्रीमती पुष्पा (माधुरी) यशवंत तावडे बि.ए.बि.एड (कर्णबधिर 
मुलांसाठी) पदवीधर असून सध्या वांद्रे (पूर्व) येथील सेव्ह 
दि चिल्डून इंडिया - कर्णबधिर व मतिमंद मुलांची शाळा येथे 


मुख्याध्यापिका म्हणून काम करतात. त्यांना समाजकार्याची 
आवड आहे. 

संपर्क - 0९३२२६८२0४0 

खार (पूर्व), मुंबई 


ay 


साहित्यमञ्न / ९६ 


२८. मनीसपणाचो वझरो 
-इंद्रजित घुले 


पयली फावट म्हजी कविता 'बिम्बात' आयली तेन्ना कितल्याशा मनशांचे 
म्हाका फोन आयलो. आनी तांतूत एक फोन विठ्ठलराय भट हांचो आशिल्लो. 
मागीर किते ? दर कवितेक ते म्हाका फोन करून सांगताले, ही कविता बरी 
आसा. ही कविता बरी ना. ताचेवेल्यान म्हाकाय कळताले, हावे कशें 
बोरवयाचे ? आनी हांव बरयत रावलो. ह्या म्हज्या बरोवपा फाट्ल्यान गोंयचे 
दिलीपबाब बोरकर आनी विठ्ठलराय भट हांचोच आदार आसा. सुनापरान्तचे 
नयना आडारकर आणि पणजी आकाशवाणीतले माधव बोरकर, सुफला 
गायतोंडे हांगी म्हज्या कवितेक दिलो पालव हीच म्हजी उर्बा. ना जाल्यार 
हांव किते बरयतळलो ? तुमी म्हणटले अशें कित्याक ? तर हांव सांगता - 
भूयेत दर सुवातेर वझरे आसतात पूण गरज आसा ती त्या agen मेरेन 
पावपाची. त्या ह्या वझऱर्‍या वयली माती, फातर काडून ताका मेकळी वाट 
करून दिवपाची - तसोच आदार विठ्ठलराय भट, हांणी म्हज्या लेखणीचो 
वझरो मेकळो करून तोखणाय करून म्हजी कविता खळखळून वयर येवपाक 
शकत दिली. 

हो आदारच मनशाक मनीस करता आनि बळ हिता. विठ्ठलराय भट 
हांका हांव मेळळो लेगीत ना पूण तांचे आनी म्हजे कवितेक लागून आनी 
तांच्यातल्या मनीसपणान तयार केले. आयजमेरेन कितली फावट फोन करून 
कोंकणी साहित्याविशी, बरोवषी मनशाविशी भासाभास केली. अनी म्हाका 
समजूपाक लागले. हो मनीस कोंकणीतलो व्हड मनीस. सदांच ह्या मनशाचे 
विचार, मतां, आदाराक घेवपाकूच जाय. इतलेच न्हय तर तांणी म्हाका 
कोंकणी भाशेंतली कितली पुस्तकां धाडून दिली. ते धाडटाले आनी हांव 


९७ / मनीसपणाचो वझरो 


वाचतलो. तांची पुस्तकां, “बिम्ब' “जाग म्हाका' मेळटाले. ते वाचून हांव 
कोंकणीक बरें तरेन समजून घेवपाचो यत्न करतालो. 

आयज विठ्ठलराय भट हांचे विशी विचार करतना म्हाका दिसता अशी 
मनशा संवसारात आसात ताकालागून ह्या संवसारात बरे काय उरला. उपरांत 
तांणी म्हाका इतली पुस्तकां धाडली, ताकालागूनच हांव मराठी सोंडून 
कोंकणी पुस्तकांचड वाचूंक लागलो. हे सगळे भट ह्या मनशाक लागूनच. 
मागीर तांच्या कविता वाचल्यो, कथा वाचल्यो हेर पुस्तकायबी वाचली. 
आनी हो मनीस म्हज्या मतीत रिगत गेलो. तांणी धाडील्या. रविंद्र केळेकार 
हांच “भारतीय संस्कृतायेची साधना' ह्या पुस्तकाचो म्हज्या मतीर खूब प्रभाव 
पडीह्लो. कित्याक काय ? हांवे रविंद्रबाबक पयली फावट वाचले. 

एक फावच म्हाका दिसले, हो मनीस म्हाका कित्याक इतली पुस्तकां 
धाडटा? तांची पुस्तकां मेळळ्यार हांव फकत तांका देव बरे करू येवजीता. 
जेन्ना हांवे तांचे 'जांबावली ते आंबवली' हे आत्मचरित्र वाचले तेन्ना कळले. 
तांणी पुराय जीणभर एकठांय He दायज मुंबयतल्या एका पावसान ना जाले. 
ताकालागूनच तांणी थारायळे आता एकठांय करून दवरप ना ! सगळ्यांक 
दिवप ! तांचो हो विचारच म्हाका तांचे विशी मोग निर्मणी करता. 

विठ्ठलराय भट हांचो 'पोवळ्या माळ' हो कथाझेलो वाचला. भट हांणी 
तांतूत कितले सादेपणानं बरयले आनी तितलेच बरे विचार तांतूत भरसून 
दवरले. दर कथेक एक विचार आसा, तांतूत जिणेचे एक मूल्य आसा. 
जिणेचे हे मूल्य तांच्या रगतातच घोळटा ते उतरातलयान कागदाचेर येतात. 
कारवारची हो मनीस कल्याणाक रावता. कोंकणी एका हातांक आणि मराठी 
दुसऱ्या हाताक धरून चलत रावता. ते पळोवन म्हाकाय हांव कोंकणीतलयान 
बरयता ताचो गर्व दिसता. मागीर ह्या मनशान कितले बरोवपाचे ? स्वताक 
सारके चलपाक ये ना ! भोवपाक ये ना ! तरी लेगीत हो मनीस कसलोच 
ओगी रावना ! आपलो हात चलता, चलयत रावला. बरयत रावला. तांणी 
चरित्र, विनोदी, लेखसंग्रह, ललीत, तत्त्वगिन्यान, आत्मचरित्र, इंग्लिशीत, 


साहित्यमञ्न / ९८ 


मराठीत, कोंकणीत बरयले. हे बरोवप पळोवन मनीस एका जिणेत किते 
करूक शकता ताची देख म्हळ्यारूच विठ्ठलराय भट ! आनी तांच्या ह्या 
वावराक लागून तांका फावो जालो “अमेरिकन बायोग्राफीकल इन्स्टिट्यूट! 
वतीन मॅन ऑफ द इयर १९९६. 

भट सरांचो सहस्रचंद्रदर्शन सुवाळो मनोवपाचो आसा. तांच्या ह्या पिरायेत 
लेगीत ते बरयतात, चिट्यो धाडटात, पुस्तकं धाडटात, प्रतिक्रिया कळयतात. 
दर एकल्याक प्रतिक्रिय दिवन, sal दिवन, लेखक, कवी, साहित्यिकांक 
घडयतात. भटसर जेन्ना जेन्ना फोनाचेर उलयतात तेन्ना तांच्या अणभव संपन्न 
विचारातलयान आणि तांच्या जिणेतल्या सत विचारान एक दिश्टी मेळटा. 
ताच्या दर एका पुस्तकातल्यान तांणी खोलायेन केल्ले विशयाचे चितन वाचपाक 
मेळटा. तांच्या कवितेत feast सहजताय आणि आशयसंपन्नता आसा. 
एका मनशान हे सगळे करप समजू येता पूण ते करतना मनशांची नांती 
सांबळून दवरप कितले कुरूतार जाता. पूण एक एक मनीस आपणालया 
विचारान, मोगान बांदपी एक पिशेपण तांचे कडेन असा. जे दर एकल्याकडेन 
आसताच असे न्हय. नाजालयार हांव खंयचो ? ते Gad ? पूण तांणी 
सहित्याच्या सर्जनशीलतेच्या विचाराच्या आणि लेखणीच्या आदारान, नात्यान 
म्हाका सोयरीक दिली. 

विठ्ठलरायभट हांची पुराय जिण तांणी लेखणीक ओपली. ह्या जिणेतल्यान 
कितलीशी मनशा, तांचे इश्ट जाले. तांच्या फोटोवयले हासप पळोवन 
दिसता, तांच्या ह्या हासपाचे कुवाडे तांचे जिण्यात आसा. विचारात आसा, 
ते बगर इतले नितळ कोणाक मेळटा ? तांच्या सहस्र चद्रदर्शन सुवाळ्या 
निमतान तांका परबी दितना म्हाका कवी वसंत बापट हाच्या कवितेतल्या 
चार वळी दोळ्या मुखार नाचतात - 

जीवनी नव तेज राहो 
अतरंगी भावना 
सुंदराचा वेध लागो 


९९ / मनीसपणाचो वझरो 


मानवाच्या जीवना 
शौर्य लाभो, धैर्य लाभो 
सत्यता संशोधना 


हे कवितेतली एक वळ तांका परबी दिवपाखातीर प्रार्थना म्हूला तांच्या 
पावलार ओपता - 'जीवनी नव तेज रहो !' सर ! तुमच्यावांगडा सगळ्यांचो 
मोग आसा. तुमच्या मुखावेल्या आयुश्याक धैर्य मेळू, आनीक बरोवपाचे 
बळ मेळू. तुमचे हासप सदाखातीर poly उरू ! इतलेच मागता. 


als als als 
ok ०7५० ०६२ 


इंद्रजीत घुले हे M.A. असून त्यांनी १0 महिने खास 
कोंकणी भाषेचा अभ्यासक्रम करून ८५ % गुण मिळवून 
प्रथम वर्गात पास झालेले आहेत. कोंकणी, मराठी कविता 


करणे, वाचन हे त्यांचे छद आहेत. त्यांचे मराठी व कोंकणी 
काव्यासंग्रह लवकरच प्रकाशित होणार आहेत. 

संपर्क -0९४२३०६०११२, 0९०२८८४७६२८ 

मंगळवेढा ( जि. सोलापूर) 


साहित्यमञ्न / १०० 


TA २९. कृतार्थ मी, कृतज्ञ मी 


3 - विठ्ठलराय भट 
०0ळ 

मी एक स्वप्न पाहिलं होतं. साठेक वर्षांपूर्वी. लेखक होण्याचं. लेखक 
होण्यापूर्वी मी बऱ्यापैकी वाचक होतो. माझे थोरले काका श्री यशवंत भट 
यांना आम्ही होडलो बाप्पा म्हणत असू. ते ज्ञानकांडातील प्रकांड पंडित व 
मर्मज्ञ. 

आमचं घराणं पुरोहितांचं. संस्कृत पंडितांचं. आजोबांच्या वेळी गुरूकुल 
पद्धतीने चाळिसेक विद्यार्थी आमच्या घरी शिकत असत. आमचं घर प्रशस्त. 
चौकी (व्हरांडा) लांबलचक. तो वारसा होडलो बाप्पापर्यंत चालत आला 
होता. ते संस्कृत पंडित तर होतेच तसेच धर्मशास्त्राचे गाढे अभ्यासक पण 
होते. त्यांनी आमच्या समाजाच्या स्वामींना पण शिकवलं होते. (म्हणजे 
स्वामींनी संन्यासदीक्षा घेईपर्यंत) होडलो बाप्पाच्या घरी संस्कृत, मराठी, 
कोंकणी, हिंदी, कन्नड व काही इंग्रजी पुस्तके यांचा खचं होता. शिवाय 
वर्तमानपत्रे व मासिके पण असायचीच. 

माझ्या जन्माच्या अगोदरच ते विधुर होते. त्यांना अपत्य नव्हते.मी 
त्यांचा धाकटे बंधु बाबन (देवीदास) यांचा थोरला मुलगा. माझ्या मागे पाच 
भांबडे, मी थोरल्या काकांचा लाडका. त्यांच्या अवती भवती घोटाळत 
असे. मला संगतीला घेतल्याशिवाय ते सकाळचा चहा, नाश्ता घेत नसत. 
त्यांचा आवडीचा नाश्टा म्हणजे गरम मसाला घालून केलेले तिखट पोहे. 
त्यात भरपूर साखर. सू सू करत ते पोहे खात असत. 

होडल्या बाप्पांच्या घरी चर्चा, वादविवाद, काव्यशास्त्र विनोदासाठी अनेक 
शास्त्री, पंडित अधूनमधून येत असत.आठवड्याचे आठवडे राहत. रात्रंदिवस 
त्यांच्या चर्चा, वादविवाद, हास्यविनोद यांना ऊत येत असे. पाहण्याची 
उठबस करणे, त्यांना लागणारी पुस्तके काढून देणे ही माझी प्रमुख कामे. 
श्रवणभक्ती चालू असे. मी लक्षपूर्वक त्यांची चर्चा ऐकत बसे. त्या सर्वांचा 


१०१/ कृतार्थ मी, कृतज्ञ मी 


परिणाम, व संस्कार माझ्यावर नकळत घडत गेले. 

पुस्तकांचा सहवास, त्यांचा वास, पुस्तकांबद्दल प्रेम, ममता यांची चटक 
लागली. आधी मासिके चाळणे, पुस्तके वाचणे अशा प्रकारे मला वाचनाचा 
छंद जडला. त्याचीच परिणती पुढे सहा भाषांतील हजारो पुस्तके वाचण्यात 
झाला. वाचन आनंद भरपूर, पुरेपूर लुटला. व्यक्तिमत्त्व संपन्न झाले. वाचना 
सारखा या जगात दुसरा परमानंद नाही. यावर माझा ठाम विश्वास आहे. 
वाचनातून पुढे लेखन करायला लागलो. माझं लेखन वाचकांना आवडत 
गेलं. मी मराठी, इंग्रजी ब कोंकणीतून आजपर्यंत ९७ पुस्तके प्रकाशित 
केली. नाना विषय, नाना साहित्यप्रकार हाताळले. अजून लिहितच आहे. 
पुस्तकांचे शतक लवकरच पार करीन याची खात्री आहे. 

लेखन करण्यासाठी लागणारी शांतता, स्वास्थ माझी दिवंगत पत्नी 
सौ. अनुराधा (पूर्वाश्रमीची कल्याणी/प्रेमा काशीनाथ भट) यांनी मिळवून 
दिली म्हणून ही मजल मारता आली. 

वयाची ८० वर्षे कशी संपली समजलेच नाही. अनेक भले - बुरे अनुभव 
घेतले व अजून घेतच आहे. दर दिनी एक तरी नवा अनुभव घेतच असतो. 

आता नजर पैलतिरी लागली आहे. केलेल्या समाज कार्याबद्दल, 
दानधर्माबद्दल आनंद वाटतो. लेखनाने आत्मानंद दिला. वाचकांना तो आनंदाने 
वाटला. मुक्तहस्ते वाटला. अनेक प्राणप्रिय वाचक लाभले. काही माझ्या 
कुटुंबातील सभासद झाले. काही मानसपुत्र, मानसकन्या लाभल्या. 

एकंदर जीवनाबाबत मी समाधानी आहे. तृप्त आहे. इथपर्यंतच्या वाटचालीत 
ज्यांनी ज्यांनी मदतीचा हात दिला त्या सर्वांचा मी चिर क्रणी आहे. शेवटी 
एवढंच म्हणेन .... कृतार्थ मी, कृतज्ञ मी. 

संपर्क - आंबटकर कंपौंड आंबीवली (पश्‍चिम) जिल्हा ठाणे - ४२११0२ 

मो. ९२२३३६५१९९, ९२२१३0९७५८ 


साहित्यमञ्च / 202 


3 भट 

जन्म - ५ मे १९३५ Beals (कारवार) 
नोकरी - सरकारी, निमसरकारी, खाजगी अशा वदूट पदरा 
आस्थापनांत नोकऱ्यो करुन निवृत्त (३१-१२-९२) 


लेस्त्रन 


| 


१५ भारतीय रत्ने, क्रांतीवीर भगतसिंग, चेराबंडा राजू - (तुरुगांया स्वामी), भारतीय नवरत्ने, 
जे. एफ्‌. रिबेलो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतमातेचे निवडक सुपुत्र, भारतरत्न मानकरी, 
सोनिया गांधी - एक गूढ व्यक्तिमत्व, डॉ. अमर्त्य सेन, युगपुरुष पंचक, दुरदेशीचे जीवलग, 
नादब्रम्हाचे मानकरी, मर्दानी झांशीवाली, कर्मयोगिनी अहिल्याबाई होळकर, नेताजी 


अजब भारतीय, आम्ही हे असे । 


SAE (ललीत) 
मोर नाचरा हवा, सोनफुले, बारा लेख 


अध्यात्मवाद - फेरमांडणी 
नोकरनामा, जांबावली ते आंबिवली, इए गृंथाचिए नगरी 
सरस्वतीचे दशपुत्र, ज्ञानपीठ मानकरी 


चकवा, नालंदा व तक्षशिला(ब्रेल लिपीत भाशांतर जाला) 
बहुभाषिक समानार्थी इंद्रधनुषी म्हणी गोड गोड भक्ति गिते 


पोंवळ्या माळ, घाण्याचे बैल (कथासंग्रह), गीतांजली (कोंकणी गीतां) 


इंग्लिशींत प्रकाशीत जाल्लीं ५३ पुस्तकां 
इंग्लिस माध्यमांतल्यान शिकपी विद्यार्थ्यांक मदत जावची म्हण 
Caleidoscope, Rainbow, Bouque, 50 Booklets (Personalities form) 


अमेरिकन बायोग्राफिकल इन्स्टिटयूटावतीन Man of the Year 1996 
हो पुरस्कार दिवन सन्मानीत केला. (अपंगत्व, गरिबी, शिक्षणाची असुविधा 
| 


अशा अडचणींचेर मात करुन जिदूदीन सामाजीक, शिक्षणीक आनी 
साहित्य मळार उल्लेखनीय कामगिरी/ वावर केल्याखातीर) afer आणि सर या प्रसार हाद 


